७०४ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १४ 


॥ श्रीराम ॥ माया दिसे परी नासे । वस्तु न दिसे परी न नासे । माथा 
सत्य वाटे परी मिथ्या असे । निरंतर ॥ १ ॥ करंटा पडोनी उताणा । 
करी नानापरी कल्पना । परी तें कांहींच घडेना । तैसी माया ॥२॥ 
दन्यदारेचें स्वभवेभव । नाना विळासें हावभाव । क्षणीक वाटे परी माव । 
तेसी माया ॥ ३ ॥ गगनीं गंधर्वनगरें । दिसताती नाना प्रकारें । नानारूपं 
नाना विकारें । तैसी माया ॥ ९॥ लक्षुमी रायविनोदाची । बोलतां वारे 
साची । मिथ्या प्रचीत तेथीची । तेसी माया ॥ ५ ॥ दसऱ्याचे सुवणाचे 
लाटे । लोक म्हणती परी ते कांटे । परी सर्वत्र राहाटे । तेसी माया ॥६॥ 
मेल्याचा महोत्साव करणें । सतीचे वैभव वाढवणें । मसणीं जाउनी रुदन 
करणें । तेसी माया ॥ ७॥ राखेसी म्हणती लक्षुमी । दुसरी भारदोरी 
लक्षुमी । तिसरी नाममात्र टक्षुमी । तेसी माया ॥ ८॥ मुळीं बाळविधवा 
नारी । तिचें नांव जन्मसावित्री । कुबेर टिंडे घरोघरीं । तेसी माया ॥ ९॥ 
ददअवतारांतील कृष्णा । उपजे जीर्ण वस्त्रांची तृष्णा । नदी नामें पीयुष्णा । 
तेसी माया ॥ १० ॥ बहुरूपांतील रामदेवराव । ग्रामस्थांपुढें दाखवी 
हावभाव । कां महाराज म्हणोनी लाघव । तेसी माया ॥ ११ ॥ देव्हारां असे 
अन्नपूर्णी । आणी ग्रहीं अन्नचि मिळेना । नामें सरस्वती सिकेना । शुभावळु 
॥ १२॥ सुण्यास व्याप्र नाम ठेविलें । पुत्रास इंद्रनामें पाचारिलें । कुरूप- 


माया दिसते पण नाशिवंत आहे व ब्रह्म दिसत नाहो पण अविनाशी आहे. माया सत्य वाटते पण ती सवेथा मिथ्या 
आहे. एखादा भिकारी उताणा पडून मनोराज्ये बांधोत असतो, पण त्याच्या हातून कांहींच होत नाहों. तशी माया 
( कल्पनारूप ) आहे. स्वप्नांत उत्तम स्थरो व अफाट दब्य मिळार्ळे व नाना प्रकारचे विलासवेभव भोगल्याचे वाटळें, पण 
जागृतींत आल्यावर ते सारं क्षणिक व मिथ्या आहे असें कळतें, त्याप्रमाणें स्वरूपजागृति झाल्याबरोबर सारी इश्य सृष्टि 
मिथ्या हें कळून येते. आकाशांत नाना आळृतोंचे ढग ( गंघर्बनगरं ) दिसतात, त्याप्रमाणं अनेक खूप व अनेक 
विकार दाखविणारी मायाही ( मिथ्याच ) होय. बहुरूप्याची ( रायविनोदो, राजाची करमणूक करणारा ) लक्ष्मी 
( वेभव ) तो बोलतांना खरी वाटते, पण ( तो दिडक्या मागण्यासाठीं नरोटी पुढें करितो तेव्हां ) तिचे मिथ्यात्व 
प्रचीतोस येतें. तर्सेच स्वरूपजागृतिकाळीं इृहलोकींचे ऐश्वयं मिथ्या आहे हे कळून येते. दसज्याच्या सोन्याच्या लकडीला 
ळोक सोनें म्हणतात व लोकांत त्याची देवघेव करितात. पण ते कांटे हाताळा बोंचतात. तशीच मिथ्या मार्येतीळ संपत्ति 
डोय. मेलेल्यांच्या पुण्यतिथींचे उत्सव, सती जाऊं लागणाऱ्या खर्चे वेभव, मसणांत जाऊन सरताखाठीं रडत बसणें 
( शोकरसप्रधान काव्ये गाणे ), ठेवलेल्या राखेळा लक्ष्मी म्हणून संबोधणे, गभेपात न व्हावा म्हणून स्त्रिया भारळेली दोरी 
( भार दोरी ) केबरेला बांधतात तिला लक्ष्मी म्हणणे, किंवा एखाद्या शतदरिद्री पुरुषाच्या खरोर्चे लक्ष्मी 
हैं नांव ठेवणे, बाल विघवेला जन्मसावित्री म्हणणे, घरोघर भिक्षा मागत हिंडणाऱ्या पुरुषाला कुबेर या नांवाने (ह 
आडनांव असतें ) हांक मारणे, दशावताराच्या खेळांतीळ फाटक्या चिंध्यांची भिक्षा मागणाऱ्या पात्राचे नांव कृष्ण ( किंवा 
कृष्णा म्ह० उोपदी ) ठेवर्णे, पाण्याचा थेंब नसणाऱ्या नदीला पयोष्णा म्ह० असृतसरिता किंवा दुग्धसरिता म्हणणे, म्रामस्थां- 
पुढें हावभाव दाखविणाऱ्या पोटबाबू बहुरूप्याळा रामदेवरावार्चे नांव देणे, पाणक्याला किंवा शागीरदीला महाराज म्हणून 
संबोधणे ( उत्तर हिंदुस्थानांत ही चाळ आहे ), देव्हाऱ्यांत अन्नपूर्णा ( मूर्ति) असून घरांत खायला नसणे, एखाद्या गोवऱ्या! 
थापणाऱ्या ( शुभावळु ) बाईला सरस्वती म्हणून पाचारणे, कुण्याला ' वाघोबा, ? मुळाला ' इंद्र, ' कुरूप खील! 


समास १० ] साथे श्रीदासबाध ४०५ 


परी आळविलें । सुंदरा म्हणउनी ॥ १२॥ मूर्ख नामें सकळकळा । रासभी 
नामें कोकिळा । ना तरी डोळसेचा डोळा । फुटका जेसा ॥ १४ ॥ मातंगीचें 
नाम तुळसी । चमिकीचें नाम कासी । बोलती अतिशूद्रिणीसी । भागीरथी 
ऐसें ॥१५॥ साउली आणी अंधकार । येक होतां तेथीचा विचार । उगाचि दिसे 
भासमात्र । तैसी माया ॥ १६ ॥ श्रवण बोटें संधी करतळ । रविरश्म दिसती 
इंगळ । रम्य आरक्तरंगकल्होळ । तेसी माया ॥ १७॥ भगवें वस्त्र देखतां 
मनाला । वाटे अमचि लागला । विवंचितां प्रत्ययो आला । तेसी माया 
॥ १८॥ जळीं चरणकरांगुळें । आंखुड लांबे किरकोळें । विपरीत काण 
दिसती जळें। तेसी माया ॥१९॥ भोवंडीनें पृथ्वी कलथली । कामीणीनें पिवळी 
जाली । सन्निपातस्थां अनुभवली । तेसी माया ॥२०॥ कोणीयेक पदार्थविकार । 
उगांचे दिसे भासमात्र । अनन्याचा अन्य प्रकार । तेसी माया ॥ २१ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मायानिरूपणनाम समास दराम ॥ १० ॥ 





“8 


च्य 
गी 


कलाल काकतकर यकारक ककवा तकव वका 
' सुंदरो, ' मूखांळा *“ कळावबंत, ' गाढवोला ' कोकिळा, ' अंधेला ' डोळसा, ' मांगिणीला ' तुळशी, ' 
चांभारणीळा “ काशी, ' महाराणीळा *“ भागीरथो ' हृ नांवाने हांका मारणे जसे व्यथं 
होय, त्याप्रमाणे मिथ्या मायेला मोठमोठी नांवे ठेवून तिचा बडेजाव गाणें फुकट होय ( १-१५ ), 
सादळी आणि अंघार एंक झालीं म्हणजे जो प्रकार तशी माया भासमात्र आहे. कान, बोटांचे संघि किंबा नखं, व तळहात 
हे सूयंप्रकाशांत निखाऱ्यासारखे लालभडक दिसतात, भगवे वर पाहतां दुरून आग ठागल्यातारखी दिसते, किंबा पाण्यांत 
हातापायाची बोटें धरिळीं असतां आंखूड, लांबट, किरकोळ, विपरीत, वांकडीं ( काण ) वाटेळ तशीं दिसतात तशी माया 
आहे. भोवळ आली कीं एथ्वो फिरळोशी वाटते, कांवीळ झाली कीं सार पिवळें दिसते, सक्चिपातज्वर अंग्रांत भरळा कीं 
सारे गरगर फिरतेसं वाटते तशो माखा आढे. एखाद्या पदाथांला विकार कांहीं झाला कीं तो जसा असतो एक व दिसतो 
भलताच तशी माथा सवेथा असत्य असून सत्य आहे अशो भासते ( १६-२१ ), [द० १४, स० १० ] 


(० 


॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


॥ साथ श्रीदासबोध ॥ 


> 





“२ “३ 


॥ आत्मददाक नाम पंधरावा ॥ १५ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ अस्थिमांसांचीं दारीरें । त्यांत राहिजे जीवेशवरें । नाना 
विकारी विकारें । प्रवीण होइजे ॥ १ ॥ घनघट पांचट स्वभावें । विवरोन 
जाणिजे जीवें । व्हावें न व्हावें आघवे । जीव जाणे ॥ २॥ येकीं मागमागों 
घेणें । येकां न मागतांच देणें । प्रचीतीनें सुलक्षणें । वोळखावी ॥ ३॥ 
जीव जीवांत घालावा । आत्मा आम्यांत मिसळावा । राहराहों शोध 
घ्यावा । परांतराचा ॥ ४ ॥ जानवे हेवडकारें जालें । ढिलेपणें हेवड आठे । 
नेमस्तपणें शोभले । दृष्टीपुढे ॥ ५ ॥ तेसेंचि हें मनास मन । विवेके जावें 
मिळोन । ढिलेपणें अनुमान । होत आहे ॥ ६॥ अनुमानें अनुमान वाढतो । 
भिडेनें कार्यभाग नासतो । याकारणें प्रत्यय तो । आधीं पाहावा ॥७॥ 
दुसऱ्याचे जीवीचें कळेना । परांतर तें जाणवेना । वश्य होती लोक नाना । 
कोण्याप्रकारे ॥ ८ ॥ आकल सांडून परती । लोक वद्यीकरण करिती । 
अपूर्णपणें हळु पळती । ठाई ठाई ॥ ९ ॥ जगदीद आहे जगदेतरीं । चेटके 
करावीं कोणावरी । जो कोणी विवेकें विवरी । तोचि श्रेष्ट ॥ १० ॥ श्रेष्ठ 
कार्ये करी श्रेष्ट । कृत्रिम करी तो कनिष्ठ । कर्मानुसार प्राणी नष्ट । 
अथवा भले ॥ ११ ॥ राजे जाती राजपंथें । चोर जाती चोरपंथें । 


शरीरं हीं अस्थिमांसांची असून त्यांत अनेक जीव राहतात व मनोविकारांनीं युक्त होऊन त्यांत वावरतात. घटट 
पातळ, स्थूळ सूक्ष्म हे जीव जाणतो, पाहिजे नको हे त्याला कळते. एकाला भिक्षा मागून मिळते, दुसऱ्याळा न मागताच 
छोक मागें लागून देतात; सभाग्यांची लक्षणे अनुभवार्ने जाणावों. दुसऱ्याच्या जीवांत जीव घालावा, आत्मा आप्म्यांत 
मिसळावा, वारंवार इतरांचं मनोगत जाणावें. गबाळपर्णे वागल्यानें गळ्यांतळे जानव्यांची गुंतागुंत होते, व्यवस्थित राहिल्यार 
त सुशोभित दिसते, त्याप्रमाणें विवेकाने पराच्या अंतरांत मिळून जावे, ढिळेपणानें संशय वाढतात व 'ऐक्यभाव होत 
नाहीं. संशयाने संशय वाढतात, ते भिडसुळें काहून न टाकळे तर गैरसमज वाढून कार्याची हानि होते, म्हणून अनुमानार्ने 
चालूं नये - प्रत्ययानें चालावे, दुसऱ्यांच्या मनांतळे भाव व विचार कळले नाहींत तर लोक कोणत्या प्रकोरे वश्य होतील ! 
विचाराने व अकलेनें न 'चाळतां जे वशीकरण प्रयोग करितात, ते कच्चेपणामुर्ळे-मन ब्यापक व विशाळ नसल्यासु'! 
( अपुर्णपणें ) - जागोजाग हळके पडतात. जगदीश जगाचे अंतरी भरळां असल्यामुळें चेटके कोणावर करणार : 
विवेकबळानें पाहील तोच पुरुष श्रेष्ट होय ( १9-१० ). श्रेष्ठव्व कमोने येतें. श्रेष्ठ काये मनोभार्वे करील तो श्रेष्ट, चुकार 
पर्णे करील तो कनिष्ट. कमोप्रमाणें नष्ट किंवा भली समजली जातात. राजे उजळ माथ्याने रस्त्यानं जातात, चोरांन' 


स्भास १ ] सार्थ श्रीदासबोध ४०७ 


वेडे ठकळें अलपस्वार्थे । मूर्खपणें ॥ १२ ॥ मूखास वाटे मी शाहाणा । 
परी तो वेडा देन्यवाणा । नाना चातुयीच्या खुणा । चतुर जाणे 
 १२॥ जो जगदंतरें मिळाला । तो जगदेतरचि जाला । अरत्री परत्री 
तयाला । काय उणें ॥ १४ ॥ बुद्धि देणें भगवंताचे । बुद्धीवीण माणुस 
कार्चे । राज्य सांडून फुकाचें । भीक मागे ॥ १५॥ जें जें जेथें निर्माण 
जालें । तें त॑ तयास मानलें । अभिमान देऊन गोविलें । ठाई ठाई ॥ १६॥ 
अवघेच म्हणती आम्ही थोर । अवघेचि म्हणती आम्ही सुंदर । अवघेचि 
म्हणती आम्ही चतुर । भूमंडळीं ॥ १७ ॥ ऐसा विचार आणितां मना । 
कोणीच लाहान म्हणवीना । जाणते आणिती अनुमाना । सकळ कांहीं 
॥ १८॥ आपुलाल्या सामिमानें । लोक चालिले अनुमानें । परंतु हे 
विवेकानें । पाहिलें पाहिजे ॥ १९॥ लटिकक्‍्याचा साभिमान घेणें । सत्य 
अवघेंच सोडगें । मूर्खपणाची लक्षणें । तीं हीं ऐसीं ॥ २० ॥ सत्याचा जो 
साभिमान । तो जाणावा निरभिमान । न्याय अन्याय क बा । कदापि 
नव्हे ॥ २१॥ न्याय म्हणिजे तो शात । अन्याय म्हणिजे तो अश्याभत । 
बाष्कळ आणि नेमस्त । येक केसा ॥ २२॥ येक उघड भाग्य भोगिती । 
येक तस्कर पळोन जाती । येकांची प्रगट महंती । येकांची कानकोंडी ॥२३॥ 
आचारविचारेंवीण । जें जें करणें तो तो सीण । धूर्त आणि विचक्षण । 
तेचि शोधावे । ी २४ ॥ उदंड बाजारी मिळाले । परी ते धूतीचे आळिले । 
धूतांपासीं कांहीं न चले । बाजाऱ्यांचें ॥ २५ ॥ याकारणें मुख्य मुख्य । 
चोरवाटा शोधाच्या लागतात. मूखे लहान होऊन अल्पस्वा्थ पाहतात व म्हणून फसतात. मुख स्वतःलाच शाहणा समजत 
असतो, पण तो दोन पामर होय ; चातुर्याची लक्षर्ण चतुरच जाणतो. जो जगाच्या अंतरीं मिळून गेला तो जगाचे अंतर 
(हृदय) झाला, त्याला इहपरलोकीं कांहींच कपी नाहीं. बुद्धि हें देवाचे देणे. बुद्धि नाष्दीं तर मनुष्य क्षे ( ढिळें ) होय, त 
असलळे्ळे राज्य व्यथे गमावून बसतें. जें जे जेथें देवाने उत्पन्न केळे आहे, ज्याला ज्याला जो जो गुणस्वभाव मिळाला आहे, 
त्याच्या त्याच्याशीं बुद्धीवान मनुष्य मिळून जातो, व त्या त्या मनुष्याचा स्वाभिमान जागृत करून किंवा त्याचा गौरव करून त्याला 
उशी देऊन हळू हळू कार्याला लावतो (११-१६). या एथ्वोवर प्रत्येकजण आपल्याला थोर, सुंदर व चतुर समजत असतो, 
पाहिळें तर कोणीच स्वतःकडे कमोपणा घ्यायला तयार नसतो, पण जाणते पुरुष सर्वं कांहीं ( खरा कोण, खोटा कोण हें ) समजून 
जाणतात, ढोक अभिमानाला वद्य होऊन अनुमानारन चालतात, पण विवेकाने शहाण्याला पाहावे छागते. सखोठ्याचा 
अभिमान ( पक्ष ) घ्यावा आणि खरे सववस्वी टाकावे हे मूखांचें लक्षण होय. सत्याचा अभिमान किंवा कैवार घेणे हेंच 
खरोखर निरभिमानाचे लक्षण होम; न्याय आणि अन्याय सारख्याच मापाने जोखूं नयेत. न्याय शाश्वत व अन्याय अशाश्वत 
( आंही काळाने डढून जाणारा ) असतो. बाप्कळ ( नियमरहित ) आणि नेमक ( नियमाने चाळणारा ) एक कसा म्हणावा ? 
ए₹: उघड भाग्यश्री भोगतो ब चोर प्रकाशाला भिऊन पळतो, एकाची महती राजरोसपर्णे जाहीर असते व एकाची 
के.प्यांत ळपळेळी, सातपांच शिष्यांपुरती चोरटी ( कानकोंडी ) असते. आचार व विचार दोन्ही झळझळीत पाहिजेत, 


त्य.व्रांचून सारी खटखट होते. म्हणून 'धूते आणि चतुर कोण ते पाहावेत ( १७-२४ ). धूर्त म्ह. दूरदर्शी 'चतुर पुरुष साऱ्या 
बा ताऱ्यांना आपल्या कंपूत घेतो, त्यापुढे त्यांचें कांही वाळत नाहीं. घूर्ताधृतार्च सख्य होतें; वेडे कार्यसिदीरचे वर्मे न 


७०८ साथे श्रीदासबोध [ दशक १५ 


तयांसीं करावें सख्य । येणेंकरितां असंख्य । बाजारी मिळती ॥ २६ ॥ 
घूर्तासि धूर्तचि आवडे । धूर्त धूतींच पवाडे । उगेचि हिंडती वेडे । 
कार्येविण ॥ २७ ॥ धूर्तासि धूर्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें । 
परी हें गुप्तरूपे केलें । पाहिजे सर्वे ॥ २८ ॥ समर्थांचे राखतां मन । तेथें 
येती उदंड जन । जन आणि सजन । आर्जव करिती ॥ २९॥ वोळखीनें 
वोळखी साधावी । बुद्धीनें बुद्धि बोधावी । नीतिन्यायें वाट रोधावी । पाषांडाची 
॥ ३० ॥ वेष धरावा बावळा । अंतरीं असाव्या नाना कळा । सगट 
लोकांचा जिव्हाळा । मोड नये ॥ ३१ ॥ निस्पृह आणि नित्य नूतन । 
प्रत्ययाचें नद्मज्ञान । प्रगट जाणता सज्जन । दुलेंभ जगीं ॥ ३२॥ नाना 
जिनसपाठांतरे । निवती सकळांचीं अंतरे । चंचळपणें तदनंतरं । सकळां 
ठाई ॥ ३३॥ येके ठाई बैसोन राहिला । तरी मग व्यापचि बुडाला । 
सावधपणे ज्याला त्याला । भेटी द्यावी ॥ ३४ ॥ भेटभेटों उरी राखणें । 
हीं चातुर्याची लक्षणे । मनुष्यमात्र उत्तम गुणें । समाधान पावे ॥ ३५॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे चातुर्यलक्षणनाम समास प्रथम ॥१॥ 


॥ श्रीराम ॥ प्थ्वीमध्यें मानवी शरीरे । उदंड दाटलीं लाहानथोरें । 
पालटती मनोविकारें । क्षणक्षणा ॥ १ ॥ जितुक्‍्या मूर्ती तितुक्‍या प्रकृती । 
सारिख्या नसती आदिअंतीं । नेमाचे नाहीं पाहावें किती । काय म्हणोनी 
॥ २॥ कित्येक म्लेंच्छ होऊन गेले । कित्येक फिरंगणांत आटले । देशभाषानें 


जाणतां उगाच भटकत असतात. एका धूतांस दुसऱ्याचे 'वूतपण कळते व म्हणून दोघांचे चटपटून जातं, पण हें सारं गुपचूप 
( गाजावाजा न करितां ) केळे पाहिजे. म्होरक्या वश केला कीं त्याचे सारे अनुयायी वरा होतात; याप्रमाणे सजन व 
सामान्यजन दोन्ही आपळेसे होतात. एका ओळखीनें दुसऱ्याची ओळख साधावी, आपल्या बुद्धीने दुसऱ्याची बुद्धि चनवावी, 
आणि ( असे अनेक म्होरके म्ह० गुरु किंबा पुढारी व त्यांचे दिष्य्र किंवा अनुयायी एक करून सर्वांच्या एकवट प्रयत्नानं ) 
नीतिन्यायाचा पुरस्कार करून पाखांडाळा ( पाखांड म्ह० वेदशास्त्राविरूध मत ) समाजांत पसरू -न देतां त्याळा 
अडवावें - त्याचा मागे खुंटवावा. , वेष मात्र बावळा असावा, अतरों अनेक युक्ति प्रयुक्ति असाब्यात, सव 
ठोकांचा म्रेमभाव अगदीं मोडू नये. स्वत: निस्पृह म्ह. निरपेक्ष कायकता आणि नित्यनूतन ( माणसांना वदा करून 
कामाला लावण्यासाठी ) हिंडणारा असून त्यापाशीं अनुभवाचं मह्यज्ञान पाहिजे; सवे स्पष्ट निःसंदेह जाणणारा असून 
सौजन्याची तो मूर्ति असावा - असा पुरुष परम दुलंभ होय. त्याचें पाठपाठांतर अपार असलें कीं सर्वांची. अंतर प्रसन्न 
होऊन ळोक वेधले जातात. तो सवेत्र सदा संचार करणारा पाहिजे, तो एके ठिकाणींच बसून राहील तर मोठा व्याप बंद 
राहीळ, म्हणून सावधपणे ज्याला त्याळा भेटी देत त्याने फिरळें पाहिजे. वारंवार भेटून त्याने इतरांची पुन्हां भेटण्याची 
इच्छा कायम राखली पाहिजे ( २५-३५ ). [ द० १५, स« १] 


ह्या एथ्वीच्या पाठीवर लहानमोठी कोठ्यावधि माणसं आहेत. प्यांच्या मनोबूस्ति वारवार पालटत असतात. मूर्ति 
तितक्या प्रकूति आणि त्या प्रकृतिहो सतत एकसारख्या राहत नाहींत, नेहमीं पाळटत असतात. त्या कोढवर सांगाव्या ! 
कित्येक सुसळमानी धर्मे स्वीकारून ( समाजाच्या बाहेर ) गेळे आहेत, कित्येक बाटून पोतुगीज मुलखांत ( खिस्ती होऊन । 


समास २ ] सार्थ श्रीदासबोध ४०९ 


रुधिठे। कितीयेक ॥ ३॥ मऱ्हाष्टदेश थोडा उरला । राजकारणें लोक रुधिला । 
अवकाश नाहीं जेवायाला । उदंड कामें ॥ ४९ ॥ कित्येक युद्धपरसंगीं गुंतले । 
तेणें गुणें उन्मत्त जाले । रात्रंदिवस करूं लागले । युद्धचर्चा ॥ ५॥ उदिम्यास 
व्यासंग लागला । अवकादा नाहींसा जाला । अवघा पोटधंदाच 
ठागला । निरंतर ॥ ६.॥ षडूदरनें नाना मतें । पाषार्डे वाढली 
बहुतें । प्थ्वीमध्यें जेथतेथें । उपदेसिती ॥ ७॥ स्मार्थी आणि वेष्णवीं । 
उरली सुरलीं नेलीं आधवीं । ऐसी पाहातां गोवी । उदंड जाली ॥८॥ 
कित्येक कामनेचे भक्त । ठाई ठाई जाले आसक्त । युक्त अथवा अयुक्त । 
पाहातो कोण ॥ ९ ॥ या गल्बल्यामध्यें गल्ला । कोणी कोणी वाढविला । 
त्यास देखो सकेनासा जाला । वैदिक लोक ॥ १०॥ त्याहीमध्यें हरिकीर्तन । 
तेथें वोढळे कित्येक जन । प्रत्ययाचें अद्यज्ञान । कोण पाहे ॥ ११ ॥ याकारणें 
त्नान दुर्लभ । पुण्ये घडे अलभ्य लाभ । विचारवंता सुलभ । सकळ कांहीं 
॥ १२॥ विचार कळला सांगतां नये । उदंड येती अंतराय । उपाय योजितां 
अपाय । आडवे येती ॥ १३॥ त्याहीमध्यें जी तीक्ष्ण । रिकामा जाऊं नेदी 
क्षण । धूर्त तार्किक विचक्षण । सकळां माने ॥ १४ ॥ नाना जिनस उदंड 
पाठ । वदों लागला घडघडाट । अव्हाटची केली वाट । सामर्थ्यंबळें ॥ १५॥ 
प्रबोध शक्तीची अनंत द्वारे । जाणे सकळांचीं अंतरे । निरूपणें तदनंतर । 


गेले आहेत, कित्येक भिन्न भिन्न देशभाषांनीं निरनिराळ्या प्रांतांत ( कनोटक, गुजराथ, बंगाळ ह० ) अडकून पडले आहेत. 
( सवे भारतीयांची एक भाषा नसल्यामुळें सर्वाची संघटनात्मक शक्ति एकवटून कार्य करायळा अडचण झाली आहे. या 
सव अडचणींसुळें कार्यक्षेत्र संकुचित होऊन ) महाराष्ट्र देश तेवढा कार्यास मोकळा उरलेला दिसतो. तेर्थे राजकारणाने लोक 
रोधिलळे असून इतकीं कामे त्यांच्यामागे आहेत कीं त्यांना जेबायलाही फुरसत होत नाहीं. कित्येक युदधप्रसंगांत गुंतले 
भसून युद्धाच्या गोष्टीशिवाय त्यांना कांहींच सुचत नाहीं, ब्यापारधंद्याचे लोक आपल्या पोटाच्या पाठीमारेंच लागळे आहेत. 
षडूदर्शेनं, अनेक मतें, व याशिवाय कित्येक पाखांड पएथ्वीवर बाढळों असून जेथे तेथें उपदेशाचे काम चालू आहे. डरलीं 
सुरलीं स्माते-वेष्णव या पंथांत गुरफटली आहेत. असा सवंत्र गोंधळ माजळा आहे. कित्येक कामना घरून केवळ सकाम 
वरते आचरीत आहेत. योग्यायोग्य तारतम्य पाहतो कोण? या मतामतांच्या गळबल्यांत आणखी कांहो गळबले उठले 
आहेत व त्यांच्याशी बेदिकांचा झगडा चाळला आहे, त्यांत आणि कित्येक हरिकीतेनांतच मझ झाले आहेत. प्रत्ययाचं ब्रह्मलान 
काण पाहतो ? म्हणून ज्ञान अत्येत दुळेभ झाळं आहे; थोर पुण्याशिवाय ज्ञानाकडे कोणी पाहत नाहीं. विचार करणाराला 
सवे कांहीं सुलभ आहे. ज्ञानविचार सवाना सांगतां येत नाहीं, अनेक विज्ञे आडवीं येतात, उपाय म्हणून करूं 
जावें तोच अपाय होतो ( १--१३ ). प्रत्ययार्चे ब्रह्मज्ञान ज्यापाशीं आहे असा विचारवत पुरुष कल्ला वागतो ते सांगतो. 
तयाची बुद्धि अत्यंत तीक्षप असते व तो विचाराशिबाय एक क्षणही फुकट दवडीत नाहीं; धूर्त, तकंद्युद चाळणारा, जिच- 
क्षण आणि सबेमान्य, ग्रंथावळोकन दांडगे, पाठपाठांतर अतिशय. आपल्या प्रबोधशक्तोने आडवाटा बंद करून सरळ मारे 
पालून देतो. सर्वाची अंत:करण वश करून घेतो. प्रबोधशक्तीची अनंत ह्रारे त्याला माहीत आहेत, यामुळ त्याचें निरूपण 
कवार ऐेकळे कीं पुन्हां पुन्हां ऐकावे असा तो ळोकांना चटका लावून जातो. स्वानुमबाचे बोळ बोलून मतमतांतर पार 


७४१० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १५ 


चटक लागे ॥ १९॥ मतें मतांतरे सगट । प्रत्यय बोलोन करी सपाट । 
दंडक सांडून नीट । वेधी जना ॥ १७॥ नेमकें भेदरके वचनें । अखंड 
पाहे प्रसंगमानें । उदास वृत्तीच्या गुमानें । उठोन जातो ॥ १८ ॥ 
प्रत्यय बोलोन उठोन गेला । चटक लागली लोकांला । नाना मार्ग 
सांडून त्याला । शरण येती ॥ १९॥ परी तो कोठें आडळेना । कोणे 
स्थळीं सांपडेना । वेष पाहातां हीनदीना-। सारिखा दिसे ॥ २० ॥ उदंड 
करी गुप्तरूपें । भिकाऱ्यासारिखा स्वरूपे । तेथें यशकीतिप्रतापें । सीमा 
सांडिली ॥ २१ ॥ ठाई ठाई भजन लावी । आपण तेथून चुकावी । मत्सर- 
मतांची गोंवी । लागोंच नेदी ॥ २२॥ खनाळामध्यें जाऊन राहे । तेथें 
कोणीच न पाहे । सर्वत्रांची चिंता वाहे । सवेकाळ ॥ २३ ॥ अवघड स्थळी 
कठीण लोक । तेथें राहणें नेमक । सृष्टीमध्ये सकळ लोक । धंडीत येती 
॥ २४ ॥ तेर्थे कोणाचें चालेना । अनुमात्र अनुमानेना । कट घालून 
राजकारणा । लोक लावी ॥ २५ ॥ लोकीं लोक वाढविले । तेणें अमर्याद 
जाले । भूमंडळीं सत्ता चाले । गुप्तरूपें ॥ २६९ ॥ ठाई ठाईं उदंड ताबे । 
मनुष्यमात्र तितुके झोंबे । चहुंकडे उदंड लांबे । परमार्थबुद्धी ॥ २७॥ 
उपासनेचा गजर । स्थळोस्थळीं थोर थोर । प्रत्ययानें प्राणिमात्र । सोडविले 
॥ २८॥ ऐसे केवाड उदंड जाणे । तेणें लोक होती शाहाणे । जेथें तेथें 
प्रत्यय बाणे । प्राणिमात्रांसी ॥ २९॥ ऐसी कीर्ति करून जावें । तरीच 








जागच्या जागीं बसवितो, व ळोकांचे अज्ञानाचे मागे त्यांना सोडायला लावून आपल्या सरळ मागौवर आणून सोडतो. 
तो प्रसंगमान पाहून नेमके भेदक बचन बोखतो आणि वेध लावून निस्प्रहपणाच्या डोळाने ( गुमाने ) निघून जातो. 
स्वानुभवाचे दोन नेमक शब्द बोळून एकदम गेळा कीं लोकांना अधिकच चटक लागते व आपले मार्ग सोडून त्याळा शरण 
येतात. त्याळा लोक घुंडतात पण तो कोठ सांपडत नाहों, तो एका स्थळीं राहत नाही, वेष पाहाल तर तोही घड नाहीं. 
मोठमोठाळीं कामे गुप्तरूपाने करितो पण वेष बावळा ब दरिद्री. अशा पुरुषाला यशकोर्तिप्रताप शोधोत येतात. जागोजाग 
लोकांना भजनाला लावतो, आपण त्यांच्या उपाधींत अडकून पडत नाहीं, व यामुळें कोणाचा मसत्सर-हेवादेवा यापासून 
तो मुक्त असतो. दुर्घट अशा दऱ्याखोऱ्यांत ( खनाळ ) कोठ तरी जाऊन राहतो, कोणालाही सांगत नाहीं व सवाची तेथें 
सर्वेकाळ चिंता करितो. लोकांना जाण्यायेण्याला कठिण अशा अवघड स्थळीं तो राहतो, व अशा पुरुषावांचून आपला 
उद्धार कोणीही करायला समर्थ नाहों असा स्वसामध्यांचा चटका लोकांना लावल्यामुळे छोक त्याला तेथें घुडीत जातात. 
त्याच्यापुढे कोणाचे 'चाळत नाहीं, त्याचे कोणाळाच कांहीं अनुमानाने कळत नाहीं. तो सवर्च पेक्य करून ( कट्ट घाळून ) 
लोकांना राजकारणाला लावतो. शिष्याने रिष्य असा अफाट ससुदाय वाढवतो व गरुप्तपर्णे त्याची सत्ता उदंड चाळते 
जागोजाग त्याचीं मंडळे पसरळेलीं असतात, सारों माणसे त्याच्या मागोलळा लागतात. श्वहूंकडे परमार्थबुद्धि वाढवून सर्वत्र 
ळोकांकडून उपासनेचा जयजयकार करवितो, प्रत्ययाच्या जञानबळावर लोक विविध बंधांपासून सुक्त करिवो. असे अनेक 
प्रकार करून लोकांना तो शाहणे करितो. प्रत्ययानें पाहणारे ब बागणारे हजारों ळोक तो जागोजाग तयार करितो 


मास ३ ] सार्थ श्रीदासबोध ४११ 


ंसारास यावें । दास म्हणे हे स्वभावें । संकेतें बोलिलें ॥ २३० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुरिष्यसंवादे निस्पृहन्यापलक्षणनाम समास द्वितीय ॥२॥ 


॥ श्रीराम ॥ मूळापासून सेरांवेरा । अवघा पंचीकरणपसारा । त्यांत 
चाक्षित्वाचा दोरा । तोहि तत्वरूप ॥१॥ दुरस्ता दाटल्या फोजा । उंच 
सिंहासनीं राजा । याचा विचार समजा । अंतर्यामी ॥ २ ॥ देह्मात्र 
अस्थिमांसाचें । तेसेंचि जाणावें नृपतीचें । मूळापासून सृष्टीचे । तत्वरूप 
॥ २॥ रायाचे सत्तेने चालतें । परंतु अवघीं पंचभूते । मूळीं आधिक 
जाणीवेचें तें । अधिष्ठान आहे ॥ ४ ॥ विवेकें बहुत पेसावले । म्हणोन 
अवतारी बोलिले । मनु चक्रवती जाले । येणेंचि न्यायें ॥ ५ ॥ जेथें उदंड 
जाणीव । तेचि तितुकें सदेव । थोडे जाणीवेनें निर्देव । होती लोक ॥६॥ 
व्याप आटोप करिती । धके चपेटे सोसिती । तेणें प्राणी सदेव होती । 
देखतदेखतां ॥ ७॥ ऐसें हे आतां वर्तते । मूर्ख ठोकांस कळेना तें । विवेकी 
मनुष्य समजतें । सकळ कांहीं ॥ ८॥ थोर लहान बुद्धीपासी । सगट 
कळेना लोकांसी । आधीं उपजटें तयासी । थोर म्हणती ॥ ९ ॥ वर्ये धाकुटा 
नृपती । वृद्ध तयास नमस्कार करिती । विचित्र विवेकाची गती । कळली 
पाहिजे ॥ १० ॥ सामान्य लोकांचें क्षान । तो अवघाच अनुमान । 
दीक्षादंडकाचें लक्षण । येणेंचि पारडे ॥ ११ ॥ नव्हे कोणांसी म्हणावें । सामान्यास 
काय ठावें । कोणकोणास म्हणावें । किती म्हणोनी ॥ १२॥ घाकुटा भाग्यास 





(१४-२९ ). या कित्त्याप्रमाणे वागून उदंड कीर्ति करून जावे तरच जन्म घेतल्याचे सार्थक. प्रसंग आळा म्हणून हे 
थोडक्यांत सांगितळे आहे (३० ). [द० १५, स० २]. 


मूळमांयेपासून सारा पंचतत्वांचा करम होऊन हा जो पिंडयरह्मांडाः्मक विविध पसारा अस्ताव्यस्त पसरळेला 
आहे, त्यांत साक्षित्वाचा ( अंतरात्मा ) जो ओतप्रोत दोरा भरलेला आहे तोही तत्वरूपच आहे. दुतफा दाट फोजा 
उभ्या राहिल्या असून मध्ये उंच सिंहासनावर राजा बसला आहे हें ध्यानांत आणा म्हणजे हें सवे समजेल. सारेच देह 
अस्थिमांसांचे आहेत, राजाचाही वेह तसाच; त्याम्रमाणे भूतभोतिक सृष्टि ब तिचा साक्षी जाणोवरूप भंतरात्मा हे 
दोन्ही तत्वरूपच आहेत. राजाच्या सत्तेने फौज चालते किंवा अंतरात्म्याच्या सत्तेने सूष्टि चाळते पण हे सारे तत्वांतळे 
आहेत, त्यांत भेद फक्त जाणीवेचा आहे. विवेकाने ( जाणीव ) मोठे झाळे म्हणून थोरांला अवतारी म्हणतात, मन्वादि 
यामुळे श्रेष्ठ मानळे जातात ( १-५ ). जाणीव अधिक म्हणून भाग्यवंत, जाणोव कमी म्हणून करंटे. मोठे श्रम साइस 
करितात, 'घक्के चपेटे सोसतात तच लोक भाग्याळा 'बढतात हे आपण पाहतों. ईं सूरखांना कळत नाहीं, विवेकी उमजतात. 
जाणोव किंवा बुद्धि कमी जास्त म्हणून ढहान थोर हा भेद होतो, आधीं जन्मळे त्यांस थोर म्हणतात हा ळोकिकी प्रकार. 
राजा बाळ असला तरी वृद्ध त्यापुढे नमतात. विजेकाची गोष्ट समजळी पाहिजे. सामान्य लोकांचे ज्ञान सारें अनुमानार्च. 
दीक्षा ( संप्रदाय ) किंवा दंडक ( ळोकरूढी ) याच प्रकारच्या. वयाने कृद्ध तो श्रेष्ठ असल्या सामान्यांच्या समजुतीने काय 
म्हणावे ? कोणाचीं तोंडे घराबींत ) वयाने धाकटा असून एखादा भाग्याने थोर निघाळा तर सलगीचीं माणसे त्याळा 


४१२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १५ 


चढला । तरी तुच्छ करिती तयाला । याकारणें सलगीच्या लोकांला । दुरी धरावें 
॥ १३ ॥ नेमस्त कळेना वचन । नेमस्त नये राजकारण । उगेचि धरिती 
थोरपण । मूर्खपणें ॥ १९ ॥ नेमस्त कांहींच कळेना । नेमस्त कोणीच मानीना । 
आधीं उपजले त्या थोरपणा । कोण पुसे ॥ १५ ॥ वाडिलां वडिलपणे 
नाहीं । घाकुट्यां धाकुटपण नाहीं । ऐसें बोलती त्यांस नाहीं । शाहाणपण 
॥ १६॥ गुणेंविण वडिलपण । हें तों आव्धेंच अप्रमाण । त्याची प्रचीत 
प्रमाण । थोरपणीं ॥ १७ ॥ तथापि वडिलांस मानावे । वडिलें वडिलपण 
जाणावें । नेणतां पुढें कष्टावें । थोरपणीं ॥ १८ ॥ तस्मात्‌ वाढल अंतरात्मा । 
जेथें चेतला तेथें महिमा । हें तों प्रगटाचे आहे आम्हां । शब्द नाहीं ॥ १९॥ 
याकारणें कोणीयेकें । शाहाणपण सिकावें विवेर्के । विवेक न सिकतां तुक । 
तुटोन जाती ॥ २० ॥ तुक तुटले म्हणिजे गेलें । जन्मा येऊन काय केलें । 
बळेंचि सांदीस घातलें । आपणासी ॥ २१ ॥ सगट बायका सिव्या देती । 
सांदीस पडिला ऐसें म्हणती । मूर्खपणाची प्राप्ती । ठाकून आली ॥ २२॥ 
ऐसें कोणीयेकें न करावे । सर्व सार्थकचि करावें । कळेना तरी विवरावें । 
ग्रन्थांतरीं ॥ २३ ॥ शाहाण्यास कोणीतरी बाहती । मूरखास लोक दवडून 
देती । जीवास आवडे संपंत्ति। तरी शाहाणे व्हावें ॥ २४॥ अहो या शाहाण- 
पणाकारणें । बहुतांचे कष्ट करणें । परंतु शाहाणपण सिकणें । ह उत्तमोत्तम 
॥ २५॥ जो बहुतांस मानला । तो जाणावा शाहाणा जाला । जनीं शाहाण्या 
मनुष्याला । काय उणें ॥ २६॥ आपलें हित न करी लोकिकीं । तो जाणावा 


तुच्छ करितात. म्हणून सलळगीच्या छोकांना दूर ठेवावे. उप्रवस्थितपणा किंवा शिस्तवचनपरिपाळनांत किंवा राजकारणांत 
किंवा कशांतच माहोत नसून कित्येक मूरखेपणाने स्वतःस थोर समजतात, पण केवळ आधीं जन्मळे एवढ्यावरच थोरपणा 
कोण द्यायला बसलें आहे ? वडिलांना वडिळपण उरलें नाहीं व घाकठ्यांना घाकटेपण उरलें नाहीं अखे कोणी वयोवृद्ध 
म्हणूं छागेळ व 'घाकड्या पण ज्ञानवान्‌ मनुष्याचा अपमान करूं लागेल तर या वृद्धाळलाच शहाणपण नाहीं अर्से आम्हीं 
म्हणूं. गुगांबांचून वडिलगणाला कोण पुसतो ? तथापि घाकठ्यांनो वडिलांस मानावे व वडिलांनों खरं वडिळपण वयांत 
नसून ज्ञानांत आहे हे जाणावे, असे ते न करितीळ तर वृद्धपणों त्यांना दुःख भोगावे लागेल. म्हणून सर्वात वडिल अपा 
अंतरात्मा ज्या ठिकाणीं प्रगट झाला तेथें मोठेपण आहे. हें उघड असल्यामुळे आम्हीं वर ज॑ म्हटळे त्याबद्दल आमच्याकडे 
दोष थेऊं शकणार नाहीं ( ६-१९ ). यास्तव विवेकाने शहाणपण शिकार्वे, न शिकल्यास महत्त्व टिकणार नाहीं. महत्त्व 
घाळविळं तर जन्मास येऊन मिळविले काय ? आपणांस बळेच कोपऱ्यांत घालणे शहाणपणाचे आहे काय ? साऱ्या 
बायकाही त्याला मूख म्हणतोळ -म्हणून अर्से न करितां सुष्य शहाणपग ते शिकावे म्हुगजे साथे होते, हें नोट न कळरठे 
तर ग्रंथांत पाहावे. शहाण्यास ठोक सत्काराने बोलावतात व मूर्खास घालवून देतात. ज्य़ाळा भाग्य पाहिजे असेल त्याने शहाण- 
पण शिकावे. अहो ! शहाणपण शिकण्यासाठी अनेकांचे कष्ट करणें भाग झार्ळे तरी कष्ट करावे पण शहाणएण शिक्रावे हॅ 
उत्तमोत्तम, जो बहुतांना मान्य झाळा तो शहाणा. शहाण्याला या जगांत काय कमसी आहे ? लोकिकांत राहून जो स्वहित 
साधीत नाहीं त्याळा आत्मघातकी म्हणावें, त्याच्याइतका पापी कोण आहे ? स्वतः संसारांत छेश भोगावे, आणि 


समास ४] सार्थ श्रीदासबोध ४१३ 


आत्मघातकी । या मूखीयेवढा पातकी । आणिक नाहीं ॥ २७ ॥ आपण 
संसारीं कष्टतो। लोकांकरवीं रागेजोन घेतो । जनांमध्यें शाहाणा तो। ऐसें न 
करी ॥ २८ ॥ साधकां सिकविलें स्वभावें । मानेल तरी सुखें घ्यावें । मानेना 
तरी सांडावे । येकीकडे ॥ २९ ॥ तुम्ही श्रोते परम दक्ष । अलक्षास लावितां 
लक्ष । हें तों सामान्य प्रत्यक्ष । जाणतसां ॥ ३०॥ डाति श्रीदासबोधे गुरुगिष्य- 
संवादे श्रेष्ठअंतरात्मानिरूपणनाम समास तृतीय ॥३२॥ 


॥ श्रीराम ॥ पृथ्वीपासून जालीं झार्डे । झाडापासून होती लांकडें । 
लांकडें भस्मोन पुढें । परथ्वीच होय ॥ १॥ पृथ्वीपासून वेल होती । नाना 
जिनस फांपावती । वाळोन कुजोन मागुती । पृथ्वीच होय ॥२॥ नाना 
धान्यांची नाना अन्ने । मनुष्ये करिती भोजर्ने । नाना विष्ठा नाना वमनें । 
पृथ्वीच होय ॥ ३॥ नाना पक्ष्यादिकीं भक्षिलें । तरी पुढें तेसेंचि जालें । 
वाळोन भस्म होऊन गेलें । पुन्हां पृथ्वी ॥ ४ ॥ मनुष्ये मरतांच ऐका । कृमि 
भस्म कां मृत्तिका । ऐशा काया पडती अनेका । पुढें प्रथ्वी ॥ ५॥ नाना 
तृर्णे पदार्थ कुजती । पुढें त्याची होय माती । नाना किडे मरोन जाती । पुढें 
पृथ्वी ॥ ६ ॥ पदार्थ दाटले अपार । किती सांगावा विस्तार । प्रथ्वीबांचून 
थार । कोणास आहे ॥ ७॥ झाड पाळे आणि तृण । पञ्नु भश्षितां होतें 
सेण । खात मूत भस्म मिळोन । पुन्हां एथ्वी ॥ ८ ॥ उत्पत्तिस्थितिसंव्हारतें । 
तें तें परथ्वीस मिळोन जातें । जितुकें होतें आणि जातें । पुन्हां पृथ्वी ॥ ९॥ 
नाना बीजांचिया रासी । विरुढोन लागती गगनासी । पुढें सेवटीं परथ्वीसी । 
मिळोन जाती ॥ १०॥ लोक नाना धातु पुरिती । बहुतां दिवसां होय माती । 
सुवणपाषाणाची गती । तेसीच आहे ॥ ११ ॥ मातीचें होतें सुवर्ण । आणी 


लोकांनीं बर मूख समजून रागवांवे - असे शहाणा कधीं वागायचा नाहीं. हें साधकांना शिकविलेले त्यांनीं हवे तर 
यावे, नाहींतर सोडावे - यांत आमचे कांहीं जात नाहीं. तुम्ही श्रोते चतुर आहांत, अलक्ष्य अशा परमात्म वस्तूला 
झोंबणारे आहांत - येथें सांगितलेली सामान्य गोष्ट तर तुम्हांहा माहीत आहेच (२०-३० ). [द० १५, ख« ४१] 


पृथ्वीपासून झाडें व झाडांपासून लाकडे होतात आणि छांकडे जळून भस्सून पुन्हां पृथ्वीच होतात. एथ्वीपासून वेल 
रोऊन वाढतात, व ते वाळून कुजून पुन्हा परथ्वीच होतात. नाना धान्ये व अन्न माणसें खातात, व विष्टावमनादिंख्पाने पुन्हां 
प्रथ्वीपणालाचच येतात; पद्युपक्ष्यादिकांच्या आहारांची तीच गत होते. मनुष्ये मेल्यावर त्यांच्या शवांची कृमि, भस्म किंवा 
गाती अशीं खूप होतात, चार खाणींच्या अनंत प्राण्यांचे देह असेच एथ्वीत्वाला पुन्हां येतात. तृणपदार्थ कुजतात, किडे 
नंगेरे मरून जातात. सर्व पृथ्वीपासून झालेले पदाथ पुन्हां पूथ्वीपणाळाच पावतात. पृथ्वीवांचून आधार कोणता आहे? 
गाडपाळे, गवत, पश्च झेण, खात, मूत, भस्म, इ. सवे पथ्वीत्वालाच येतात. उत्पत्ति, स्थिति आणि संहार ज्यांच्या 
.यांच्या मार्गे आहे जें जें होतें आणि जाते तें ते सारे फिरून पथ्वीस मिळते. लक्षावधि वृक्षादि बोजे अंकुरतात, वाढत 
वाढत गगनभेदी उं वृक्ष होतात आणि शेबटीं पथ्वीस मिळून जातात. अनेक धातु, सुवण, पाषाण शेवटीं प्रथ्वीच 





४१४ साथे श्रीदासबोध [ दशक १५ 


सृत्तिकाची होती पाषाण । महा अमिसंगें भस्मोन । पएथ्वीच होय ॥ १२ ॥ 
सुवर्णाचे जर होतें । जर सेवटीं कुजोन जातें । रस होऊन वितुळतें । पुन्हां 
पृथ्वी ॥ १३ ॥ पृथ्वीपासून धातु निपजती । अगिसंगें रस होती । तया 
रसाची होय जगती । कठिणरूपें ॥ १४॥ नाना जळासी गंधी सुटे । तेथें 
पृथ्वीचे रूप प्रगटे । दिवसेंदिवस जळ आटे । पुढें परथ्वी ॥ १५ ॥ 
पत्रें पुष्पे फळें येती । नाना जीव खाऊन जाती । ते जीव मरतां जगती । 
नेमस्त होय ॥ १६ ॥ जितुका कांही जाला आकार । तितुक्‍यास 
पृथ्वीचा आधार । होती जाती प्राणिमात्र । सेवट परथ्वी ॥ १७ ॥ हें किती 
म्हणोनी सांगावें । विवेकें अवघेचि जाणावें । खांजणीभांजणीचें समजावें । 
मूळ तेसें ॥ १८ ॥ आप आळोन पृथ्वी जाली । पुन्हां आपींच विराली । 
अमियोगें भस्म जाली । म्हणोनियां ॥ १९ ॥ आप जालें तेजापासुनी । पुढें 
तेजें घेतलें सोखुनी । तें तेज जालें वायोचेनि । पुढें वायो झडपी ॥ २० ॥ 
वायो गगनीं निर्माण जाला । पुढें गगनींच विराला । ऐसें खांजणी- 
भांजणीला । बरें पाहा ॥ २१ ॥ जं जें जेथें निमाण होतें । तें तें तेथें लया 
जातें । येणें रितीं पंचभूते । नाश पावती ॥ २२ ॥ भूत म्हणिजे निर्माण 
जालें । पुन्हां मागुते निमाठें । पुढें शाश्वत उरलें । परत्रह्म तें ॥ २३ ॥ 
तें परजरह्म जों कळेना । तों जन्मग्रत्य चुकेना । चत्वार खाणी जीव नाना । 
होणें लागे ॥ २९ ॥ जडाचें मूळ तें चंचळ । चंचळाचें मूळ तें निश्चळ । 
निश्चवळासी नाहीं मूळ । बरर॑पाहा ॥ २५ ॥ पूर्वपक्ष म्हणिजे जालें । 
सिद्धांत म्हणिजे निमाठें । पक्षातीत जें संचले । परब्रह्म तें ॥९२॥ हें 


होतात. मातीर्चेच सोनें व पाषाण वगरे होऊन अस्तीची भयेकर आंच ळाराळी कों त्यांचीही गति तीच होते. सोन्याचा 
जर होऊन कुजतो. एथ्वीपासून होणाऱ्या अनेक धातूंचा अझिसंगे रस होतो व रसांत काठिण्य येऊस पुन्हां 
त्याची एथ्वी होते. उदकांचा गंध हें एथ्वीर्चेच रूप आहे. जळ आटून प्रथ्वीरूप होतें. पत्रपुष्पकळें जीव खातात 
आणि जीव मरतां एथ्वीख्पच होतात, जो जो आकार, प्राण्याचे होणे जाणे सर्वांचा शेवट एथ्वी. हे कोठवर सांगावें ! 
उभारणी आणि संहारणी किंवा उत्पत्ति आणि नाभ्न यांचे बीज हेंच आहे ( १--१८ ). पाणो आळून त्याची एथ्वो होते व 
तो पुन्हा पाण्यांतच विरून जाते ; आप तेजापासून होऊन शेवटीं त्याळा तेजच शापून घेते; तेज वायूपासून होतें आणि 
अखेर वायूच त्याळा झडपून आपल्यांत घेतो ; वायु आकाशाच्या पोटीं निमोण होऊन आकाशांतच विरून जातो. याल! 
उभारणी संहारणी किंवा खांजणी भांजणी म्हणतात. जें ज॑ जेथें उत्पन्न होतें तें तें तेथेंच ळय पावर्ते. याप्रमाणे पंचभूतांचा 
नाश आहे. भूत याचा अर्थच सुळीं उत्पन्न झाळेळें ( भू-होणें ). उत्पत्ति आहे तेथें नाश आहेच. याहून वेगळें म्ह० उत्पत्ति- 
नाशरहित व म्हणून शाश्वत अर्से परब्रह्म आहे ( १९-२४ ). तें परब्रह्म कळत नाहों तोंबर जन्ममरण टळत नाहीं, चार 
खाणींच्या यष्यावत जीवांना होणें जाणें आहे. जडाचं ( भूतभोतिकाचे ) मूळ 'चेचळ ( अंतरात्मा ) व अंचळार्चे मूळ निश्चळ 
आणि निश्वळाळा म्ह० बह्माळा मात्र सूळ नाहीं ( ते भनादि आहे व अनंत आहे ). जग झाळें आहे व सत्य आहे ह! 
पूर्वपक्ष, ते मिथ्या आहे हा सिद्धांत द या उभय पक्षापळीकडचे परब्रह्म, हें अनुभवाने पाहावे. विचाराने खुणेस पावावे 





तमास ५ ] सार्थ श्रीदासबोध ४१५ 


प्रचीतीनें जाणावें । विचारे खुणेसी बाणावें । विचारेंविण सिणावें । तेंचि 
पूर्षषण ॥ २७ ॥ ल्ञानी मिडेनें दडपला । निश्चळ परजद्य केचें त्याला । 
उगाच करितो गल्बला । मायेमध्यें ॥ २८ ॥ माया निःदोष नासली । पुढें 
स्थिति केसी उरली । विचक्षणें विवरिली । पाहिजे स्वयें ॥ २९ ॥ निदोष 
भायेचें निरसन । होतां आत्मनिवेदन । वाच्यांद नाहीं विज्ञान । केसें 
जाणावें ॥ ३० ॥ लोकांचे बोलीं जो लागला । तो अनुमानेंच बुडाला । 
याकारणें प्रत्ययाला । पाहिलेंच पाहावें ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य- 
संवादे शाश्वतजह्मनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ दोघां ऐसी तीन चालती । अयुणी अध्घा प्रकृती । 
अधोध्व सांडून वर्तती । इंद्रफणी ऐसीं ॥ १ ॥ पणतोंडें भक्षितो पणजा । 


विचार सोडून व्यर्थ शिणावे हें मृखपण होय. जडचंचळांच्या म्हणजे मायेच्या भिडेने दडपेळ तर तो जानी असला तरी 
त्याला निश्चळ पदप्रास्ि होणार नाहीं. मग तो मार्येत खूप बडबडला तरी व्यर्थच. माया निःदोष ( मूळमाया किंवा अंत- 
रात्मा त्यासुद्धा ) निसरल्यावर पुढे स्थिति कशी असते याचा सूक्ञाने विचार केला पाहिजे. माया निःशेष निसरली कीं खरे 
आत्मनिवेदन झाळं, तेथे वाच्यांश नाहो मग विज्ञान ( स्वस्वरूपस्थिति ) जाणावी कशी ? जो ळोकांच्या नादी लागला तो 
त्याबद्दल अनुमानांतच बुडून राहीळ, म्हणून विचार करीत करीत स्वानुभव पाहावा ( २४-४१ ). [ द० १५, स«४ ] 


दोघांऐेले तीन चाळतात व अयुणी अष्टधा प्रकृति अधोध्वे म्ह, अध व ऊध्वे सांडून इंद्रफणी ऐसी वर्तते. दोन 
म्ह० वायुरूप प्रकृति व जाणीवरूप पुरुष, म्ह० मूळमाया निश्चळ व निमेळ ब्रह्माच्या ठिकाणीं कतृस्व नाहीं पण तेथे निर्वि- 
कार आकाशांत सहज वातोर्मि उठते तशी “ एकोइं ' ही मूळमाया स्फुरली. प्रकतिपुरष, शिवशक्ति, अर्धनारी नटेश्वर 
सारींही हिच्यापासून कतृस्वास आरंभ. प्रकृतिपुरुषांत सामरस्य पूणे. एकपण मोठू न देतां दोनपणा दाखवितात. या दोघां- 
ऐसे म्ह० मुळमायेच्या मताने तीन चाळतात. तीन म्ह० त्रिगुण त्रिदेव. जाणीव सत्वगुण विष्णु, जाणीव नेणीव मिश्रित 
रजोगुण ब्रह्मदेव ब नेणीव तमोगुण शंकर ही गुणमाया. मूळमायेला अनुसरून गुणमाया चालते. तेथून अगुणी अष्टधाप्रकृति 
म्ह० त्रिगुणपंचभूतात्मक सृष्टि अय आणि ऊध्ये - अध म्ह० जड व ऊध्वे म्ह० निश्चळ - दोनी सांडून वतेते. सत्व, रज, तम 
हे तीन गुण व आकाश, वायु, अझि, आप, पृथ्वी हॉ पंचभूते मिळून अष्टघाप्रकति ही अगुणी, सूक्ष्म म्हणजे निगुणाला 
जवळ असणारी ( स्थूल प्रकृति नव्हे ) अध आणि ऊर्ध्व म्ह» जड व निश्चळ सांडून मध्ये ( अंतरिक्षांत म्ह« आकाशांत ) 
इंद्रफणीसारखा-इंद्र म्ह० मार्जार व फणी म्ह« सपे यांच्या खेळासारस्थ्रा-खेळ खेळते. वायु - अभि-आप-पथ्वी यांत वायु 
पणजा, अभि आजा, आप बाप व पृथ्वी मूळ म्ह« वायूर्च पतवंड ! आतठां पणजा पणतोंडे भक्षितो, पणजा जो वायु तो 
आपल्या पतवंडाळा खाऊन टाकतो अर्थात पृथ्वी वायूंत लीन होते, व पुन्हां वायुपासून अश्रि -- आप याक्रमार्ने पथ्वी उत्पन्न 
होते. तात्पर्य, हीं 'चारही भूते वायूपासून पृथ्वीपर्यंत एकेकापासून उत्पन्न होतात व एकेकांत उळट क्रमार्न छीन होतात. 
हा त्यांचा खेळ इंद्र च फणी यांच्यासारखा नित्य 'चाळळा आहे. ' मूळ बापास मारी बोजा ' म्ह, आपल्या तेजाने, परा- 
क़रमाने. शुद्ध सत्यापासून सत्वगुण, ससत्वापासून रजोगुण, रजापासून तमोगुण झाळे ब उळट क्रमानें - पाहतां मुळ बापाला 
गाऊन टाकर्ते, तमोगुण रजोगुणाळा मारतो, खातो म्ह० निबळ करितो, रजोगुण सत्वगुणाळा द शबळसत्व झुद्ध सत्वाळा 
ातो, निस्तेज करितो. तीन गुण असुक्रमार्न एकेकाळा प्रसवतात व तेच उलट कमार्न एकेकाळा स्त्ातात ; पुन्हां उत्पन्न 
कर्यात, पुन्हा ळीन होतात. अस्सा हा खेळ नित्य चालला आहे. याप्रमार्णे पणतोंडाळा ( एथ्वीला ) पणजा ( वायु ) खातो 
यांत चार भूतांचा खेळ व मूख बापाळा मारते यांत त्रियगुणांचा खेळ उळट सुळट क्रमाने कसा चाळला आहे हे. सांगितळे 
आ: . हा खेळ मांजर व सप यांच्या खेळासारखा सूद्म प्रकृतांत नित्य चाळळा आहे. आतां बाय्वादि चार भूते हा 
भा ;प्सांत खेळ खेळत आहेत खरा पण या धांगडधिंग्यांत चौघा ( वायु, अशि, आप, पृथ्वी ) जणांचा राजा ( अधिष्ठान 
मूत आधार ) जो अंतरात्मा ( आाकाढा ) तो कांहीं आढळत नाहीं, अंतरात्म्याच्या अधिष्ठानावर चार थूर्ते व त्रिगुण यांचा 








४१६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १५ 


मूल बापास मारी वोजा । चुकाऱ्या गेला राजा । चोघां जणांचा ॥२॥ 
देव देवालयामध्यें लपाला । देऊळ पूजितां पावे त्याला । सृष्टीमध्ये ज्याला 
त्याला । ऐसेंचि आहे ॥ ३॥ दोनी नामें येकास पडिलीं । लोकी नेमस्त 
कटिपलीं । विवेकें प्रत्ययें पाहिलीं । तों येकचि नाळ ॥ ९ ॥ नाहीं पुरुष ना 
वनिता । लोकीं कट्पिलें तत्वता । त्याचा बरा शोध घेतां । कांहींच नाहीं 
॥ ५॥ स्त्री नदी पुरुष खळाळ । ऐसें बोलती सकळ । विचार पाहातां 
निवळ । देह नाहीं ॥ ६॥ आपण आपणासी कळेना । पाहो जातां 
आकळेना । कशास कांहींच मिळेना । उदंडपणें ॥ ७॥ येकलाचि उदंड 
जाला । उदंडचि येकला पडिला । आपणासि आपला गर्बला । सोसवेना 
॥ ८॥ येक असोन फुटी जाली । फुटी असोन स्थिति येकली । विचित्र कळा 
पेसावली । प्राणिमात्रीं ॥ ९ ॥ वछीमध्यें जळ संचरे । कोरडेपणें हें वावरे । 
बोलेवांचून न थिरे । कांहीं केल्या ॥ १० ॥ झाडांमध्ये केलीं आळीं । झाडें 
धांवती निराळीं । कित्येक झाडें अंतराळीं । उडोन जाती ॥ ११ ॥ भूमी- 
पासून वेगळीं जालीं । परी तीं नाहींत वाळलीं । निराळींच बळावली । 
जेथतेथें ॥ १२॥ देवाकरितां चालती झाडें । देव नस्तां होती लांकडें । 
नीटचि आहे कुवाडें । सर्वथा नव्हे ॥ १३ ॥ झाडापासून झाडें होती । तींही 
अंतरिक्षी जाती । मुळानें भेदिली जगती । कदापि नाहीं ॥ १४॥ झाडासी झाडें 


खेळ चालला असून तोच तेवढा गुप्त झाल्यासारखा दिसत आहे ( १-२ ). देव ( अंतरात्मा ) देवालयामध्यें अष्टधाप्रकृतिरूप 
सृष्टीमध्ये ( ब्रह्मांडदृष्टीने ) किंवा देहामध्य्रे ( पिंडदृष्टोने ) लपला आहे, गुप्त क्षाला आहे. उघड दिसत नाहीं ( म्हणून याला 
पूवी * आकाशमार्गी गुप्त पंथ ! असे म्हटलें आहे ). देवालयाची पूजा केलो म्हणजे त्याला ती पावते, प्राण्यांच्या शरीरांळा 
दृष्ट पदार्थ देऊन त्याचा संतोष केळा म्हणजे देव प्रसन्न होतो, हा नियम प्राण्यांना लागू आहे. भूतांची पूजा हीच देवपूजा 
( ३ ), प्रकृतिपुरुष, शिवशक्ति, गणेहशारदा-दोन्हीं नांवे एका मूळमायेची किंवा मूळपुरुषाचीं आहेत. पुरुष म्ह० पुलिंगी 
देह व प्रकृति म्ह० स्रीलिंगी देह असा तेथे लिंग भद नाहीं. उदकाला ' नदो ' हें खोलिंगी नांव दिलें म्हणजे ते खी होत 
नाहीं किंवा ' खळाळ * म्हटलें कीं कांहीं पुरुष होत नाहीं. अंतरात्मा ( आपण ) कोण कसा आहे हे न पाहिल्यासुळ नांवा- 
बरून अज्ञान्याळा भेद वाटतो. अंतरात्मा एक नसून अनेक देहांना घारण करितो, किंबा देह अनेक झाले तरो त्यांचें 
एकपण मोडत नाहीं. सवे देहांत आपणच एकले एक असून एकपणाची ओळख न पटल्यामुळें बहुत्वाची उपाधि (गलबला ) 
सोसत नाहीं. तो एक असून देहोपाधी भेदासुळें अनेक व भिन्न वाटतो ब तो अनेक दिसला तरी सर्वांतर्यामी एकच आहे. 
प्राणिमात्रांत तो एकच विविधरूपांनों नटला आहे ( ४-९ ), वललीमध्ये जळ असतें पण त॑ कोरडेपणानें असतें म्हणून दिसत 
नाहीं, तथापि ते असतें यांत संशय नाहीं. कांकी वल्लींत जळाचे ओलळेंपण नसतं तर वलीं सजीवपणे राहिलो नसती ( १०) 
झाडांच्या सभोंवतों पाणी घालण्यासाठीं मोठाळीं आळीं केलेलीं असतात ब आंतल्या ओलींमुळें (पुष्ट होऊन ) झाडे आका- 
शांत ( अंतराळीं ) उंच वाढतात, वृक्ष गगनचुंबित होतात. ( मनुष्यपद्युपक्ष्यादिदी या दृष्टांतानं झाडेच असून अंतरात्मा हेंच 
त्यांचें मूळ जीवन होय ). या आधारावर तीं वाढतात. कांहीं झाडे ( पक्षी) आकाशांत उडून जातात; तीं एथ्वीपासून 
वेगळों झाळीं तरी अंतरीं (अंतरात्मारूप ) जीवन असल्य़ामुळे ती वाळत नाहींत, ठिकठिकाणीं प्रबळ होऊन वाढतात 
(११-१२ ). देवाकरितां म्ह० अंतरात्म्यामुळें झाडे चाळतात, तो नसला तर वाळलेकीं लांकडंच होतात. यांत समजण्यास 
कठीण ( कुवाडे, कूट ) असं कांहींच नाहो, झाडापासून झाडे होतात ब तींही अंतराळी जातात पण त्यांचें मूळ कांहीं 





समास ५] सार्थ श्रीदासबोध ४१७ 


सबातपाणी । घालून पाळिती प्रतिदिनी । बोलकीं झाडें शब्दमथनीं । 
विचार घेती ॥ १५॥ होणार तितुर्के आधींच जालें । मग कल्पकल्पून बोलिलें । 
जाणतयासी समजलें । सकळ कांहीं ॥ १६ ॥ समजलें तरी उमजेना । 
उमजलें तरी समजेना । प्रत्ययंंविण अनुमानेना । सकळ कांहीं ॥ १७॥ सर्वत्रांचा 
वडिल कोण । हेचि पहावी वोळखण । भेटे आपणासी आपण । जगदंतरें 
॥ १८॥ अंतरनिष्ठांची उंच कोटी । बाहेरमुद्रांची संगती खोटी । मूर्ख 
काय समजेल गोष्टी । शाहाणे जाणती ॥ १९॥ अंतरें राखतां राजी । 
भलत्यास भलताच नवाजी । अंतरें न राखतां भाजी । मिळणार नाहीं 
॥ २०॥ ऐसें वर्तते प्रत्यक्ष । अलक्षीं लावावे लक्ष । दक्षास भेटतां दक्ष । 
समाधान होतें ॥ २१ ॥ मनास मिळतां मन । पाहोन येती निरंजन । 
चंचळचक्र उलंघून । पेलाड जाती ॥ २२ ॥ येकदां जाऊन पाहोन आले । 
मग त॑सनिभध देखिले । चर्मचक्षी लकषिळें । न वचे कदा ॥ २१॥ नाना 
शरीरीं चंचळ । अखंड करी चळवळ । परब्रह्म तें निश्चळ । सर्वा ठाई ॥ २४॥ 
चंचळ धांवे येकीकडे । वोस पडे दुसरेकडे । चेचळ पुरे सर्वाकडे । हे तों 
घडेना ॥ २५॥ चेचळ चंचळास पुरेना । अवर्धे चंचळ विवरेना । निश्चळ 
अपार अनुमाना । केसें येतें ॥ २६ ॥ गगनीं चालिली हवावी । केसी पावेल 
पार पदवी । जातां मध्येंचि विझावी । हा स्वभावचि तिचा ॥ २७ ॥ 


जमोन भेदून जातें असे नाहों. झाडाच्याच खतपाण्याने झाडे वाढतात. बोलकीं झाडें ( माणसे ) परस्परांस आपळे मनोगत 
कळवितात (१३-१५). सृष्टिस्वभावधमोर्ने व्हायचे त॑ आधींच होऊन गेलें आहे, आतां मागून अनेक शाख्कारांनो आपापल्या 
कट्पना लढवून परोपरीने त्यावर ग्रंथ लिहिले आहेत, पण जाणले त्या सगळ्यांचे वमे समजून असतात. सामान्य लोकांना 
वाच्याथ कळला तर वम कळत नाहीं, व वमे कळल्यासारखें झाळें तरो नीट उकळ होत नाहीं, सुख्य अनुभव पाहिजे. 
त्यावांचून तत्वबोध होत नाहीं (१६-१७). सर्वांचा वडीळ अंतरात्मा (मागें द० १५, स० ३ पहा) त्याची ओळस्य 
करून घ्यावी म्हणजे जगदेतरीं आपणच भरळे आहोंत हें कळून येते. हं अंतसुंख ( आंत आपल्याआपण शोध घेगारे) किंवा 
अंतनिष्ठ पुरुष जाणतात, त्यांची कोटि उंच (श्रेष्ठ) आहे. बहिर्सुखांना हें काय कळायचे आहे ? अंतरात्म्याची गोष्ट मुढांना 
कळायची नाहीं, सूज्ञच जाणतात. अंतरात्मा कळला, सर्वांभूती आपणच आहोंत हे समजलें, कीं दुसऱ्यांची अंतरं राखतां 
येनात. अंतर संभाळतां भाले कीं परका मनुष्यही ( परकेपण मग उरतच नाहीं) प्रसन्न होऊन स्तुति करूं ळागतो अंतर 
राग्वतां न आळे तर भाजीचे पानडी मिळत नाहीं. ही अनुभवाची गोष्ट आहे. अलक्ष्य अंतरात्मा तेर्थे कक्ष छावार्वे. दक्षास 
दक्ष ( अंतर्निष्ठा अंतर्निष्ठ) भेटळा कीं समाधान होत. मनास मन मिळालें, मीतूंपण उडाळें, एका अंतरात्म्याची व्यापकता 
कळली कीं निरंजनाची भेट होते - चंचळचक्त ओलांडून पळोकडे केवळ परब्रह्म त्याची प्राप्ति होते. तें चर्मचक्षूने पाहतां येत 
न'हीं, त्याची एकबार प्राप्ति झाळी कीं तें अखंड आपल्याजवळच आहे. अंतरात्मा नाना देहांत चळवळ करितो, निश्चळ परमहा 
रुदोदित संत्र आहे - चंचळाची व्यापकता कमी आहे -तें एकीकडे अस्ळे कीं दुसरोकडे ओस पढते, चंचळ सवांठायी 
पुःत नाहीं, चंचळ ( जीव ) चंचळाचाही ( अंतरात्मा ) पुरता शोध घेऊं शकत नाहीं मर निश्चळ परब्रह्मास तो कसा 
*'कळीलळ | चंद्रज्योत किंवा ब्राण आकालयांत पेटला तर त्याला आकाशाचा अंत ळागणें कठिण, मध्येंच विशुर्णे हा तिचा 
दा. २७ 


४१८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १' 


मनोधर्म येकदेसी । केसा आकळील वस्तुसी । निर्गुण सांडून अपेसी | 
सर्व बह्म म्हणे ॥ २८ ॥ नाहीं सारासारविचार । तेथें अवधा अंधकार । खरे 
सांडून खोटें पोर । नेणतें घेतें ॥ २९ ॥ ज्रह्मांडाचें महाकारण । तेथून ₹ 
पंचीकरण । महावाक्याचें विवरण । वेगळें असे ॥ ३०॥ महत्तत्व महडूत । 
तोचि जाणावा भगवंत । उपासना हे समाप्त । येथून जाली ॥ ३११ ॥ कर्म 
उपासना आणि ज्ञान । त्रिकांड वेद हें प्रमाण । ज्ञानाचे होतें विज्ञान । 
परब्रद्मीं ॥ ३२॥ इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्यसंवादे चंचळलक्षणनिरूपण- 
नाम समास पंचम ॥ 


॥ श्रीराम ॥ पीतापासून कृष्ण जालें । भूमंडळीं विस्तारले । तेणेंविण 
उमजलें । हें तों घडेना ॥१॥ आहे तरी स्वल्पलक्षण । सवेत्रांची 
सांठवण । अधम आणी उत्तम गुण । तेथेंचि असती ॥ २॥ महीसुत 
सरसाविला । सरसाऊन द्विधा केला । उभयतां मिळोन चालिला । कार्यभाग 
॥३॥ श्रेताथ्वेतास गांठी पडतां । मध्यें कृष्ण मिश्रित होतां । इहलोक- 
सार्थकता । होत आहे ॥ ४॥ विवरतां याचा विचार । मूर्ख तोचि होय 
चतुर । सद्यःप्रचित साक्षात्कार । परलोकींचा ॥ ५ ॥ सकळांसी जें मान्य । 
तेंचि होतसे सामान्य । सामान्यास अनन्य । होइजेत नाहीं ॥ ६॥ उत्तम 


स्वभाव आहे. वृत्ति एकदेशो आहे तो ब्रह्माळा आकळूं शकत नाहीं. वृत्यतीत ब्रह्म सोडून वृत्तिगत ब्रह्माळाच करंटा ब्रह्म 
म्हणतो. असार टाकून विवेकाने सारभूत निगुंण ब्रह्म न घतळ तर सारा अंधारच आहे. खर॑ सोडून खोटे घेणें हे सूज्ञाचें 
काम नाहीं. ब्रह्मांडाचा महाकारण देह म्हणजे मूळमाया - तेथून सारं पंचीकरण झालें आहे. महावाक्‍्याचे विवरण तें बेगळेंच 
आहे, तं पंचीकरणांत येत नाहो. महत्तत्व म्हणजे महः्भूत -त्याळा भगवंत म्हणतात. डपासनेची समाप्ति तेथेंच होत 
( महत्त्व हे महाद्वार - उपासनेची हो परमलीमा - याच्या पलीकडे निश्चळ परब्रह्म आहे ), कर्म, उपासना व ज्ञान असे 
त्रिकांडात्मक वेद आहेत. वेदाची स्यादाही तेथेच खुंटते. ज्ञानाचं विज्ञान होणें, परब्रह्मस्वरूप होणें हें पळोकडर्वे आहे 
( १८-३२). [द० १५, स० ५ ] 

पीतापासून म्ह० पिंवळ्या रंगाच्या हिरड्यांपासून काळी शाई. तयार झाली ( तिच्या साह्याने वेदशास्त्रपुराणादि ग्रंथ 
लिहिले गेले). ह्या थोर अंथांच्या आधारावांचून मनुष्यमात्रांस ज्ञान झालें नसर्ते ( १ ), शाई ही एक साधी वस्तु, पण तिन 
ब्रह्मांडांतील सवे ज्ञान एकत्रित केळे आहे. म्रथांतून ( रामळृप्णादिकांच्या अंगचे ) उत्तम गुण व ( रावणकंसादिकांच्या अंगर्चे ) 
अधम गुण या दोहोंचेंही यथास्थित वणन केलें आहे ( २ ). महोसुत म्ह० पएरथ्वीच्या पोटांतून सहज वर येणारा बोरु हा 
पुढें आळा, तो मध्ये छेद पावून त्याची ठेखणो झाळो व त्यामुळें स्वरूयंजनयुक्त असे शब्दांचे संघ एकापुढें एक येऊन 
ळेखनक्रिया चालु झाळी ( ३ ). शेत म्ह० पांढरा कागद, अश्वेत म्ह बोरु आणि तिसरा कृष्ण म्ह० शाई या तिघांच्या 
संयोगाने इहळोकींचे मनुष्यांचे सारे व्यवहार म्ह० ळेखन, वाचन, अर्थबोध वगरोेरे सुरू झाळे ( ४ )., ग्रंथांचा जो विचा. 
करीळ तो मूर्ख असळा तर चतुर होईळ, छेखनाथ मनांत आणीळ तर त्याला परळोकचा माग सांपडून वो कृतार्थ होईर 
(५ ). सर्बाना जी गोष्ट पसंत असते तीच ळोकांत प्रबलित होते पण चतुर पुरुषाच्यानें तशा सार्वत्रिक झाळेल्या गोष्टीट 
अनन्यता देववत नाहीं म्ह० तो तिच्याशी अनन्य होत नाहों अथात्‌ त्याला ती संमत नसते ( उदाहरणार्थ - विषयसुर 
सवेसंमत आहे पण हा तें मान्य करोत नाहीं, किंवा जगत्‌ सत्य आहें असें सर्ब समजतात पण तसें मानीत नाहीं ) कोणार्च, 


समास ६ ] साथे श्रीदासबोध ४१९ 


मध्यम कनिष्ठ रेखा । अदष्टीची गुपत रेखा । चत्वार अनुभव सारिखा । होत 
नाहीं ॥७॥ चोदा पिढ्यांचे पवाडे । सांगती ते शाहाणे कीं वेडे । 
रेकत्यानें घडे कीं न घडे । ऐसें पहावे ॥ ८ ॥ रेखा तितुकी पुसोन जाते । 
प्रत्यक्ष प्रत्यया येतं । डोळेझांकणी करावी ते । कायनिमित्य ॥ ९॥ बहुतांचे 
वोलीं लागले । ते प्रागी अनुमानीं बुडाले । मुख्य निश्चय चुकले । 
प्रत्ययाचा ॥ १० ॥ उदंडाचें उदंड ऐकावें । परी ते प्रत्ययें पाहावें । खरेखोटे 
निवडावे । अंतर्यामी ॥ ११ ॥ कोणासी नव्हे म्हणों नये । समजावे 
अपाय उपाय । प्रत्यय घ्यावा बहुत काय । बोलोनियां ॥ १२॥ माणुस हेंकाड 
आणी कथे । मान्य करावें तयाचें । येणें प्रकारें बहुतांचे । अंतर राखावें 
॥ १३॥ अंतरीं पीळ पेंच वळसा । तोचि वाढवी बहुवसा । तरी मग 
शाहाणा केसा । निववृं नेणे ॥ १४ ॥ वेडें करावें शाहाणें । तरीच जिणें 
शठाध्यवाणें । उगेच वादांग वाढवणें । हें मूखंपण ॥ १५ ॥ मिळोन जाऊन 
मेळवावें । पडी घेऊन उल्थावें । कांहींच कळों नेदावें । विवेकबळें ॥ १६॥ 
दुसऱ्याचे चाळणीं चालावें । दुसऱ्याचे बोलणीं बोलावें । दुसऱ्याचे मनोगते 
जावें । मिळोनियां ॥ १७ ॥ जो दुसऱ्याच्या हितावरी । तो विपट कांहींच 
न करी । मानत मानत विवरी । अंतर तयार्चे ॥ १८ ॥ आधीं अंतर 
हातीं घ्यावें । मग हळुहळु उकलावें । नाना उपायें न्यावे । परलोकासी 
॥ १९॥ हेंकाडास हेकाड मिळाला । तेथें गल्बलाचि जाला । कळहो उठतां 
ळलळाटरेखा उत्तम असते, कोणाची मध्यम व कोणाची कनिष्ट असते, कोणाची रेखा अदृष्ट म्ह० गुप्त असते, चोघांचा 
अनुभव सारखा असत नाहों, वेगवेगळा असतो. चोदा पिढ्यांचे ( पूर्वजांचे ) पवाडे ( पराक्रम ) गाणारे शहाणे अखोत कीं वेडे 
असोत, ते ऐकणाराने मात्र त्यांपकीं आपल्या हातून कांहीं होण्यासारखे आहे कीं नाहीं याचा विचार करावा. कागदावरच्या, 
पाटीवरच्या किंवा भिंतीवरच्या रेषा पुसून टाकतां यतात हा जर अनुभव आहे तर कपाळावरची रेषाद्दी पुसतां येणार नाहीं 
असे निमुटपर्गे कां मानावे ? बहुतांच्या नादीं लागणारे प्राणी संशयांत गिरक्या खात राहतात, ते प्रत्ययाचा सुख्य निश्चय 
करीत नाहींत व म्हणून फसतात ( ६- १० ). पुष्कळांचे पुष्कळ ऐकावे, पण आपल्या मनांत खऱ्याखोठ्याचा विचार कडून 
अनुभवाला येईल तें घ्यावे. नाहीं कोणालाच म्हणूं नये ( कोणाचें मन दुखवू नये ), पण आपलें हिताहित आपण पहार्वे, 
अनुभवाने खरे ठरेळ तें घ्यावें. चातुयांचें लक्षण आणखी काय सांगायर्चे आहे ? एखादा मनुष्य हट्टी व कच्या असतो 
त्याचेंढी ऐकून घ्यावें, तात्पयं, सर्वांचे ऐकावे ( व मनाचें करावें ). आपल्या मनांतळा पीळ, पेंच, वळसा ( वांकडेपणा ) 
हा वाढवू छागळा तर मग त्याळा शाहणा कोण म्हणेळ 0 त्याला दुसऱ्याला समाधान देतां येणार नाहीं. वेड्याळा शाहणे 
करावें तरच जन्मास आल्याची बहादरी. वादाच्या बाजू वाढविणे मुर्खत्व होय ( १ १-१ ५ ), आपण प्रतिपक्ष्याशॉ मिळून 
जाऊन त्याला आपल्यांत मिळून घ्यावे, पड धेऊन योग्य समयीं त्याळा उलथावें, विवेकबळाने आपल्या विचारांचा त्याळा 
'ंग लागूं देऊं नये. दुसऱ्याच्या चालीने चालावे, त्याच्यालारखेंच बोलावें, त्याच्या मनोगताशीं मिळून जावे. भळा मनुष्य 
टसऱ्याच्या हिताशीं विरोध येईल अस कांहींच करीत माहों, तो त्याशी मिळून जातां जातां त्याळाच भापल्याझ्ी मिळवून घेतो. 


आाघीं त्याचें मन बश करून घ्यावे, मग इळूहळू आपळे विचार त्याच्या मनांत भरवावे, अनेक उपाय करून त्याला परळोकाचा 
शग दाखवावा. हेकाडाला हेकड मिळाळा म्ह० दोघेही हमरीतुसरीवर येऊन कळदद माजवितात -- यांत चातुर्य कोणाचे ? पुष्कळ- 


४२० सार्थ भश्रीदासबोध [ दशक १५ 


चातुयीला । ठाव केंचा ॥ २० ॥ उगीच करिती बडबड । परी करून 
दाखवणें औघड । परस्थळ साधणें जड । कठिण आहे ॥ २१॥ धघके चपेटे 
सोसावे । नीच शब्द साहात जावे । परस्तावोन परावे । आपले होती 
॥२२॥ प्रसंग जाणोनि बोलावें । जाणपण कांहींच न घ्यावें । लीनता धरून 
जावें । जेथें तेथें ॥ २३ ॥ कुग्रामें अथवा नगरे । पाहावी घरांची घरें । 
भिक्षामिसें लहानथोरें । परीक्षून सोडावी ॥ २४ ॥ बहुतीं कांहीतरी सांपडे । 
विचक्षण लोकीं मित्री घडे । उगेच बेसतां कांहींच न घडे । फिरणें किवरणें 
॥ २५॥ सावधपणें सर्व जाणावें । वर्तमान आधींच घ्यावें । जाऊं ये तिकडे 
जावें । विवेकेंसहित ॥ २६॥ नाना जिनसपाठांतरें । निवती सकळांची 
अतरें । लिहोन देतां परोपकारें । सीमा सांडावी ॥ २७॥ जैसें जयास 
पाहिजे । ते तें तत्काळचि दीजे । तरी मग श्रेष्ठिचि होइजे । सकळां मान्य 
॥ २८ ॥ भूमंडळीं सकळांसी मान्य । तो म्हणों नये सामान्य । कित्येक 
लोक अनन्य । तया पुरुषासी ॥ २९ ॥ ऐसीं चातुयीची लक्षणें । चातुर्य 
दिग्बिजय करणें । मग तयास काय उणें । जेथें तेथें ॥ ३० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चातुर्यविवरणनाम समासषष्ट ॥६॥ 


॥ श्रीराम ॥ नाना विकारांचे मूळ । ते हे मूळमायाच केवळ । अचंचळीं 
जे चंचळ । सूक्ष्मरूपें ॥ १ ॥ मूळमाया जाणीवेची । मुळींच्या मूळ संकल्पाची । 
वोळखी पषड्गुणेश्वराची । येणेंचि न्यायें ॥ २॥ प्रकृतिपुरुष शिवराक्ती । 


जण उगाच बडबडतात, पण असें वागून दाखविणे कठिण आहे. परस्थळ म्ह० दुसऱ्याचे मन स्वाधीन करणें बहुत कठिण आहे 
( १६-२१ ). धक्के चपेटे सोसावे, नीच शब्दही सोशीत जावे म्हणजे अखेर पश्चात्ताप होऊन प्रतिपक्षी आपणांस येऊन 
मिळतात, प्रसंग जाणून बोळावें पण जाणपण ( ज्ञातेपणाचा अभिमान ) घेऊं नये, सव ठिकाणीं नस्रपर्णे वागावे. खेडींपाडी 
व नगर फिरावीं, घराची घरे पाहावीं, भिक्षामिषे ळहानथोर ( भलेबुरे ) पाहून ठेवावे, बहुतांच्या ठिकाणीं कांहींना कांहीं 
गुण असतो तो लक्ष्यांत ध्यावा, चतुरांशीं सह जोडावा, घरोंच आळसार्ने बसल्यास फिरणें व मनुष्यशोध कांहींच होत 
नाहीं. सावघपणानं सर्वे जाणावे, आधीं परस्पर शोध काढून मग कोणत्याही गांवांत किंबा घरांत विवेक हा सोबती संगें 
घेऊन जावें, अनेक कवितांचे पाठपाठांतर ठेवावें, तेणेकरून जनांच्या चित्तांस समाधान होतें व ( आस्थेवाहक भेटल्यास ) 
स्वतः लिहून द्यावे, आळस करूं नये. यांत अतिशय मोठा परोपकार आहे. ज्याला जे पाहिजे ते त्याला तत्काळ द्यावे, 
म्हणजे कोक वंद्य मानतात व सर्वमान्यता प्राप्त होते. भूमंडळावर जो सर्वांस मान्य म्ह० ळोकमान्य झाला तो पुरुष 
सामान्य म्हणू नये, अनेक छोक त्या पुरुषाशी अनन्य म्ह० एकनिष्ठ राहतात. चातुर्याची लक्षणे अज्ञा प्रकारचीं आहेत. 
चातुयोने दिग्विजय करावा मग जेर्थ जावें तेथें सवे अनुकूळच - उरणे कांहींच नाहीं (२२-३० ). [द० १५, स०« ६] 
नाना विकारांचे मूळ, आध्य विकार, म्हणजे मूळमाया होय. ती निश्चळ परथह्माचे ठिकाणीं अतिसूक्ष्मरूपाने झाली. 
तिळा चंचळ म्हणतात. ती जाणीवरूप असून मूळ अह्याचा मूळ संकष्प ( अर्थांत वायुरूप ) होय. ( जाणीव ब वायु 
उभयरूप ) मूळमायेळाच षडूगुणेश्वर, प्रकूतिपुरुष, शिवशक्ति, अर्धनारीनटेश्वर, जगज्योति म्हणतात, संकल्पार्चे 'बळण ती 


उमास ७] सार्थ श्रीदासबोध ४२१ 


आर्धनारीनटेश्वर म्हणती । परी ते आवघी जगजोती । मूळ त्यासी ॥३॥ 
पंकल्याचें जे चळण । तेंचि वायोचें लक्षण । वायो आणी त्रिगुण । आणी 
पंचभूर्त ॥ ४ ॥ पाहातां कोणीयेक वेल । त्याच्या मुळ्या असती खोल । पत्रे 
पुष्पे फळें केवळ । मूळाचपासीं ॥ ५ ॥ याहीवेगळे नाना रंग । आकार विकार 
तरंग । नाना स्वाद अंतरंग । मूळामध्यें ॥ ६॥ तेंचि मूळ फोडून पाहातां । 
कांहींच नाहीं वाटे आतां । पुढे वाढतां वाढतां । दिसा लागे ॥ ७॥ कड्यावरी 
वेल निघाला । अधोमुखेंबळें चालिला । फांपावोन पुढे आला । भूमंडळीं ॥८॥ 
तेसी मूळमाया जाण । पंचभूते आणी त्रिगुण । मूळीं आहेत हॅ प्रमाण । प्रत्ययें 
जाणावे ॥ ९ ॥ अखंड वेल पुढें वाढला । नाना विकारी शोभला । विकारांचा 
विकार जाला । असंभाव्य ॥ १० ॥ नाना फडगरें फुटलीं । नाना जुंबाडें 
वाढलीं । अनंत अग्रे चालिली । सृष्टीमध्ये ॥ ११ ॥ कित्येक फळें तीं पडती । 
सवेंचि आणीक निघती । ऐसीं होती आणी जाती । सर्वकाळ ॥ १२॥ 
येक वेलचि वाळले । पुन्हां तेथेंचि फुटले । ऐसे आठे आणी गेले । कितीयेक 
॥ १३॥ पानें झडती आणी फुटती । पुष्पे फळे पळ तेणेंचि रीतीं । मध्ये 
जीव हे जगती । असंख्यात ॥ १९॥ अवघा वेलचि कर्पतो । मूळापासून 
पुन्हां होतो । ऐसा अवघा विचार जो तो । प्रत्यक्ष जाणावा ॥ १५ ॥ 
मूळ खाणोन काढिले । प्रत्ययक्ञानें निर्मूळ केलें । तरी मग वाढणेंचि 
राहेलें । सकळ कांही ॥ १६ ॥ मुळीं बीज सेवटीं बीज । मध्यें जळरूप 
बीज । ऐसा हा स्वभाव सहज । विस्तारला ॥ १७॥ मूळामधील ज्या 
गोष्टी । सांगताहे बीजसृष्टी । जेथील अंशा तेथें कषी । न होतां जातो ॥ १८॥ 


मूळमाया. ती वायुरूप असून त्रिगुणपंचभूतात्मक अष्टधा प्रति अतिसुद्ष्मरूपानें तिच्यांत आहे ( १-४ ). एखादा बेळ 
पाहिळा तर त्याच्या मुळ्या फार खोळ गेलेल्या अलतात, पन्नपुष्पकळरूप विस्तार जो पुढे होत जातो तो सूद्धमरूपानें 
पहिल्या मुळांतच असतो. याशिवाय अनेक रंग, आकार, विकार, स्वाद, आंतील रचना इ० सवे मूळांत बोजखूप 
असते. ते मूळ फोडून पाहिळे तर तेथे हे कांढो दिसायचे नाहीं, पण पुढ हळुहळू दिस लागतें. 
कड्यावरून निघाळेळा हा वेळ अधोसुख वाढत जाऊन फॉफावून विस्तार पावतो. हाच प्रकार मूळमायेचा आहे. त्रिगुणपच- 
भूतें तिच्यांत सूक्ष्मरूपाने आहेत पण हें विवेकाने पाहिलें पाहिजे. वेळ सतत पुढे वाढत जातो, अनेक विकारांनी त्याळा 
शोभा येते ब विकारांचे पुन्हां अनेक विकार वाढत जातात. अनेक फांद्या (फडगरें), जुंबाडे, अभ्रे बाढतात, कांहीं फळे 
पडतात, पुन्हां नवी येतात, अशीं अनेक फळें येतात, पडतात, पुन्हां येत असतात. काळांतरानें सारा वेळ करपतो, ब 
पूळापासून पुन्हां दुखरा गेतो ( ढक्षावधि प्राणी याच न्याय येतात जातात ). मूळच खणून काढळें ब असुमवशानाने निर्मूळ 
फेळें ( मूळमायेचा निरास केला ) म्हणजे मात्र पुन्हां वाढणें नाहीं ( जन्ममरणाची यातायात खुंटते ). असो ( ५-१ ६ ). मुळीं बोज, 
ज अग्राळा बीज, मध्ये जळरूप बीज, असा हा सहज विस्तार होत जातो. बीजापासून झाळेळी सृष्टि म्ह० पत्रपुष्पकळादिरूप 
विस्वार हा सुळांत काय आहे हे सांगत असतो, जे जे जेथून आळे तें त॑ तेथें सहज लोन होते ( मूळमार्येतून आळेळा 


४२२ साथ श्रीदासबोध [ दशक १५ 


जातो येतो पुन्हां जातो । ऐका प्रत्यावृत्ति करितो । परंतु आसज्ञानी 
जो तो । अन्यथा न घडे ॥ १९॥ न घडे ऐसें जरी म्हणावें । तरी 
कांहींतरी लागे जाणावें । अंतरींच परी ठावें । सकळांसी केचें ॥ २० ॥ 
तेणेंसींच कार्य करिती । परंतु तयास नेणती । दिसेना ते काय करिती । 
बापुडे लोक ॥ २१ ॥ विषयभोग तेणेंचि घडे । तेणेंविण कांहींच न घडे । 
स्थूळ सांडून सूक्ष्मी पवाडे । ऐसा पाहिजे ॥ २२ ॥ जें आपलेंचे अंतर । 
तद्रुपचि जगदंतर । शारीरभेदाचे विकार । वेगळाले ॥ २३॥ आंगोळीची 
आंगोळीस वेदना । येकीची येकीस कळेना । हात पाय अवेव नाना । 
येणेंचि न्यायें ॥ २४ ॥ अवेवाचें अवेव नेणे । मां तों पराचें काय जाणे । 
परांतर याकारण । जाणवेना ॥ २५ ॥ येकाचि उदकें सकळ वनस्पती । 
नाना अग्रभेद दिसती । खुडिलीं तितुकींच सुकती । येर ते टवटवित 
॥ २६ ॥ खयेणेंचि न्यायें भेद जाला । कळेना येकाचें येकाला । जाणपणें 
आत्मयाला । भेद नाहीं ॥ २७॥ आसतमत्वी भेद दिसे । देहपरकृतीकरितां 
भासे । तरी जाणतचि असे । बहुतेक ॥ २८ ॥ देखोन ऐकोन जाणती । 
शाहाणे अंतर परीक्षिती । धूर्त ते अवघेंच समजती । गुपतरूपें ॥ २९॥ जो 
बहुतांचे पाळण करी । तो बहुतांचें अंतर विवरी । धूतंपणें ठाउकें 
करी । सकळ कांहीं ॥ ३० ॥ आधीं मनोगत पाहाती । मग विश्वास 
धरिती । प्राणिमात्र येणें रितीं । वर्तताहे ॥ ३१ ॥ स्मरणामागें विस्मरण । 
रोकडी प्रचीत प्रमाण । आपलें ठेवणें आपण । चुकताहे ॥ ३२ ॥ 





पिंडब्रह्मांडात्मक नानाजीवरूपसृष्टि तिच्यांतच लय पावते). जातो, येतो, पुन्हां जातो अश्या अनेक पुनरावृत्ति होतात, 
आत्मज्ञानी जो झाला त्याला मात्र हे जन्ममरणांचे सायास पडत नाहींत. त्यालाही आत्मरूप जाणावे लागतेंच, आत्मा 
अंतरींच आहे पण सर्वास सुलभ नाहीं (१७-२०). अंतरात्म्याच्याच आधारावर कार्ये करितात, विषयभोग भोगतात, 
त्याच्यावांचून कांहींच होत नाहीं; पण स्थूळावरील दृष्टि मावळून त्या सूक्ष्माकडे विवेकाने वळळें पाहिजे. तो उघड दिसत 
नाहों, याळा बापडे जोब क्राय करितील? आस्मा आपला व जगाचा एकच आहे, शरीरभेद वेगळे आहेत. एक बोट कापले 
तर त्याच्या बेदना दुसऱ्या बोटास होत नाहोंत, हस्तपादादि अवयवांची हीच स्थिति; एका अवयवाचे दुसऱ्या अबयबास 
कळत नाहीं, मग आपल्यावरून दुसऱ्याचे अंतर जाणणे, कठिण जावें हें सहज आहे. एकाच उदकानें सर्व वनस्पति पोसतात 
व वाढतात, त्यांचीं अग्रे वेगळालीं दिसतात, पण खुडावीं तेवढींच सुकतात - बाकीची प्रफुल असतात. हाच न्याय 
माणसांना. एकार्चे एकाळा कळत नाहों, फक्त आत्मज्ञान झाले म्हणजे सर्वांची अंतर एकच हें कळते. आत्मत्वी भेद दिसतो 
पण देह वेगळाले म्हणून तो दिसतो, तरी बहुतेकांना एकपण थोडं फार जाणवते. कांहीं देखोन ऐकोन जाणतात, 
शहाणे अंतःपरीक्षेनें जाणतात व चतुर विवेकाने सारंच समजतात. बहुतांचा _पाळणकता बहुतांचे अंतर जाणतो 
चातु्येबळाने तो सवं कांहीं समजतो. दुसऱ्याचे मनोगत पाहून मग विश्वास ठेवावा ही प्राणिमात्रांची रीत आहे 
( २९-३१ ). स्मरणापाठीमागे विस्मरण होते. आपळीच ठेवलेली वस्तु आपण विसरतो हा सवांचा अनुभव आहेच, 


स्थास ८ ] सार्थ श्रीदासबोध ४२३ 
का र य 


आपलेंच आपणा स्मरेना । बोलिलें तें आठवेना । उठती अनंत कल्पना । 
टाउक्या केंच्या ॥ ३३ ॥ ऐसें हें चंचळ चक्र । कांहीं नीट कांहीं वक्र । 
आला रंक अथवा ठाक्र । तरी स्मरणास्मरणें ॥ ३४ ॥ स्मरण म्हणिजे देव । 
विस्मरण म्हणिजे दानव । स्मरणविस्मरणें मानव । वर्तती आतां ॥ २५ ॥ 
म्हणोनि देवी आणि दानवी । संपत्ति द्रिथा जाणावी । प्रचीत मानसी आणावी । 
विवेकेंसहित ॥ ३६॥ विवेकें विवेक जाणावा । आल्म्याने आत्मा वोळखावा । 
*ज्रें नेत्रचि पहावा । दर्पणींचा ॥ ३७ ॥ स्थूळें स्थूळ खाजवावें । सूग 
मृक्ष्म समजावें । खुणेनें खुणेसी बाणार्वे । अंतर्यामी ॥ ३८ ॥ विचारें 
जाणावा विचार । अंतरें जाणावें अंतर । अंतरं जाणावें परांतर । होउनिया 
॥ ३९ ॥ स्मरणामाजी विस्मरण । हेंचि भेदाचें लक्षण । येकदेसी परिपूर्ण । 
होत नाहीं ॥ ४० ॥ पुढें सिके मागें विसरे । पुढें उजेड मार्गे अंधारे । 
पुढें स्मरे मागें बिस्मरे । सकळ कांहीं ॥ ४१ ॥ तुर्या जाणावी स्मरण । 
मुषुपि जाणावी विस्मरण । उभयतां शरीरीं जाण । वर्तती आतां ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अधोधनिरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ रेणूहून सूक्ष्म किडे । त्यार्चे आयुष्य निपटचि थोडें । 
युक्ति बुद्धि तेणेंचि पाडें । तयामध्ये ॥ १ ॥ ऐसे नाना जीव असती । 
पाहों जातां न दिसती । अंतःकरणपंचकाची स्थिती । तेथेही आहे ॥२॥ 
यांपुरतें त्यांचें ज्ञान । विषय इंद्रिये समान । सूक्ष्म शरीरें विवरोन । 


आपलेच आपल्याला स्मरत नाहीं, बोळिलेळें आठवत नाहीं, आपल्याच ठिकाणीं अनंत कल्पनातरंग उठतात त आपले 
आपल्याळाच ठाऊक होत नाहींत. असं हें चंचळ मायेचे चक्र आहे, कांहीं काळ सरळ व कांहीं काळ वक्र फिरतं, रंक असो 
नाहीं तर इंद्र असो, कांहीं स्मरण व कांहीं विस्मरण या प्रकारचा जीवस्वभाव आहे. नित्यस्मरण ते देव, नित्यविस्मरण ते 
दानव व कांहीं स्मरण आणि कांहीं विस्मरण म्हणजे मानव. यामुळें देवे आणि आसुरी असे संपत्तीचे दोन भेद मानळे 
जातात, विवेकाने याचा प्रत्यय पाहावा. आरश्यांतील डोळा डोळ्यानेच पाहावा, तसा विवेकाने विवेक जाणावा व आस्म्याने 
आत्मा आळखावा, जड ( हातानेच ) जड देह खाजवावा, तसें सूक्ष्मान सूक्ष्म समजावें, खुणेने अंतरींची खूण जाणावी व 
बाणून घ्यावी, विचाराने विचार जाणावा, अंतराने अंतर जाणावें, परांतराशीं एकरूप होऊन परांतर जाणावें. ( स्वख्पाच्या ) 
स्मरणांत विस्मरण होतं म्हणून सृष्टि भेदमय वाटते, जीव एकदेशीपणामुळे व्यापक होत नाहीं. पुढे पाठ मारो सपाट, पुढे 
र डड मार्गे अंधार, पुढे स्मरण मागे विस्मरण असें सवार्चे आहे. तुया ही स्मरणरूप आहे, सुषुप्ति ही बिस्मरणरूप 
( अज्ञानमय ) आहे, व दोन्ही देहांत आहेत ( ३२-४२ ). [द० १५, स० ७ ] 

कित्येक किडे रेणूपेक्षांही बारीक असतात व त्याचप्रमाणाने त्यांची युक्तिबुद्धिडी ( सूक्ष्म ) असते. असे अनेक जीव 
असतात, ते साध्या डोळ्यांला दिसतही नाहींत, पण त्यांच्यांतद्दी अंत:करण पंचकाची व्यवस्था आहेच ( अंतःकरण, मन, 
३ द, चित्त व अहंकार हें पंचक अनुक्रमे आकाशादि पंचभूतांपासून झालें आहे ). त्यांचं जान, विषय, इंद्रियेंही त्यांच्या 
मनानेच असतात, इतक्या सूक्ष्म शरीरांचा विचार करून कोण पाहतो ? इलके सूक्ष्म प्राणी, कीं ज्यांच्या मानानें सुंगीही 


४२४ सार्थ भश्रीदासबोध [ दशक १५ 


पाहतो कोण ॥ ३ ॥ त्यास मुंगी महाथोर । नेणों चालिला कुंजर । 
मुंगीस मुताचा पूर । ऐसें बोलती ॥ ४ ॥ ते मुंगीसमान ठारीरें । उदंड 
असती लहानथोरें । समस्तांमध्यें जीवेशवर । वस्ती कोजे ॥ ५॥ ऐसिया 
किड्यांचा संभार । उदंड दाटला विस्तार । अत्यंत साक्षपी जो नर । तो 
विवेरोन पाहे ॥ ६ ॥ नाना नक्षत्रीं नाना किडे । त्यांस भासती पर्वताएवढे । 
आयुष्यहि तेणेंचि पारडे । उदंड वाटे ॥ ७॥ पक्ष्यायेवठें लाहान नाहीं । 
पक्ष्यायेवढें थोर नाहीं । सर्प आणि मत्स्य पाहीं । - येणेंचि पाडे 
॥ ८ ॥ मुंगीपासून थोरथोरें । चढती वाढती शरीरें । त्यांची निर्धारितां 
अंतरे । कळों येती ॥ ९॥ नाना वर्ण नाना रंग । नाना जीवनांचे तरंग । 
येक सुरंग येक विरंग । किती म्हणोनी सांगावे ॥ १० ॥ येकें सुकुमारें 
येकें कठोर । निर्माण केलीं जगदेश्वरें । सुवर्णीसारिखीं शरीरें । देदिप्यमानें 
॥ ११ ॥ शरीरभेदें आहारभेदें । वाचाभेदें गुणभेर्दे । अंतरीं वसिजे अभेदें । 
येकरूपें ॥१२॥ येक त्रासकें येक मारकें । पाहों जातां नाना कोतुर्के । कितीयेक 
अमोलिकें । सृष्टीमध्ये ॥ १३ ॥ ऐसीं अवधीं विवरोन पाहे । ऐसा प्राणी 
कोण आहे । आपल्यापुरते जाणोन राहे । किंचितमात्र ॥ १४॥ नवखंड हे 
वसुंधरा । सप्तसागरांचा फेरा । नह्मांडाबाहेरीलळ नीरा । कोण पाहे ॥ १५ ॥ 
त्या नीरामध्यें जीव असती । पाहों जातां असंख्याती । त्या विशाळ जीवांची 
स्थिती । कोण जाणे ॥ १६॥ जेथें जीवन तेथें जीव । हा उत्पत्तीचा 
स्वभाव । पाहातां याचा अभिप्राव । उदंड असे ॥ १७ ॥ पृथ्वीग्भा नाना 
नीरें । त्या नीरांमध्यें शरीर । नाना जिनस लाहानथोरें । कोण जाणे ॥ १८॥ 


हत्ती सारखी मोठीच म्हटळी पाहिजे. ' सुंगोळा सुताचा पूर ' अश्ली म्हण मुंगीसंबंधानं प्रसिद्धच आहे. मुंगीसारखीं ळहान 
शरीरं लक्षावधि आहेत, पण सर्वांत अंतरात्म्याची वस्ति आहे. असे किड्यासुंग्यांचे असंख्य समुदाय आहेत. अतिसूक्ष्म 
जीवांना दुसरे कांहों जीव पर्वेतासारखेबे भासतात व त्यांचें आयुष्यही दीघे वाटत असतें, पक्षी, सर्प, मत्स्य हे लहान अहेत 
ब थोरही आहेत. त्यांच्यापेक्षा हान जीवांच्या दृष्टीने ते थोर आहेत व त्यांच्यापेक्षा मोठ्या जीवांच्या ( हत्ती, वाघ इ० ) 
इृष्टीने ते हहान आहेत. सुंगीपासून हत्तीपर्यत चढतीं वाढती अनेक शरीरं आहेत, त्यांचें अंतरंग विवरून पाहतां हें कळों येते. 
अनेक वणाचे, अनेक रंगांचे, अनेक आळूृतींचे, कांहीं सुंदर, कांडी बेढब, कांहीं सुकुमार, कांहीं कठोर, कांहीं सुवणोसारखे 
दैदीप्यमान, असे अनंत जीव जगदीश्वराने निर्माण केळे आहेत. शरोर, आहार, वाचा, गुण इत्यादिकांसंबंधानें त्यांच्यांत भेद 
दिसले तरी सर्वांच्या अंतरीं अभिक्न असा एकच अंतरात्मा नांदत आहे. कांहीं प्राणी भीतिप्रद (त्रासक),कांहीं मारक (हिंस्ब )असतात. 
सवे पाहिले कीं सृष्टींतळे अनेक चमत्कार पाहून परमेश्वराचे कोतुक वाटतें! पद्युपक्षीकीटकादि अनंत प्राणी सारे विवरून पाहणारा 
कोण आहे? जो तो आपुल्या पुरते अद्पमात्र जाणून राहतो. ही नवखंड प्रथ्वी व तिच्या भोंवताल'चा सप्तसागरांचा वेढा, 
तर्मांडाबाहेरीळ उद्के हे सवे कोण पाहतो? त्या उदकांत असंख्य जीव. आहेत. त्या लहानमोठ्या जीवांची 
स्थिति कोण जाणू शकेल ? जेथे जीवन आहे. तेथे जीव आहेत, हा सृष्टित्वभाव आहे; याचा आणखी विचार 
पुष्कळ करितां येण्यासारखा आहे. एथ्वीच्या पोटांत जीं उद्के आहेत त्यांतही कितीतरी छहानधोर जीव आहेत. कांडीं प्राणी 


समास ८ ] साथे श्रीदासबोध ४२५ 


ग्रेक प्राणी अंतरिक्षी असती । तेही नाहीं देखिली क्षिती । वरीच्या 
वरी उडोन जाती । पक्ष फुटल्यानंतरें ॥ १९ ॥ नाना खेचरे आणि भू्चरे । 
नाना वनचरे आणि जळचरें । चौऱ्यासि योनीप्रकारें । कोण जाणे ॥ २० ॥ 
उष्ण तेज वेगळें करुनी । जेथें तेथें जीवयोनी । कल्पनेपासुनी होती प्राणी । 
कोण जाणे ॥ २१॥ येक नाना सामध्ये केले । येक इच्छेपासून जाले । 
येक शब्दासरिसे पावले । उश्रापदेह ॥ २२॥ येक देह बाजीगरीचे । येक 
देह वोडंबरीचे । येक देह देवतांचे । नाना प्रकारें ॥ २३ ॥ येक क्रोधा- 
पासून जाले । येक तपापासून जन्मले । येक उश्रापें पावले । पूर्वदेद ॥ २९ ॥ 
ऐसें भगवंताचें करणें । किती म्हणोनी सांगणें । विचित्र मायेच्या गुणें । 
होत जातें ॥ २५॥ नाना अवघड करणी केली । कोणीं देखिली ना 
ऐकिली । विचित्र कळा समजली । पाहिजे सर्वे ॥ २६॥ थोडें बहुत 
समजलें । पोटापुरती विद्या सिकलें । प्राणी उगेंच गर्वे गेलें । मी ज्ञाता 
म्हणोनी ॥ २७॥ ज्ञानी येक अंतरात्मा । सर्वांमध्ये सर्वात्मा । त्याचा 
कळावया माहिमा । बुद्धि केंची ॥ २८ ॥ सप्तकंचुक बह्मांड । त्यांत सप्तकंचुक 
पिंड । त्या पिंडामध्यें उदंड । प्राणी असती ॥ २९ ॥ आपल्या देहांतील 
न कळे । मां ते अवघें केंचें कळे । लोक होती उतावळे । अल्यक्षाने 
॥ ३०॥ अणुरेणाऐसे जिनस । त्यांचे आम्ही विराट पुरुष । आमचें उदंडचि 
आयुष्य । त्यांच्या हिसेबें ॥ ३१ ॥ त्यांच्या रीती त्यांचे दंडक । वर्तायाचे 
असती अनेक । जाणे सवेहि कोतुक । ऐसा केंचा ॥ ३२॥ धन्य 
परमेश्वराची करणी । अनुमानेना अंतःकरणी । उगीच अहंता पापिणी । वेढा 


पक्ष फुटल्यावर आकाशांत उडून जातात ते पुन्हां ही परथ्वी पाहात नाहींत. रबचर ( आकाशांत उडगारे प्राणी ), तसेच भूचर, 
वनचर, जळचर इ० ८४ लक्ष योनींचे अनंत प्राणी आहेत ते कोण जाणतो ? उष्णतेज तेवढे वेगळें करून बाकीच्या सवे सृष्टींत 
जीव आहित, कित्येक प्राणी नुसत्या कल्पनेपासून होतात, कित्येक तप इ० सामर्थ्याने होतात, कित्येक इच्छेने होतात, 
कित्येक शापदग्ध झालेले पुन्हां उध्रापदेह घेऊन उठले आहेत. कित्येक देह मार्यतळे आहेत, कित्येक देवताहि अनेक देह घेणाऱ्या 
आहेत. क्रोध, तप, उशभ्राप यांपासून कांहीं देह झाळे आहेत. भगवंताची ढीला विचित्र आहे, मायायुणे स्व होत असते. ही 
सृष्टिस्चना हो देवाची विचित्र करणी आहे. थोडोफार पोटापुरती विद्या शिकून मनुष्ये मी ज्ञाता' या गवोर्ने उगाच 
फुगत असतात. सर्वांत सर्वात्मपणर्ने भरलेला व्यापक अंतरात्मा तेवढा खरा ज्ञाता आहे, पण त्याचा महिमा मानवी 
पुदीला कला क्रळावा ? सप्तकंचुक ब्रह्मांड म्ह० मूळ पंचतत्वे, अहंकार व महत्तत्व या खात आवरणांनीं वेष्टिळेळे ब्रह्मांड, तसाच 
पेंड, त्या पिंडांत अनंत जीव आहेत. आपल्या पिंडांतळे आपल्याळा काहीएक कळत नाहीं, मग नह्मांडांलळे काय कळणार १ 
पण लोक अल्पज्ञानाने उच्छुंखळ होतात. अणुरेणुहतके बारोक जीव आहेत कों त्यांच्या मानाने आम्हांळा विराट पुरुषच म्हटलें 
पाहिजे, त्यांच्या हिोबाने आमचे आयुष्यहि शभर वर्षांचं म्ह० किती तरी दीघे आहे! परमेश्वराची कृति धन्य आहे, मानवाळा 
'तेचें कांहींच अनुमान करितां येत नाहीं; तथापि दुष्ट अहंकार जीवाला उगाच नाचवीत असतो! अहंकार सोडून देवाची कृति 


४२६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १५ 


लावी ॥ ३३ ॥ अहेता सांडून विवरणें । कित्येक देवाचें करणें । पाहतां 
मनुष्याचें जिणे । थोडें आहे ॥ ३४ ॥ थोडें जिणें अर्धपुडी काया । गर्व 
करिती रडाया । शरीर आवघें पडाया । वेळ नाहीं ॥ २५ ॥ कुश्वीळ ठाई 
जन्मठें । आणि कुश्वीळ रसेंचि वाढलें । यास म्हणती थोरले । कोण्या 
हिसेंबे ॥ २६ ॥ कुश्वीळ आणि क्षणभंगुर । अखंड व्यथा चिंतातुर । लोक 
उगेच म्हणती थोर । वेडेपणें ॥ २७ ॥ काया माया दों दिसांची । 
आदिअंतीं अवधी चीची । झांकातापा करून उगीचि । थोरीव दाविती 
॥ ३८ ॥ झांकिळें तरी उपठर पडे । दुगंधी सुटे जिकडे तिकडे । जो कोणी 
विवेकें पवाडे । तोचि धन्य ॥ ३९ ॥ उगेंचि कासया तंडावें । मोडा अहंतेचे 
पुंडावे । बिवेकें देवास घंडावें । हें उत्तमोत्तम ॥ ४० ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मजीवनिरूपणनाम समास अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ चोंखाणांचे प्राणी असती । अवघे उद्केंचि वाढती । ऐसे 
होती आणि जाती । असंख्यात ॥ १ ॥ तत्वांचे शरीर जालें । 
अंतरात्म्यासगट वळले । त्यांचें मूळ जां शोधिले । तों उदकरूप ॥२॥ 
]ारत्काळींचीं शरीरं । पीळपीळां झिरपती नीरें । उभय रेतें येकत्रें । 
मिसळती रक्ती ॥ ३॥ अन्नरस देहरस । रक्तरेतें बांधे मूस । रसडये 
सावकास । वाढों लागे ॥ ४ ॥ वाढतां वाढतां वाढलें । कोमळाचें कठीण 
जालें । पुढें उदक पेसावलें । नाना अवेवी ॥ ५ ॥ संपूर्ण होतां बाहेरी पडे । 
भूमीस पडतां मग तें रडे । अवघ्याचें अवघेच घडे । ऐसें आहे ॥६॥ 
कुडी वाढे कुबुद्धि वाढे । मूळापासून अवघेंच घडे । अवघाचि मोडे आणी 
वाढे । देखदेखतां ॥ ७ ॥ पुढें अवघियांचें हारीर । दिवसेंदिवस जाठें थोर । 


पाहावी. पण पाहायळा आयुष्य कोठें फार आहे ? आयुष्य थोडे, क्षणभंगुर देह, तो केव्हां पडेळ याचा भरंबला नाहीं, 
असं असतां गर्व कशाचा करायचा ? हा देह नाह्वंत व कुश्चिळ म्ह० रजस्वळेच्या विटाळांत जन्मलेला. आधि (चिंता) व 
व्याधि ( व्यथा ) यांत आयुष्य जातें. लोक वेडेपणानें मोठेपणाचा डोळ मिरवितात., कायामाया (शरीरसंपत्ति) दोन दिवसांची 
क्षणभंगुर, आदिअंतीं ( जन्मस्ृत्युकाळों ) सारा फजीतवाडा, वरत्नालंकारांनीं देह नटवून उगाच मोठेपणा मिरवितात. तरी 
देह मरणकाळीं उघडा ( उपंडर ) पडतोच, मग सवंत्र त्याची दुगंधी सुटते. विवेकाने जो कोणी पाहील तोच धन्य होय. उगाच 
कशाला तंटेबखेडे करावे ? अहंतेचें बंड मोडून विवेकाने देवाला शोधावे हे सर्वांत उत्तम ( १९-४०). [ द० १५, स० ८] 

व्वारी खाणींचे असंख्य प्राणी होतात व जातात पण अवघे उदकापासून वाढतात. अंतरात्न्यासकट तत्वांचे गाठोडे असं 
हें शरीर दिसतें पण याचें मूळ पाहिळें तर उदकच आहे. अन्नरसाचा देहरस व देहरसाचीं रक्तरेतें व त्या शोणितद्युक्रांची मूस 
बांधळी जाते; त्या कोमळाचें कठिण होऊन अनेक अवयव जलानेंच तयार होतात, पूर्णीवयव होतांच मूळ जन्मास येते व 
पुढचा जन्मापासून सत्यूपयत सवे जीवांचा क्रम एकच आहे. बीजे उदकारने अंकुरतात, मुळ्या पाताळीं जातात, अभ्रे अंतराळी 


सयास ९] साथे श्रीदासबोध ४२७ 
डड मामा हड अडक. रब ्््ंब् ३२ कं ड्॒बबज्शजक्जाजजजय॒जजाजञज॒जञा॒ाशववनाधध 


सचों ठागला विचार । कांही कांही ॥ ८॥ फळामध्ये बीज आलें । तेणें 
न्यायें तेथें जालें । ऐकतां देखतां उमजलें । सकळ कांहीं ॥ ९॥ बीजे 
उदकें अंकुरती । उदक नस्तां उडोन जाती । येके ठाई उदक माती । होतां 
बरें ॥ १० ॥ दोहोंमध्ये असतां बीज । मिजोन अंकुर सहज । वाढतां 
वाढतां पुढें रीझ । उदंड आहे ॥ ११ ॥ इकडे मुळ्या धांवा घेती । तिकडे 
अग्रे हेलावती । मुळें अग्रें द्रिधा होती । बीजापासून ॥ १२॥ मुळ्या 
चालिल्या पाताळीं । अग्रे धांवती अंतराळीं । नाना पत्री पुष्पी फळी । 
लिंगडलीं झाडें ॥ १३ ॥ फळांवडील सुमनें । सुमनांवडील पानें । 
पानांवडील अनुसंधानें । काष्टें अवघीं ॥ १४ ॥ काष्ठांवडील मुळ्या 
बारिक । मुळ्यांवडील तें उदक । उदक आळोन कोतुक । भूमंडळाचे 
॥ १५ ॥ याची ऐसी आहे प्रचीती । तेव्हां सकळांवडील जगती । 
जगतीवडील मूर्ती । आपोनारायणाची ॥ १६ ॥ तयावडील अमिदेव । 
अम्नीवडील वायोदेव । वायोदेवावडील स्वभाव । अंतराल्म्याचा ॥ १७ ॥ 
सकळांवडील अंतरात्मा । त्यासि नेणे तो दुरात्मा । दुरात्मा म्हणिजे दुरी 
आत्मा । अंतरला तया ॥ १८ ॥ जवळी असोन चुकलें । प्रत्ययास नाहीं 
सोकलें । उगेंचि आलें आणी गेलें । देवाचकरितां ॥ १९ ॥ म्हणोनी सकळां- 
वडील देव । त्यासी होतां अनन्यभाव । मग हे प्रकृतीचा स्वभाव । पालटों 
लागे ॥ २० ॥ करी आपुला व्यासंग । कदापि नव्हे ध्यानभंग । बोलणें 
चालणें वेंग । पडोंच नेदी ॥ २१ ॥ जें वडिलीं निर्माण केलें । तें पाहिजे 
पाहिलें । काय काय वडिलीं केलें । किती पाहावें ॥ २२ ॥ तो वडील जेथें 
चेतला । तोचि भाग्यपुरुष जाला । अल्प चेतनें तयाला । अल्पभाग्य ॥ २३॥ 
तया नारायणाला मनीं । अखंड आठवावें ध्यानीं । मग ते लक्ष्मी तयापासूनी 


हेलावतात. याप्रमाणे पत्रपुष्पफळांनों झाडे सस्टद्ध होतात. फळापासून मार्गे पाहात जावे. फळांवडोळ सुमने, 
सुमनांवडोल पार्ने, पार्नांवडील काष्ठ, काष्टांवडील बारोक मुळ्या, सुळ्यांवडिळ ते उदक, उदक आळोन भूमंडळाचे कोतुक. 
तेव्हां सकळांबडिळ जगती हें स्पष्ट झाळें. आतां आणखी मार्गे जा. जगतोला ( परथ्वबोला ) वडिल आप, “ आपा ळा वडिल 
आझ, अभिवडिल वायुदेव, व वायुदेवावडिल अंतरात्म्याचा स्वभाव. तात्पये, सकळांवडिळ अंतरात्मा ह सिद्ध झालें 
(१-१५७ ). त्या अंतरात्म्याळा जाणत नाहीं तो दुरात्मा. त्या अंतरात्म्याला प्रत्ययाने न पाहिल्यासुळें ' जबळो असून प्राणो 
पुकळे* अले होऊन ते फुकट आळे आणि गेले असें होतें. म्हणून सकळांवडोल देव अंतरात्मा, त्यांशीं अनन्य व्हावें म्हणजे 
प्रृूनीचा स्वभाव पालटूं लागतो. तो आपलें सवे कमे सांभाळतो, ध्यानाचा भंग होऊ देत नाही. बोळण्याचालण्य़ांत कोटे 
चेत पडूं देत नाहीं. त्याने ज जे निर्माण केलें ते ते पाहावं, अथवा सर्वकता तो - त्याने केलेले कोठवर पाहाणार ? तो सवीचा 
वश(ळ अंतरात्मा जेथे प्रकाशतो तोच भाग्यवान खरा. त्याचा प्रकाश ( चेतना ) अड्प. तर भाग्य अल्प, चेतना पूणे तर 
भा यही पूर्ण ( १८-२३ ), त्या देवाला - अंतरात्म्याळा - नारायणाळा अखंड स्मरावे, मग त्याची लक्ष्मी ( प्रकृति ) त्याला 


४२८ सार्भ़ श्रीदासबोध [दशक १५ 


जाईल कोठें ॥ २४ ॥ नारायण असे विश्वीं । त्याची पूजा करीत जावी : 
याकारणें तोषवावी । कोणीतरी काया ॥ २५ ॥ उपासना शोधून पाहिली ! 
तों ते विश्षपाळिती जाली । न कळे लीळा परीक्षिली । न वचे कोण 
॥ २६ ॥ देवाची लीळा देवेंबिण । आणीक दुसरा पाहे कोण । पाहणें 
तितुर्के आपण । देवचि असे ॥ २७ ॥ उपासना सकळां ठाई । आत्माराम 
कोठें नाहीं । याकारणें ठाई ठाई । रामें आटोपिलें ॥ २८ ॥ ऐसी माझी 
उपासना । आणितां नये अनुमाना । नेऊन घाली निरंजना । पैलीकडे ॥ २९॥ 
देवाकरितां कमें चालती । देवाकरितां उपासक होती । देवाकरितां ज्ञानी 
असती । कितीयेक ॥ ३० ॥ नाना शास्त्रें नाना मतें । देवाचे बोलिला 
समस्त । नेमकांनेमक वेस्तावेस्तें । कमानुसार ॥ ३१ ॥ देवास अवघें लागे 
करावें । त्यांत घेऊं ये तितुर्के घ्यावें । अधिकारासारिखें चालावें । म्हणिजे 
बरें ॥ ३२ ॥ आवाहन विसर्जन । ऐसेंचि बोलिलें विधान । पूर्वपक्ष जाला 
येथून । सिद्धांत पुढें ॥ ३३ ॥ वेदांत सिद्धांत धादांत । प्रचीत प्रमाण 
नमस्त । पंचीकरण सांडून [हहत । वाक्याथे पहावा ॥ ३४ ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पिंडोत्पत्तिनिरूपणनाम समास नवम ॥९॥ 


॥ श्रीराम ॥ गगनी अवघेचि होत जातें । गगनाऐसें तगेना तें । 
निश्चळीं चंचळ नाना तें । येणेंचि न्यायें ॥ १ ॥ अंधार दाटला बळें । वारे 
गगन जालें काळें । रविकिरणें ते पिंवळें । सर्वोच वाटे ॥ २॥ उदंड हिंव 


सोडून कोर्ठे जाईळ ? नारायण विश्वांत भरून राहिळा आहे. त्याची पूजा करावी. त्याची पूजा करणें म्हणजे सवाभूतीं त्याला 
पाहणे; सर्वाभूतांचा संतोष करणें. यावरून उपासना म्हणजे विश्वाचा संतोष, विश्वाचा प्रतिपाळ. सव भूतांतरात्मा जो 
नारायण त्याळा सवाभू्तो पाहणे म्ह? सवे भूतांना सुखविणे, त्यांचा प्रतिपाळ करणें, उपासनेचे मूळ शोधून पाहातां याप्रमाणे 
उपासना विश्वपाळिती दिसून येते, नारायणाचो छीला नारायणावांचून कोणाळा समजणार? पाहणे त॑ सार देवारचेंच रूप 
आहे. या दृष्टीने पाहिलें म्हणजे आत्मारामासारखोच उपासना विश्वव्यापिनी व विश्वपाळिती आहे. माझी रामोपासना ही 
आहे, हो अनुमानानें आकळायची नाहों. अंतरात्मा नारायण - राम याचो हो उपासना मूळमायेपलळोकडचें निरंजन ( मायातीत, 
अंजन म्ह. माया ) निगुंण विमळ बह्म तेथे नेऊन सोडते. अंतरात्मा देव -सवे कर्ममार्ग त्याच्यासाठी आहेत, उपासना 
त्याच्यासाठी, उपासक त्याचे, ज्ञान व जञानो त्याच्यापर्यंत. अनेक शाखे व मते तो देवच बोळला आहे. नेमक आणि बाष्कळ, 
व्यवस्थित आणि अव्यवस्थित, सवे कांहीं जोवांच्या कमानुसार देवाळा सारेंच करावे लागते; त्यांत आपल्याळा पाहिजे ते ध्यावे, 
आपल्या अधिक्राराप्रमाणे आपण चाळारवे हें योग्य आहे. आवाहन ( मूळमायेपासून सवे अह्यांडाची उभारणी ) व विसजेन 
( ब्रह्मांडाची सहारणो ) कर्से होतें हे पाहणें ही देवाचो उपासना. हा पूर्वपक्ष झ्ाळा. सिद्धांत यापुढें. शास्त्र, गुरु व आपण 
या तीन प्रचीति एकरूपतेस आणाव्या व पंचीकरणाने पिंडनह्यांडविचार करून तो विचारही सोहून द्यावा आणि महावाक्याचा 
विवेक पहाबा. ( २४-३४). [द० १५, स« ९ ] 


गागनांत अवघे होतें जातें पण कांहींही गगनासारखें टिकत नाहीं, तसेंच निश्चळीं बंचळ तगत नाहीं. गडद अंधार 
पडला म्हणजे गगन काळें वाटते, सुद्येप्रकाशाने पिवळे वाटते, हिंव पडलें म्हणजे वाटते कीं गगन थेड झाळ, उष्ण झळेनें 


स्मास १०] सार्थ श्रीदासबोध ४२९ 


नंव्हां पडिलें । गमे गगन थंड जालें । उष्ण झळेनें वाळलें । ऐसे वाटे 
॥ ३॥ ऐसें जं कांही वाटलें । तें त॑ जाळे आणी गेठें । आकाशासारिखें 
तगलें । हें तों घडेना ॥ ४॥ उत्तम जाणीवेचा जिनस । समजोन पाहें 
सावकास । निराभास ते आकाठदा । भास मिथ्या ॥ ५ ॥ उदक पसरे वायो 
पसरे । अंतरात्मा अत्यंतचि पसरे । तत्वें तत्व अवधेंचि पसरे । अंतर्यामी 
॥ ९॥ चळतें आणी चळेना ते । अंतरा अवघेच कळतें । विवरणेंचि 
निवळतें । प्राणिमात्रांसीं ॥ ७ ॥ विवरतां विवरतां सेवटीं । निवृत्तिपदी 
अखंड भेटी । जालियानें तुटी । होणार नाहीं ॥ ८ ॥ जेथें क्षानाचें होतें 
विज्ञान । आणि मनाचें होतें उन्मन । तत्वनिरसनीं अनन्य । विवेके होतें 
॥ ९॥ वडिलांस शोधून पाहिलें । तों चंचळाचें निश्चळ जालें । देवभक्तपण 
गेलें । तये ठाई ॥ १० ॥ ठाव म्हणतां पदार्थ नाहीं । पदार्थमात्र मूळी 
नाहीं । जैसें तेसें बोलो कांहीं । कळावया ॥ ११ ॥ अनज्ञानशक्ति निरसली । 
ज्ञानशक्ति मावळली । वृत्तिशून्यें केसी जाली । स्थिती पाहा ॥ १२॥ मुख्य 
शक्तिपात तो ऐसा । नाहीं चंचळाचा वळसा । निवांतीं निवांत केसा । 
निर्विकारी ॥ १३ ॥ चंचळाचीं विकार बालरें । चंचळचि जेथें आटे । चंचळ 
घनवटे । हें तों घडेना ॥ १४ ॥ महावाक्‍्याचा विचारु । तेथें संन्यास 
अधिकारु । देवीकृपेचा जो नरु । तोही विवरोन पाहे ॥ १५ ॥ संन्यासी 
म्हणिजे षडन्यासी । विचारवंत सर्वे संन्यासी । आपुली करणी आपणासी । 
निश्च्येसी ॥ १६ ॥ जगदीश वोळल्यावरी । तेथें कोण अनुमान करी । 
आतां असो हें विचारी । विचार जाणती ॥ १७ ॥ जे जे विचारी समजले । 


वाटते कीं ते वाळले, पण यांपैकीं गगनाला कांहों होत नाहीं; गगन आहे त्से अखंड निराभास आहे - भास भासतात ते 
सारे मिथ्या आहेत. जळ, वायु इ० तत्वें बाहेर पसरळीं म्हणजे भास होतो, तीं अंतर्यामी कळतात ( १-६ ). 'वंचळ कोण, 
निश्चळ कोण हें सारं विवरण करितां स्वच्छ कळतें. विवक्रानें वत्वविचचार करितां करितां निवृत्तिपदीं एकदा भेट झाली को 
त्या पदापासून कधीं चळण होत नाहीं. तेथें ज्ञानाचे विज्ञान होतें, मनाचे उन्मन होतें, तत्वनिरसनानंतर त्या निर्गुणपदाशीं 
अनन्यता होते, वडिल जो अंतरात्मा त्याला शोधून पाहतां चंचळाचें निश्चळ होतें व देवभक्तपण म्ह० देत तेथेंच मावळते. 
अनानवृत्तीबरोबर ज्ञानवृत्तिही नाहोंशी होऊन निवृत्तिपद उरते. चंचळ तेथे आटत. हाच मुख्य शक्तिपात होय, चंचळचक्री 
फिरणें संपून निर्विकारीं हा निवांत होतो. चंचळाचे नानाविध भ्रम ( बालटें ) चंखळासबे नष्ट होतात. निश्वळ ब चंचळ 
( प्रकाश व भ्रंधार याप्रमार्णे ) एकरूप होतात अर्स म्हणतां येत नाहो ( ७-१४ ). महावाक्य ( तत्वमसि ) याचा विचार 
कन्ण्याचा अधिकार जो संन्यासी आहे त्याला आहे, किंवा ज्यावर हे्वरी कृपा झाळी आहे. तोच त्याचे विवरण करितो. 
सऱ्यासी म्ह० षड्‌ ( सहा ) रिपूंचा ज्याने न्यास ( त्याग ) केछा आहे तो जितेंदिय, वासनारहित ; अथोत सर्व विचारी 
पु.प ( मग त्यांनीं बाह्मत्याग केळा असो वा नसो ) संन्याशीच आहेत. परमात्मा प्रसन्न झाल्यावर मग अनुमान कोण करील | 
भो. बिचारी विचार जाणतात. जे जे विचारी पुरुष यथाथ उमजले ते निःसंगता पावतात. देहाभिमानी देहाचा 


४३० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १५ 


ते ते निःसंग होऊन गेले । देहाभिमानी जे उरले । ते देहाभिमान रक्षिती 
॥ १८ ॥ लक्षी बेसलं अलक्ष । उडोन गेला पूर्वपक्ष । हेतुरूपं अंतरसाक्ष । 
तोहि मावळला ॥ १९॥ आकाश आणि पाताळ । दोनी नामीं अंतराळ । 
काढितां दृश्याचे चडळ । अखंड जालें ॥ २०॥ तें तों अखंडचि आहि । 
मन उपाधी लक्षून पाहे । उपाधीनिरासें साहे । राब्द केसा ॥ २१॥ राब्द- 
पर कल्पनेपर । मनबुद्धिअगोचर । विचारें पाहावा विचार । अंतर्यामी 
॥ २२॥ पाहातां पाहातां कळों येतें । कळलें तितुकें व्यर्थ जातें । अवघड 
केसें बोलावें तें । कोण्याप्रकारें ॥ २३॥ बाक्यार्थवाच्यांठा शोधिला । 
अललक्षीं लक्ष्यांश बुडाला । पुढें समजोन बोला । कोणीतरी ॥ २४ ॥ 
शाश्वतास शोधीत गेला । तेणें ज्ञानी साच जाला । विकार सांडून मिळाला । 
निर्विकारीं ॥ २५॥ दुःस्वप्न उदंड देखिळें । जागें होतां लटिके जालें । 
पुन्हां जरी तें आठविलें । तरी तें मिथ्या ॥ २९ ॥ प्रारधयोगें देह असे । 
असे अथवा निरसे । विचारं अंतरीं बेसे । चळेना ऐसा ॥ २७ ॥ बीज 
अमीनें भाजलें । त्याचें वाढणें खुंटले । ज्ञात्यास तेसें जालें । वासनाबीज 
॥ २८॥ विचारें निश्चळ जाली बुद्धि । बुद्धीपासी कार्यसिद्धि । पाहतां 
वडिलांची बुद्धि । निश्चळीं गेली ॥ २९ ॥ निश्वळास ध्यातो तो निश्चळ । 
चंचळास ध्यातो तो चंचळ । भूतांस ध्यातो तो केवळ । भूत होय ॥ ३०॥ 


अभिमान वाढवीतच राहतात. अलक्ष्यत्रह्मवस्तूच्या ठिकाणीं चित्त जडलें, पूर्बंपक्ष उडून गेला, हेतुरूप ( जिझासा धरून 
बसलेला ) जो अंतसाक्षी ( अंतरात्मा , तोही मावळला व झुद्ध स्वरूप उरलं. आक!ःश आणि पाताळ दोन्ही मिळून आकारच 
( अंतराळ), मधला इड्याचा पडदा ( पथ्वा, चडळ ) काढून पाहिळें तर आकाश व पाताळ एकच आहेत - एक अखंड आकाशच 
आहे ( अंतरात्मा प्रकृतीस पाहाणारा होता तो प्रकृतीस मावळळा, व एक निश्चळ परबह्य उरलें). ते. तर अखंड एकीएकच 
आहे, पण मनाला उपाधि उभी करून पाहण्याची संवय आहे; तथापि त्या उपाघीचा निरास झाल्यावर सग शब्दच कोटे 
उरतो ( घटमठादि उपाधि आहेत तोंवर घटाकाश -- मठाकाशादि शब्दयोजना होते, पण उपाधि गेल्यावर शब्दच उरत नाहीं). 
ब्रह्मवस्तु ( गगनासारखी ) शब्दाच्या, कल्पनेच्या, मनबुद्धीच्या पळीकडे आहे. याचा अंतयांमो विचार पाहावा म्हणजे पाहतां 
पाहतां कळून येतें. कळून येते ही भाषाही उरत नाहीं, कांकीं कळल तितकें व्यथे जाते. कळतंपणही बह्मां खपत 
नाहीं. असा तो सूक्ष्म अनुभव शब्दांनी कसा बोलावा? वाक्याचा अर्ध पाहतां वाच्यांशन सांपडळा, त्याचे मनन 
करितां लक्ष्यांश कळून वाच्यांश उडाला, नंतर लक्ष्यांशही अलक्ष्य वस्तूंत बुडाळा, हे समजून पुढें कोणी तरी बोल: 
पाहूं! ( बोळतांच येत नाहीं ). महावाक्यांचा लक्ष्यांथही अळदयों ( ब्रह्मरूपों ) बुडाल्यावर बोळणार कोण | ज्ञानी शाश्वतारू 
शोधतां शोधतां ज्ञानस्वरूप झाला, विकारत्यागें निर्विकारी मिळाला. जागूतीस आल्याबरोबर दुःस्वस मावळते. पुन्हा 
त्याची आठवण केली तरी तें मिथ्या अशीच प्रतीति असते. अढळपदीं ज्ञानी स्थित झाल्यावर प्राख्धयोगें देह राहीट 
अथवा जाईल, त्याची पवो झान्याला नाहो, शात्याचें वासनाबीज ज्ञानाझीने दग्ध होतं, पुढें वाढ नाहीं. आत्मनिश्वय 
बुद्धीनें केला कीं कृतकार्ये झाला, चंचळ निमाळें, पंचभोतिकांचें ध्यान करणारा पंचभोतिकांतच राहून जन्मखृत्युवान्‌ होतो, 
चंचळ अंतरात्म्याचें ध्यान करणारा चंचळ होतो व निश्चळ परत्रह्माचें ध्यान करणारा निश्चळपद पावतो. जो शेवटपर्यंत 


समास १० ] सार्थ श्रीदासबोध ४३१ 


जो पावला सेवखवरी । तयास हें कांहींच न करी । अंतरनिष्ठां बाजीगरी । 
तेसी माया ॥ ३१ ॥ मिथ्या ऐसें कळों आलें । विचाराने सहढ जालं । 
अवघें भयचि उडालें । अकस्मात ॥ ३२ ॥ उपासनेचे उत्तीर्ण व्हावें । 
भक्तजनें वाढवावें । अंतरीं विवेकें उमजावें । सकळ कांहीं ॥ ३३२ ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुगोष्यसंवादे सिद्धांतनिरूपणनाम समास दराम ॥ १० ॥ 





जाऊन निश्चळ ब्रह्माळा पाबळा, त्या अंतनिष्ठाला मिथ्या माया काय होय? माया मिथ्या असं विचाराने कळले, विचार 
दृढ झाला, मग मायेचे भय उडून अभयप्रासि झाली. हा परमलाभ उपासनेने झाला. अंतराल््याची उपासना केल्यानें 
निश्चळ पद मिळाळं ( मागील समासांत अंतरात्म्याची उभारणी किंवा मांडणी केळो असून या समासांत त्याची संहारणी 
किंवा निरास केळा आहे; अथवा या शब्दांपेक्षांही चांगळी शब्दयोजना करून असं म्हणूं कीं मागील समासीं अंतरात्म्याचे 
आवाहन केलें असून या समासांत त्याचे विसर्जन केळें आहे ). आतां उपासनेचे उतराई कसं व्हाव ? अंतरांत विवेकाने सर्व 
उमजावे व उपासनामार्ग भक्ताने वाढवाबा. उपासना वाढविणे म्हणजेच उपासनेचे उतराई होणें होब (५५-३३). 
[द० १५, स० १० ] 


टच 


॥ जय जय खघुबीर समथ ॥ 


॥साथ श्रीदासबोध॥ 


॥ ददाक षोडडदा सप्ततिन्वयाचा ॥ 


॥ श्रीराम ॥ धन्य धन्य तो वाल्मीक । कषीमाजी पुण्यश्लोक । 
जयाचेन हा त्रिलोक्य । पावन जाला ॥ १ ॥ भविष्य आणी शतकोटी । 
हें तों नाहीं देखिले दृष्टी । धांडोळितां सकळ सृष्टी । श्रुत नव्हे ॥ २॥ 
भविष्याचे येक वचन । कदाचित जालें प्रमाण । तरी आश्चर्य मानिती जन । 
भूमंडळीचे ॥ ३ ॥ नसतां रघुनाथअवतार । नाहीं पाहिला शास्त्राधार । 
रामकथेचा विस्तार । विस्तारला जेणें ॥ ४ ॥ ऐसा जयाचा वाग्विळास । 
ऐकोनी संतोषला महेदा । मग विभागिले त्रेलोक्यास । शतकोटी रामायण 
॥ ५ ॥ ज्याचें कवित्व रांकरें पाहिलें । इतरां न वचे अनुमानलें । 
रामउपासकांसी जालें । परम समाधान ॥ ६ ॥ कषी होते थोर थोर । 
बहुतीं केला कवित्वविचार । परी वाल्मिकासारिखा कवीश्वर । न भूतो 
न भविष्यति ॥ ७ ॥ पूर्वी केलीं दुष्ट कर्मे । परी पावन जाला रामनामें । 
नाम जपतां दृढ नेमे । पुण्यें सीमा सांडिली ॥ ८ ॥ उफराटे नाम म्हणतां 
वाचें । पर्वत फुटले पापाचे । ध्वज उभारले पुण्याचे । जह्यांडावरुते ॥ ९ ॥ 
वात्मीर्के जेथें तप केलें । तें वन पुण्यपावन जालें । शुष्क काष्ठी अंकुर फुटले । 
तपोबळें जयाच्या ॥ १० ॥ पूर्वी होता वाल्हाकोळी । जीवघातकी भूमंडळीं । 


अतषींमध्ये पुण्यशहोक व त्रेळोक्यपावन असे वाल्मीकि धन्य होत. भविष्य आणि ते शतकोटी अशी अद्भुत गोष्ट 
सारी सृष्टि ( जगाचे वाह्याय ) घुंडाळली तरो सांपडायचो नाहीं. भविष्याचे एखादं वचन खरं झालें तर पृथ्वीवर त्याचा 
डांगोरा पिटला जातो. शास्त्राधार पाहिला नसून रामाचा अवतार होण्यापूर्वी रामकथा ज्यानं सविस्तर वर्णिळी असा 
वाल्मीकींचा वाग्विळास ऐकून शंकर संतोषले व मग वाल्मीकींचे शतकोटी रामायण त्रेळोक्यास वांटून दिलें. त्यांच्या 
कवित्वाचे पूर्ण रहस्य शंकरास कळलें, इतरांस तर्स कळत नाहीं, तथापि ते पाहून रामभक्तांना अत्यंत समाधान होतें. 
मोठमोठ्या अत्षींनीं कवित्व केळे, पण वाल्मिकीसारखा कवीश्वर मारे झाला नाहीं व पुढें होणार नाहीं. पूर्ववयांत त्यांच्या 
हातून कूरकमे झालों होतीं, पण ते रामनामाने पावन झाळे, इढब़तानें नामस्मरण करितांना त्यांच्या पुण्याळा सीमा राहिली 
नाहीं. उफराटे नाम म्ह० ' म॒ रा ' म्हणतां म्हणतां त्यांचे पार्पांचे डोंगर भझ झाळे, व पुण्याचे ध्वज ब्रह्मांडावर उभारले 
गेले, ज्या वनांत त्यांनीं तप केळें त॑ बनही पावन झालें, त्यांच्या तपोबळानें द्युप्क कार्ठांळा अंकुर फुटळे ! हा पूर्वी माणसें 


समास २] सार्थ श्रीदासबोपध ४३३ 


तोचि वंदिजे सकळीं । विघुधीं आणि कषीथरीं ॥ ११ ॥ उपरति आणि 
अनुताप । तेथें केंचें उरेल पाप । देहांततपें पुण्यरूप । दुसरा जन्म जाला 
॥ १२ ॥ अनुतापें आसन घातलें । देहाचें वारुळ जालें । तेंचि नाम पुढें 
पडिलें । वाल्मीक ऐसें ॥ १३ ॥ वारुळास वाल्मीक बोलिजे । म्हणोनि 
वाल्मीक नाम साजे । जयाच्या तीत्र तपें झिजे । हृदय तापसांचें ॥ १४ ।, 
जो तापसांमाजी श्रेष्ठ । जो कवीश्वरांमध्यें वरिष्ठ । जयाचे बोलणें पष्ट । 
निश्चयाचें ॥ १५ ॥ जो निष्ठावंतांचें मंडण । रघुनाथभक्ताचें भूषण । ज्याची 
धारणा असाधारण । साधकां सदृढ करी ॥ १६ ॥ धन्य वाल्मीक अशपेश्वर । 
समथांचा कवीश्वर । तयासी माझा नमस्कार । साष्टांगभावें ॥ १७॥ 
वाल्मीक कषी बोलिला नसता । तरी आम्हांसी केंची रामकथा । म्हणोनियां 
समर्था । काय म्हणोनी वणीवें ॥ १८ ॥ खुनाथकीती प्रगट केली । 
तेणें तयाची महिमा वाढली । भक्तमंडळी सुखी जाली । श्रवणमात्रे ॥ १९ ॥ 
आपुला काळ सार्थक केला । रघुनाथकीरतीमध्यें बुडाला । भूमंडळीं उद्धरिला । 
बहुत लोक ॥ २० ॥ रघुनाथभक्त थोर थोर । महिमा जयांचा अपार । 
त्या समस्तांचा किंकर । रामदास म्हणे ॥ २१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य- 
संवादे वाल्मीकस्तवननिरूपणनाम समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ धन्य धन्य हा सूर्यवंश । सकळ वंदांमध्यें विदोष । 
मार्तंडमंडळाचा प्रकाश । फांकला भूमंडळीं ॥ १॥ सोमाअंगीं आहे लांछन । 
पक्षा येका होय क्षीण । रविकिरण फांकता आपण । कळाहीन होय ॥२॥ 
याकारणें सूयापुढें । दुसरी साम्यता न घडे । जयाच्या प्रका उजेडे । 





मारणारा वाल्हा कोळी होता, पण तोच पुढें मोठमोठ्या जञात्यांना व करषिश्रेष्ठांना वद्य झाळा. वैराग्य आणि अनुताप 
यापुढें पाप कोठचें उरणार ? देहान्त व्हावा इतक्या खडतर तपश्चर्येने त्याचा पुनर्जन्म झाळा ब तोही पुण्यरूप झाळा. 
वल्मीक म्ह० वारुळ; यावरून आसनावर तप करितां करितां देहाचें वारूळ झारे म्हणून त्यांना वाल्मीकि अस नांव पडलें; त्यांचे 
तीच तप पाहून तप करणाऱ्यांचे हृदय कळवळळें. तपस्वी व कवीश्वर यांत अत्यंत श्रेष्ठ, बोळणें असंदिग्ध, निष्ठाबंतांचे भूषण, 
रामभक्तार्चे मंडण, ज्याची असामान्य धारणाशक्ति इ० पाहून साधकांची बुद्धी दढ होते असा समथांचा ( रामरायाचा ) 
कवीश्वर वाढमीकि धन्य होय. त्यांना माझा साष्टांग नमस्कार अलो. त्यांनीं कवित्व केळे नसतें तर आम्हांला रामकथा 
कोठून मिळती ? त्यांनीं रामाचे यश अह्यांडांत दुमदुमून सोडळें, भक्तांना सुखी केळे, स्वतःच्या जन्माचे सार्थक केळे व 
रामयशांत सारे ळोक बुडवून त्यांना उद्धरिळे, वाल्मीकीसारखेच जे दुखरे थोर रामभक्त होऊन गोळे त्या सर्वांचा मी 
( रामदास ) किंकर म्ह० दालखानुदाल आहें ( १५-२१ ). [द० १६, स० १] 

सवे वंशांत श्रेष्ठ असा हा सूर्यवंश परम धन्य होय. याचा सूळ पूर्वज जो सूर्यनारायण त्याचा प्रकाश भूमंडळाबर 
पसरळाच आहे. चंद्रावर डारा आहे, चंद्र कृष्णपक्षांत क्षीण होतो व शिवाय सूयोपुढें तो निस्तेज होतो, म्हणून सूर्याची 

दा. २८ 


४३४ सार्थ श्रीदासबोध [ दरक १६ 


प्राणिमात्रांसी ॥ ३ ॥ नाना धर्म नाना कर्मे । उत्तमें मध्यमें अधमें । सुगमें 
दुर्गमें नित्यनेमें । सृष्टीमध्ये चालती ॥ ४॥ वेदशास्त्र आणी पुराणें । मंत्र 
यंत्र नाना साधनें । संध्या स्नान पूजाविधानें । सूर्येविण बापुडीं ॥ ५॥ 
नाना योग नाना मतें । पाहो जातां असंख्यातें । जाती आपुलाल्या पंथे । 
सूयोदयो जालिया ॥ ६ ॥ प्रपंचिक अथवा परमार्थिक । कार्य करणें कोणी 
येक । दिवसेंविण निर्थक । सार्थक नव्हे ॥ ७॥ सूर्याचे अधिष्ठान डोळे । 
डोळे नसतां मग ते आंधळे । याकारणें कांहींच न चले । सूर्यीविण ॥८॥ 
म्हणाल अंध कवित्वें करिती । तरी हेही सूयीचीच गती । थंड जालिया 
आपुली मती । मग मतिप्रकादा केंचा ॥ ९ ॥ उष्ण प्रकाश तो सूर्याचा । 
शीत प्रकाद तो चंद्राचा । उष्णत्व नस्तां देहाचा । घात होय ॥ १०॥ 
याकारणें सूर्यॉविण । सहसा न चले कारण । श्रोते तुम्ही विचक्षण । शोधून 
पाहा री ॥ ११ ॥ हरिहरांच्या अवतारमू्ती । शिवशक्तीच्या अनंत व्यक्ती । 
यापूर्वी होता गभस्ती । आतांहि आहे ॥ १२॥ जितुके संसारासी आले । 
तितुके सूर्याखाले वतेले । अंतीं देह त्यागून गेले । प्रभाकरादेखतां ॥ १३॥ 
चंद्र एठीकडे जाला । क्षीरसागरीं मथून काढिला । चोदा रलांमध्यें आला । 
बंधु लक्षुमीचा ॥ १४॥ विश्वचक्ष हा भास्कर । ऐसें जाणती लहानथोर । 
याकारणें दिवाकर । श्रेष्ठाहून श्रेष्ट ॥ १५॥ अपार नभमार्ग क्रमणें । ऐसेंचि 
प्रत्यही येणें जाणें । या लोकोपकाराकारणें । आज्ञा समर्थांची ॥ १९ ॥ 
दिवस नसतां अंधकार । सर्वांसी नकळे सारासार । दिवसेंविण तस्कर । 
कां दिवाभीत पक्षी ॥ १७ ॥ सूर्यापुढे आणिक दुसरें । कोण आणावें 


योग्यता कोणालाच नाहों. सूर्यामुळें प्रागिमात्रांना प्रकार मिळतो. सर्व प्रकारचीं, सोपों व अवघड, भळीं व बुरीं, घर्मकमे 
व नेमधर्मे सूर्‍यांसुळें चालतात. वेदशास्त्रपुराणें, मंत्रयंत्र, नानाविध साधनें, स्नानसंध्याजपध्याने, नाना योग, नाना मर्ते, 
प्रापंचिक अथवा पारमार्थिक कर्मे सर्व कांहीं सूयोदयाच्या धोरणाने व सूर्यामुळें चाळतात ( १-७ ). सूर्याचे अधिष्ठान 
डोळे ब डोळे नसतां सारा अंघारच, म्हणून सूयोबीण कांहींच होत नाहीं. ( सूरदासासारखे ) अंधही कविता करतात असें 
म्हणाळ तर त्यांच्या बुद्धीला प्रकाश देणारा सूर्याबांचून कोण आहे ? बुद्धींत उष्णता ( तेज ) न राहीळ तर त्यांची मति 
प्रकाशित कशी होईळ ! उष्ण प्रकाश सूयांचा व थंड प्रकाश चंद्राचा ; देहांतीळ उप्णता गळी कीं कारभार संपतो. म्हणून 
सूर्यावोण सहसा कांहींच होत नाहीं हें विचाराने मनांत आणा ( ८-११ ). हरिहर किंवा शिवदशक्ति यांचे अवतार अनेक 
झाले पण त्यापूर्वी सूय होता व आतांही आहे. जे जे देह घरून संसारास आले त्या सर्वांनी संसार सूर्याच्या सत्तेखाळींच 
केळ! व त्याच्या देखतच देह टाकून गेळे. लक्ष्मीचा बंधु चंद्र हा अलीकडे क्षीरसागराचें मंथन होऊन त्यांतून जीं चौदा 
रत्ने निघालीं त्यांत निघाळेळा आहे. सूर्य हा विश्वाचा डोळा आहे हें ळहासथोर जाणतात म्हणून तो सवंश्रेष्ठ आहे. अपार 
आकाशाचा मारे रोजच्या रोज चालायचा हें काम सूयाला परमात्म्याने ठावून दिळें आहे. हा सूर्याचा जगावर केवढा 
उपकार आहे ? दिवस नसेळ तर अंघार होऊन साऱ्यांचा सारासारविचार नष्ट होईळ, दिवखाशिवाय ( राक्रो ) चोर आणि 
दिवाभीतें मात्र बावरतात. अश्या तजोराशे सूर्यासमोर दुसऱ्या कोणाचे नांब ध्याबें ! ( १२-१८ ), असा हा सरवॉपकारक 


समास ३ ] सार्थ श्रीदासबोध ४३५ 


समोरे । तेजोरासी निर्धारे । उपमेरहित ॥ १८ ॥ ऐसा हा सविता सकळांचा । 
पूर्वज होय रघुनाथाचा । अगाध महिमा मानवी वाचा । काय म्हणोनी 
वंणीवी ॥ १९ ॥ रघुनाथवंश पूर्वापर । येकाहइनि येक थोर । मज 
मतिमंदास हा विचार । काय कळे ॥ २०॥ रघुनाथाचा समुदाव । तेथें 
गुंतला अंतर्भाव । म्हणोनी वर्णितां महत्व । वाग्दुर्बळ मी ॥ २१ ॥ सकळ 
दोषांचा परिहार । करितां सूयीस नमस्कार । स्फृति वाढे निरंतर । तूर्यदर्न 
घेतां ॥ २२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूर्यस्तवननिरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥२॥ 


॥ श्रीराम ॥ धन्य धन्य हे वसुमती । इचा महिमा सांगो किती । 
प्राणिमात्र तितुके राहाती । तिच्या आधारें ॥ १ ॥ अंतरिक्षी राहाती जीव । 
तोही प्रथ्वीचा स्वभाव । देह जड नसतां जीव । केसे तगती ॥ २॥ जाळिती 
पोळिती कुदळिती । नांगरिती उकरिती खाणती । मळमूत्र तिजवरी करिती । 
आणी वमन ॥ ३॥ नासके कुजके जर्जर । पृथ्वीविण केची थार । 
देहांतकाळीं शरीर । तिजवरी पडे ॥ ४ ॥ बरें वाईट सकळ कांहीं । 
पृथ्वीविण थार नाहीं । नाना धातु द्रन्य तेहि । भूमीचे पोटीं ॥ ५ ॥ येकास 
येक संहारिती । प्राणी भूमीवरी असती । भूमी सांडून जाती । कोणीकडे 
॥ ६ ॥ गड कोट पुरें पट्रणें । नाना देश कळती अट्टर्णे । देव दानव मानव 
राहाणें । प्रथ्वीवरी ॥ ७ ॥ नाना रले हिरे परीस । नाना धातु द्रव्यांश । 
गुस प्रगट करावयास । पृथ्वीविण नाहीं ॥ ८ ॥ मेरुमांदार हिमाचळ । नाना 
अष्टकुळाचळ । नाना पक्षी मच्छ न्याळ । भूमंडळीं ॥ ९ ॥ नाना समुद्रा- 


सूर्यप्रमु रामचंद्राचा पूर्वज होय, त्याचा अगाध महिमा मनुष्य वाचेनें काय वर्णीळ ? रघुनाथवंश्य अनादि थोर आहे, त्यांत 
एकापेक्षा एक थोर अज्ञा विभूति झाल्या आहेत. रामभक्तांच्या मेळ्यांत माझ खित्त जडळे आहे, म्हणून त्यांचें वणेन मी 
वाग्दुबेळ कला करूं ? सूर्याला नमस्कार केल्यानं सर्व दोषांचा परिहार होतो व नित्य सूर्यदर्शन घेतल्याने स्फूर्ति वाढते 
( १९-२२)  [ द० १६, स० २ ] 

हो एथ्वी धन्य आहे. तिचा महिमा काय वानावा ? प्राणिमात्र तितके तिच्या आधाराने राहतात. कित्येक प्राणी 
अेंतरिक्षांत राहतात हाही तिचाच धर्म आहे. कां कीं त्यांचे देह जड (पथ्वीचे ) नसते तर ते कले वांचळे असते ? एथ्वीळा 
जाळतात, पोळतात, कुदळतात, नांगरतात, उकरतात, खणतात ; मळमूत्रत्याग केवा वमन तिच्यावर करितात, नासके, कुयके, 
फाटके पदार्थ तिच्यावर टाकतात ; पृथ्बीवांसून आधार कोणता? देहपात होतो तेव्हां प्रेवही तिच्यावरच ठेवतात. बऱ्या बाईट 
सवोळा एथ्वी आधार आहे. अनेक धातु व वर््ये एथ्बीच्या पोटीं सांपडतात. प्राणी एकमेकांचा संहार करितात पण पृथ्वीच्या 
आधाराने. एथ्वी सोडून जातीळ कोणीकडे? गड, कोट, पुरें, पष्टणे, नाना देश एथ्वीपर्यटनाने कळतात, देव दानव मानव सारे 
एथ्वीवर राहतात, रने, हिरे, परीस, अनेक थातु, मष्ये वगेरे बहुमोळ पवार्थ परथ्वीच्या पोटांत आहेत ब पृथ्वीच ते प्रगट 
दाखविते. मेश, मांदार, हिमाचळ, अनेक कुळपर्वेत, नानाविध पक्षी, माले, सपे सारे प॒थ्वीवर आहेत. अनेक ससुठ्रांच्या 


४३६ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १६ 
क या 8 


'पेलीकडे । भोवतें आवरणोदकाकडे । असंभान्य तुटले कडे । भूमंडळाचे 
॥ १० ॥ त्यामध्ये गुपत विवरें । लहानथोर अपारें । तेथें निबिड अंधकारें । 
वस्ती कीजे ॥ ११ ॥ आवरणोदक तें अपार । त्याचा कोण जाणे पार । 
उदंड दाटले जळचर । असंभाव्य मोठे ॥ १२॥ त्या जीवनास आधार 
पवन । निबिड दाट आणी घन । फुटों शकेना जीवन । कोणेकडे ॥ १२ ॥ 
त्या प्रभंजनासी आधार । कठीणपणें अहंकार । ऐसा त्या भूगोळाचा पार । 
कोण जाणे ॥ १४ ॥ नाना पदार्थांच्या खाणी । धातुरलांच्या दाटणी । 
कल्पतरु चिंतामणी । अस्ृतकुंडें ॥ १५ ॥ नाना डीपें नाना खंडे । वसती 
उद्धेसें उदर्ड । तेथें नाना जीवनांचीं बर्डे । वेगळालीं ॥ १६ ॥ मेरुभांवते 
कडे कापले । असंभाव्य कडोसें पडिले । निबिड तरु लागले । नाना 
जिनसी ॥ १७ ॥ त्यासन्निध लोकालोक । जेथें सूयीचें फिरे चाक । चंद्राद्रि 
द्रोणाद्रि मेनाक । महागिरी ॥ १८ ॥ नानादेशीं पाषाणभेद । नानाजिनसी 
सृत्तिकाभेद । नानाविभूति छंदबंद । नानाखाणी ॥ १९॥ बहुरत्ना हे 
वसुंधरा । ऐसा पदार्थ केंचा दुसरा । अफाट पडिले सेरावेरा । जिकडे तिकडे 
॥ २० ॥ अवघी पृथ्वी फिरोन पाहे । ऐसा प्राणी कोण आहे । दुजी तुळणा 
न साहे । धरणीविषी ॥ २१ ॥ नाना वछी नाना पिकें । देशोदेसी अनेक । 
पाहों जातां सारिख्या सारिखे । येकही नाहीं ॥ २२॥ स्वर्ग मृत्य आणि 
पाताळें । अपूर्व रचिलीं तीन ताळें । पाताळलोकीं महाब्याळें । वस्ती 
कीजे ॥ २३ ॥ नाना वही बीजांची खाणी । ते हे विशाळ धरणी । अभिनव 
कत्यीची करणी । होऊन गेली ॥ २९ ॥ गड कोट नाना नगरें । प्रे 





पछीकडे आवरणोदकाचे वेढे आहेत व मोठमोठे पंतांचे तुटलेले कडे हे एथ्वीवर्च आहेत. त्यांत अनेक लहान मोठीं गुपत 
भुयार आहेत कॉ जेथें निबिड अंधकार भरछेळा आहे. आवरणोदक तर अनंत अपार आहे त्यांत पर्वेताकार मोठाळे जळश्वर 
आहेत. त्या पाण्याळा आधार घनदाट वायूचा असल्यासुळे पागी कोठूनही फुटून जात नाहीं. त्या बायूका आधार कठिण 
तमोमय अहंकाराचा आहे, अशा या भूगोलाचा अंत कोणास लागणार आहे ? ( १9-१४ ). अनेक पदार्थांच्या खाणी, नाना- 
विध घातु व रत्ने, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, असताच कुंडे, अनेक ह्ीपें व खंडे, अनेक ओसाड ( उद्दलें ) व गजबजलेली 
स्थळें, त्यांत अनेक जळाशयांचे ( जीवन ) विशत्रित्र प्रकार, मेरुपवंताच्या भोंवताळ'चे तुटलेछे कडे, जागोजाग पडलेले 
विलक्षण कडोसे (अंधकार), अनेक जातींचे दाट दृक्ष, त्याजवळच ळोकाळोक पर्वत व सभोंवतीं फिरणारे सूयमंडळ, चंद्रदोण- 
मैनाकादि प्रचंड पर्वत, निरनिराळ्या प्रकारचे दगड, माती, रक्षा किंवा भस्मे ( विभूति ), गुप्त ठंबी ( छंद बंद ); खाणी, 
अशा नानाविध रत्नांनो संपन्न अशी एथ्वी आहे; तिच्यासारखी दुसरी कोणती वस्तु आहे ! ही जिकडे तिकडे अफाट 
पसरली भाहे. ही अतुल आहे. सारी एथ्वी कोण फिरून पाहूं शकेळ ? भिन्नभिन्न प्रकारच्या अनंत वनस्पती व धान्यें पसरळीं 
आहेत. स्व, सत्यु, पाताळ हे तीन ळोक किती अद्भुत आहेत. पाताळांत अजस्त्र नागांची वस्ती आहे. ही पृथ्वी म्हणजे 
अनंता-अनंत वह्लींची व बीजांची खाण आहे, अहदेवाच्या हातून या अद्भुत सृष्टीची स्वना होऊन गेळी. गड, किले, सुंदर 


समास ४ ] सार्थ श्रीदासबोध ४३७ 


पटणे मनोहरें । सकळां ठाई जगटदेशरें । वस्ती कीजे ॥ २५ ॥ महाबळी 
होऊन गेले । परथ्वबीवरी चोताळले । सामथ्ये निराळे राहिले । हे तों घडेना 
॥ २६ ॥ असंभाव्य हे जगती । जीव कितीयेक जीती । नाना अवतार- 
पंगती । भूमंडळावरी ॥ २७॥ सध्यां रोकर्डे प्रमाण । कांही करावा नलगे 
अनुमान । नाना प्रकारीचें जीवन । पथ्वीचेनि आधारें ॥ २८ ॥ कितेक 
भूमी माझी म्हणती । शेवटी आपणचि मरोन जाती । कितेक काळ होतां 
जगती । जैसी तेसी ॥ २९ ॥ ऐसा पृथ्वीचा महिमा । दुसरी काय द्यावी 
उपमा । जह्यादिकांपासुनी आम्हां । आश्रयोचि आहे ॥ ३० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पथ्वीस्तवननिरूपणनाम समास तृतीय ॥३॥ 


॥ श्रीराम ॥ आतां सकळांचें जन्मस्थान । सकळ जीवांचे जीवन । 
जयास आपोनारायण । ऐसें बोलिजे ॥ १ ॥ पथ्वीस आधार आवरणोदक । 
सप्तसिंधूचें सिंधोदक । नाना मेघींच मेघोदक । भूमंडळीं चालिले ॥२॥ 
नाना नद्या नाना देसी । वाहात मिळाल्या सागरासी । लहानथोर पुण्य 
रासी । अगाध महिमे ॥३॥ नद्या पर्वतींहून कोसळल्या । नाना 
सांकडीमध्यें रिचवल्या । धबाबां खळाळां चालिल्या । असंभाव्य ॥ ४ ॥ कूप 
बावी सरोवरें । उदेड तळीं थोरथोरं । निर्मळें उचंबळती नीर । नाना देसी 
॥ ५॥ गायमुखें पाट जाती । नाना कालवे वाहाती । नाना झऱ्या 
झिरपती । झरती नीर ॥ ६॥ डुरे विहिरे पाझर । पर्वत फुटोन वाहे नीर । 
ऐसे उदकाचे प्रकार । भूमंडळीं ॥ ७॥ जितुके गिरी तितुक्‍या धारा । 


सुंदर शहरे - सवे ठिकाणीं जगदीश्वराची वस्ती आहे ( १५-२५ ), एथ्वीवर मोठमोठाले पराक्रम गाजविणारे बळाढ्य वीर 
होऊन गेळे व स्तरसामथ्याने पुथ्वी सोडून म्ह« स्वतंत्र एथ्वो निर्माण करून राहिळे असं मात्र झाळे नाहीं. अशो ही पृथ्वी 
अफाट आहे. तिच्या पाठीवर अलंख्य जीव होतात व जातात, शकडो आवतारही होऊन गेले. सांप्रतही प्रत्यक्ष आहेत. 
अनुमानच करायळा पाहिजे असे नाहीं. एथ्वीच्या आधारें सर्वांना जीवन मिळत आहे, जीव जिवंत राहात आहेत. ही भूमि 
माझी अस म्हणत केक आजपर्यंत मेळे आहेत, किती काळ होऊन गेला तरी ए॒थ्वी मात्र आहे तशीच आहे. असा पृथ्वीचा 
महिमा आहे. तिळा दुसरी कशाची उपमा द्यावी ? ब्रह्मदेवापासून तो. आमच्यापर्यंत सर्वांना तिचाच आधार आहे 
(२४-६० ). [द० ५१६, स० ४ ] 

आतां सर्वांचं जन्मस्थान, लवे जीवांचे जोवन, त्या भापोनारायणाचं स्तवन करूं. परथ्वीला सप्तसागरांचे आवरण 
( वेढा ) आहे. त्यांचे पाणी ब मेघोदक एथ्वीवर बाहत असतें. अत्तेक देशींच्या अनेक नद्या वाहत वाहत समुद्राळा 
मिळाल्या आहेत, त्या कसो अधिक पुण्यपाबन आहेत व त्यांच माहात्म्येही थोर आहेत. नद्या परक्‍्तांवरून कोसळून 
दऱ्याखोऱ्यांतून अडचणींतून खळखळाट वाहत जातात. आड, बिद्दिरो, सरोवर, मोठमोठाळे तळाब, पाण्याने उचंबळत 
नाना प्रदेशांतून वाहतात. ग्रायसुखें, पाट, काळवे, झरे, डुरे म्ह० डबकों, टांकीं, अनेक प्रकारांमीं पर्वत फोडून पाणी वाहात 
असतें, प्रत्येक डोंगरावरून पाण्याचे छोट भयकर उसळ्या मारीत झरे व भोहोळ भरीत घांबत असतात. कोडे पाणी 


2३८ सार्थ श्रीदासबोधघ [दशक १६ 
माडा मड डड डड हहळहठअबख्खयरजआ ज्म ययजयययवय॒॒॒ज॒ाञ॒वयञञ॒ाजआजज॒ज॒आखवझययय् 


कोसळती भयंकरा । पाभळ वाहाळा अपारा । उकळ्या सांडिती ॥८॥ 
भूमंडळीचें जळ आधवें । किती म्हणोनी सांगावे । नाना कारंजी आणावें । 
बांधोन पाणी ॥ ९ ॥ डोहो डबके खबाडीं टांकीं । नाना गिरिकंदरीं 
अनेकीं । नाना जळें नाना लोकीं । वेगळाठी ॥ १० ॥ तीर्थे थेकाहून 
येक । महापवित्र पुण्यदायक । अगाध महिमा शास्त्रकारक । बोलोनि 
गेले ॥ ११ ॥ नाना तीर्थाचीं पुण्योदर्के । नाना स्थळोस्थळी सीतळोदर्के । 
तेसींच नाना उष्णोदर्के । ठाई ठाई ॥ १२ ॥ नाना वहीमध्ये जीवन । 
नाना फळीं फुलीं जीवन । नाना कंदी मुळीं जीवन । गुणकारकें ॥ १३ ॥ 
क्षारोदर्के सिंधोदर्के । वीषोद््के पीयूषोदर्के । नाना स्थळांतरी उदकें । नाना 
गुणांची ॥ १४ ॥ नाना इक्ुदंडाचे रस । नाना फळांचे नाना रस । नाना 
प्रकारींचे गोरस । मध पारा गुळत्र ॥ १५॥ नाना मुक्ताफळांचें पाणी । नाना 
रत्नीं तळपे पाणी । नाना शास्त्रामध्ये पाणी । नाना गुणांचें ॥ १९॥ शुक्ीत 
श्रोणीत लाळ मूत्र स्वेद । नाना उदकाचे नाना भेद । विवरोन पाहातां विशद । 
होत जाते ॥ १७ ॥ उदकाचे देह केवळ । उदकार्चेचि भूमंडळ । चंद्रमंडळ 
सूर्यमंडळ । उदकाकरितां ॥ १८ ॥ क्षारसिंधु क्षीरसिंधु । सुरासिधु आज्यसिंधु । 
दघिसिंधु इक्षरसासेधु । शुद्ध सिंधु उदकाचा ॥ १९ ॥ ऐसें उदक विस्तारले । 
मूळापासून सेवटा आलें । मध्येंहि ठाई ठाई उमटले । ठाई ठाई ग्रुप 
॥ २०॥ जे जे बीजी मिश्रित जालें । तो तो स्वाद घेऊन उठिलें । उंसामध्यें 
गोडीस आलें । परम सुंदर ॥ २१ ॥ उदकाचें बांधा हें शरीर । उदकचि 
पाहिजे तदनंतर । उदकाचा उत्पत्तिविस्तार । किती म्हणोनी सांगावा ॥ २२॥ 
उदक तारक उदक मारक । उदक नाना सोख्यदायक । पाहतां उदकाचा विवेक । 


कारंज्यांत आणून सोडलेळें असत. एथ्वीवर उदक किती व करस वाहत ते काय सांगावे? अनेक दऱ्याखोऱ्यांतून डोह, डबकी, 
पाणटाकीं, नागझऱ्या वरौरे आहेतच. एकाहून एक पवित्र अनेक तीर्थैही आहेत. कोठें ब्फासारखें गार पाणी व कोठें उष्णोदके 
म्ह० उन्हाळी आहेत. अनेक वष्ठींत, फलपुष्पांत, कंदमूळांत अनेक तऱ्हेने गुणकारक म्ह? औषधीतुल्य उदक आढळते. 
खार्रे पाणी, विषारी पाणी, अस्रतोदक अनेक स्थळीं अनेक गुणांची उदक असतात. उंसाच्या कांड्यांतळे रस, अनेक 
प्रकारच्या स्वादिष्ट फळांचे अनेक रस, दूध, दही, तूप इ० गोरस, मध, पारा, गुळत्रय ( राब, काकवी, गुणवळी इ० ) 
गुळाचे रस; तसेंच मोत्ये, रत्ने, शरख यांवर झळकणार पाणी; रेत, शुक्र, लाळ, मूत्र, स्वेद ( घाम ) इ० उदकाचे प्रकार; 
विचार करितां सवे समजून येतें ( १-१७ ). सारे देह उदकापासून झाले आहेत; पृथ्वी, सूर्य, 'चंद्र हेही उदकापासुनच 
झाळे आहेत. क्षारासंधु ( खारा ससुद्र ), क्षीरससुद्र ( दुधाचा ), सुरासिंधु ( मद्य ), आज्यासंधु ( तूप ), द्घिसिंधु ( दही), 
इक्लरससिंघु ( उसाच्या रस ), व झुद्ोदका्सिचु हे सप्त समुद्र उदकाचेच आहेत. असे आद्यंत सारं उदकच पसरळें आहे, 
कोठे तें गुप्त आहे कोठें प्रकट आहे. ते ज्या बीजांत मिसळते त्याचा गुण घेऊन उ्ट्ते. उंसासंगे त॑ गोड ( व कारल्यासंगे 
कढवट ) होतं. शरीर उदकाचे बांघधळें आहे, उदकार्ने वाढते. उदकापासून काय काय झारे आहे म्हणून काय सांगावे ! 
उदक तारक आहे व मारकही आहे. उदक अत्यंत सोख्यदायक आहे-उदक ही अमोलिक वस्तु आहे अर्ते विचारांती 


समास ५] सार्थ श्रीदासबोध ४३९ 


अलोकीक आहे ॥ २३ ॥ भूमंडळीं धांवे नीर । नाना ध्वनी त्या सुंदर । 
धबाबां धबाबां थोर । रिचवती घारा ॥ २९ ॥ ठाई ठाई डोहो तुंबती । 
विशाळ तळीं डबाविती । चबाबिती थबाबिती । कालवे पाट ॥ २५ ॥ 
येकी पालथ्या गंगा वाहाती । उदर्के सन्निधचि असती । खळाळां झरे 
वाहाती । भूमीचे पोटीं ॥ २९ ॥ भूमीगर्भा डोहो भरले । कोण्ही देखिठे ना 
ऐकिले । ठाई ठाई झोवीरे जाले । विद्युछतांचे ॥ २७ ॥ पृथ्वीतळीं पाणी 
भरलें । पृथ्वीमध्यें पाणी खेळे । पथ्वीवरी प्रगटले । उदंड पाणी ॥ २८ ॥ 
स्वगस्रृत्यपाताळीं । येक नदी तीन ताळीं । मेघोदक अंतराळीं । वृष्टी करी 
॥ २९ ॥ पृथ्वीचे मूळ जीवन । जीवनाचें मूळ दहन । दहनाचें मूळ पवन । 
थोराहून थोर ॥ २०॥ त्याहून थोर परमेश्वर । महडूतांचा विचार । त्याहून 
थोर परात्पर । परत्रक्म जाणावें ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
आपनिरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम ॥ धन्य धन्य हा वैशवानरु । होय रखघुनाथाचा श्वशुरु । 
विश्वव्यापक विश्वंभरु । पिता जानकीचा ॥ १॥ ज्याच्या मुखें भगवंत 
भोक्ता । जो कषींचा फळदाता । तमहिमरोगहर्ता । भर्ता विश्वजनांचा ॥२॥ 
नाना वर्ण नाना भेद । जीवमात्रांस अभेद । अभेद आणी परम शुद्ध । 
ब्रह्मादिकांसी ॥ २ ॥ अगीकारितां सृष्टी चाळे । अमीकरितां लोक घाले । 
अभीकरितां सकळ ज्याले । लहानथोर ॥ ९ ॥ अमीनें आळलें भूमंडळ । 


4 ६ तेथें 
लोकांस राहावया जालें स्थळ। दीप दीपिका नाना ज्वाळ। जेथें तेथें ॥५॥ 
वाटते ( 9८-२४ ). प्रथ्वीवर चहूंकडे उदक धांवत तेव्हां त्याचा ध्वनिही किती सुंदर असतो, घो घो घारा पडतात, 
जागोजाग डोह व तळीं तुडुंब भरून वाहतात, कालवे व पाट मंदध्वनोने घांवतात. कित्येक नद्या पालथ्या वाहतात, 
त्यांच्या जवळपास कोठेही जरा खणलें कॉ पाणी वाहूं छागते, पृथ्वीच्या पोटांतून निक्षेरोदकाचे पाट म्ह० सुंदर झरे 
सैरावेरा घांवतात. भूगर्भात मोठाले जळाशय भरे आहेत, ते कोणी पाहिळेळे किंबा ऐकठेळेही नसतात. कोटे कोठें वीज 
पडून झोविरे म्ह० झरे निघाळे आहेत. एथ्वीच्या खाळीं आंत, वर पाणोच पाणी भरळें आहे. स्वगं, सत्यु, पाताळ झ्या 
तीनही ळोकांत एकच महानदी भरून वाहत आहे. मेघोदकाची अंतराळांतून दृष्टि होते ( २४-२९ ), पथ्वीर्चे मूळ पाणी, 
पाण्याचे मूळ अभि, अभोचं मूळ वायु, वायूहून परमेश्वर ( आकाश, अंतरात्मा ) हा महज्ूतांचा विचार झाळा. त्याहूनही 
परात्पर परब्रह्म थोर आहे ( ३०-११). [ द० १६, स० ४ ] 

हा वेश्वानर परम धघस्य होय. हा श्रोरामचंद्राया सासरा म्ह” जानकीदेवीचा पिता होय. हा विश्वन्यापक 
विश्वंभर आहे. त्याच्या सुखें भगवान्‌ हविषाजझ अहण करितात, वज्ञयागादि प्रसंगाने तो कषींना सुफळदायक 
होतो, असा हा विश्वाचा भता. तम ( अंधकार), हिम ( थंडी ) व॒ रोग यांचें निवारण करणारा आहे. 
वणोदि अनेक भेद असले तरी सब जीवांना व ब्रह्मादिकांनाही हा अभेद म्ह० एकरूप आहे. असोसुळे सष्टि 
याळते, छोक भोजन करून तृत होतात व अभि ( अंगांत ) आहे म्हणून जिवत राहातात. अझीने आळून हा भूगोळ 
उभा केळा म्हणून जोवांना राहायळा स्थळ मिळाळें, ढहान मोठे दीप व ज्वाळ अझोसुळेंच मिळतात. पोटांत जटराभ्नि आहे 


४४० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १६ 


पोटामध्ये जठरामी । तेणें क्षुधा लागे जनीं । अभीकरितां भोजनी । रुची 
येते ॥ ६ ॥ अमी सर्वागीं व्यापक । उष्णें राहे कोणी येक । उष्ण नस्तां 
सकळ लोक । मरोन जाती ॥ ७ ॥ आधीं अमी मंद होतो । पुढें प्राणी तो 
नासतो । ऐसा हा अनुभव येतो । प्राणिमात्रांसी ॥ ८ ॥ असतां अमीरचे बळ । 
ठात्र जिंके तावत्काळ । अभी आहे तावत्काळ । जिणें आहे ॥ ९॥ नाना 
रस निर्माण जाले । अमीकरितां निपजले । महारोगी आरोग्य जाले । 
निमिषमात्रें ॥ १० ॥ सूर्य सकळांहून विठोष । सूयांउपरी अभिप्रकादा । 
रात्रभागीं ठोक अम्नीस । साहे करिती ॥ ११॥ अंत्यजगृहींचा अमी आणिला । 
त्यास दोष नाहीं बोठिला । सकळां ग्रही पवित्र जाला । वेश्वानरु ॥ १२॥ 
आमिहोत्र नाना याग । अमीकरितां होती सांग । अग्नी तूप्त होतां मग । 
सुप्रसन्न होतो ॥ १३ ॥ देव दानव मानव । अम्नीकरितां चाले सर्व । सकळ 
जनांसी उपाव । अमी आहे ॥ १४॥ लग्ने करिती थोर थोर । नाना 
दारूचा प्रकार । भूमंडळीं यात्रा थोर । दारूनें शोभती ॥ १५ ॥ नाना लोक 
रोगी होती । उष्ण औषधें सेविती । तेणें लोक आरोग्य होती । वन्हीकरितां 
॥ १६ ॥ ब्राह्मणास तनुमचु । सूर्यदेव हुताशनु । येतद्रिषई अनुमान । कांहींच 
नाहीं ॥ १७॥ लोकामध्ये जठरानळु । सागरी आहे वडवानळु । भूगोळा- 
बाहेर आवरणानळु । शिवनेत्रीं विद्युछता ॥ १८ ॥ कुपीपासून अमी होतो । 
उंचदर्पणीं अमी निघतो । काष्ठमथनीं प्रगटतो । चकमकेने ॥ १९॥ 
अभी सकळां ठाई आहे । कठीण घिसणीं प्रगट होय । आग्यासपे दग्ध 
होये । गिर्रीकंदर॑ं ॥ २० ॥ अमीकारितां नाना उपाय । अमीकरितां 


म्हणून भूक लागते, अभि आहे म्हणून अन्नाला रुचि येते. अभि सवांगी भरला आहे. उष्णता आहे तोंबर छोक जगतात, 
उष्णता गेळी कीं मरतात. अभिमांध आळे कीं लोक खत्युमागोळा कागतात याचा अनुभव सवांना येतो. अशमीच्या बळावर 
झ्षत्रूंना मारतां येते, अभि आहे. तोंवरच जगणे आहे ( १-९ ), अनेक प्रकारचे ओषधीरस अझीपासून निर्माण झाळे असून 
त्यांच्या साह्याने मोठमोठे रोगी तत्काळ आरोग्यता पावळे आहेत. सवंश्रेष्ठ सूर्य, सूर्यावर अभिप्रकाश आहे, अंधाऱ्या 
रात्री अभ्नीचे साह्य होतें. अंत्यजाच्या घराहून अभि आणला तरी त्याळा दोष नाहीं, स्वयंपवित्र अभि सवे ग्रृहीं पावनच 
आहे. यज्ञयाग, अभिहोत्रें अभोसुळेंच चालतात, अभि तृप्त झाळा कों प्रसन्न होतो. देवदानवमानवांचे सारे ब्यवहार अभ्ती- 
स्तव होतात. मोठमोठाल्या लझांतून किंवा यात्रादि महोत्सवप्रसंगी दार्क्राम उडवितात; तो सारा अभ्नीचाच प्रताप आहे. 
पुष्कळ रोगी उष्ण औषधांनीं निरोगी होतात. अभी मुळेंच आरोग्य आहे. ब्राह्मणांचे तनमन ( सर्वस्वी ) सूर्य ब अभि हे होत 
यांत शंका नाहों. प्राण्यांत जठरानळ, समुद्रांत वडवानळ, एथ्वोबाहेर आवरणानळ व शिवनेत्रीं विदुव्ठता हीं सारीं अभोचीं 
ख्पें होत. कुपीपासून (बाटलीपासून का कांचेपासून !) अभि उत्पन्न होतो, आरशोतून अभि प्रकट होतो, काष्ठमंथनाने 
(छांकडावर लांकूड घांसल्याने ) किंबा चकमक झाडल्याने अभि उत्पन्न होतो. अभि सवंत्र आहे पण घर्षणाने प्रकट होतो. आग्या 
सर्पाच्या फूत्कारांनीं डोंगर पेटतात, अझीपासून उपाय व अपाय दोन्ही होतात, विचारावांचून सर्व व्यर्थ होय, पएथ्वीषर 


समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध ४४१ 


नाना अपाय । विवेकॅविण सकळ होय । निर्थक ॥ २१ ॥ भूमंडळी 
लहानथोर । सकळांस वन्हीचा आधार । अगमिमुखें परमेश्वर । संतुष्ट 
होये ॥ २२॥ ऐसा अमीचा महिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा । 
उत्तरोत्तर अगाध महिमा । अगमिपुरुषाचा ॥ २१३ ॥ जीत असतां 
सुखी करी । मेल्यां प्रेत भस्म करी । सर्वभक्षकु त्याची थोरी । काय 
म्हणोनी सांगावी ॥ २४ ॥ सकळ सृष्टीचा संहार । प्रळय करी वैश्वानर । 
वेश्वानरे पदार्थमात्र । कांहीं उरेना ॥ २५ ॥ नाना होम उदंड करिती । 
घरोघरीं वैश्वदेव चालती । नाना क्षेत्री दीप जळती । देवापासीं ॥२६॥ 
दीपाराधनें नीरांजनें । देव वोवाळिजे जनें । खरें खोटे निवडणें । दिव्य 
होतां ॥ २७ ॥ अश्घा प्रकृती लोक तिन्ही । सकळ व्यापून राहिला 
वन्ही । अगाध महिमा वदनीं । किती म्हणोन बोलावा ॥ ९८ ॥ चारी 
ठांगें त्रिपदीं जात । दोनी शिरें सप्त हात । ऐसा बोलिला शास्त्रार्थ । 
प्रचीतीविण ॥ २९ ॥ ऐसा वन्ही उष्णमूति । तो मी बोठिलों यथामती । 
न्यूनपूर्ण क्षमा श्रोतीं । केलें पाहिजे ॥ २० ॥ इति श्रीदासबोधे गरुरिष्य- 
संवादे अमीनिरूपणनाम समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ धन्य धन्य हा वायुदेव । याचा विचित्र स्वभाव । 
वायोकरितां सकळ जीव । वर्तती जनीं ॥ १ ॥ वायोकरितां थ्रासोडास । 
नाना विद्यांचा अभ्यास । वायोकरितां रारीरास । चळण घडे ॥ २॥ 
चळण वळण प्रसारण । निरोधन आणी आकुंचन । प्राण अपान व्यान उदान । 


लहानथोर सवोनाच अस्तीचा आधार आहे, अझिमुखाने परमेश्वर प्रसत्न होतो. असा अशझीचा महिमा थोर आहे, 
उपमा द्यावी ती कमीच पडते; उत्तरोत्तर ( विवेक करावा तसतसा ) महिमा अधिकच वाढत जातो (१०-२१). मनुष्य जिवंत 
आहे, तोंवर नाना सुर्ख देतो, मेल्यावर जाळून भस्म करितो. त्या सर्वभक्षकाची थोरवी काय सांगावी ? सवे सृष्टीचा 
संहार प्रळयाझि करितो. अभ्नीपुढे कोणताच पदाथ उरत नाहीं. होम, वेश्वदेव, क्षेत्रांतळे देवापुढचे दिवे, दीपमाळा, निरांजन, 
खरेखोटं निवडण्याची दिव्ये सारीं अभिसुळें होतात. अष्टघाप्रकति व ब्रह्मांड अभि ब्यापून राहिळा आहे. अझोला चार 
शिंगे, तीन पाय, दोन शिरे व सात हात आहेत असें शाखाने अभोर्चे वर्णेन केळे आहे तं काय प्रचीतीवांचून केळे आहे ? 
अशा उष्णतारूप अभ्नीरच यथामति बर्णन केळें आहे ( २४-३०). [द० १६, स ५] 


हा वायुदेब घल्य होय, याचा स्वभाव विचित्र आहे. हा आहे म्हणून जीव जगांत बारतात, चालो च्छास 
करितात, शरीराची हाळ्याळ किंवा विद्याभ्यासादि ब्यापार करितात, चळन, वळन, घावन, प्रसारण ब आकुंचन; प्राण, 
अपान, ब्यान, उदान वज समान; नार, कूम, छुकळ, देवदत्त व घनंजय असे वायूचे स्वभाव अनेक आहेत. ( अळन म्ह« 
चाळणें, बळन म्ह० वळणे, 'घावन म्ह० घावणें, प्रसारण म्ह० पसरणे, आकुंचन म्ह० आंखुडणे हीं बायूचीं पांच तत्नें किंवा 
घर्म आहेत. आतां वायूचं प्राणपंचक पाहा -- प्राण हा जीवाच्या हृदयस्थानीं राहतो. दिवसरात्र २१६०० शासोच्ट्ठास 


४४२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १६ 


समान वायु ॥ ३॥ नाग कूर्म कुकल वायो । देवदत्त धनंजयो । ऐसे हे 
वायोचे स्वभावो । उदंड असती ॥ ४ ॥ वायो जह्यांडीं प्रगटला । जह्मांडदेवतांस 
पुरवला । तेथुनी पिंडीं प्रगटला । नाना गुणें ॥ ५ ॥ स्वर्गलोकीं सकळ देव । 
तेसेचि पुरुषार्थी दानव । स्रत्यलोकींचे मानव । विख्यात राजे ॥ ६ ॥ 
नरदेहीं नाना भेदे । अनंत भेदाची श्वापदे । वनचरें जळचरें आनंदें । 
क्रीडा करिती ॥ ७ ॥ त्या समस्तांमध्यें वायु खेळे । खेचरकुळ अवघें चळे । 
उठती वन्हीचे उबाळे । वायोकरितां ॥ ८ ॥ वायो मेघाचें भरण भरी । 
सर्वेंच पिट्टून परते सारी । वायोऐसा कारभारी । दुसरा नाहीं ॥ ९ ॥ 
परी ते आत्मयाची सत्ता । वर्ते शरीरीं तत्वता । परी न्यापकपणें या समर्था । 
तुळणा नाहीं ॥ १० ॥ गिरीहून दाट फौजा । मेघ उठिले ठोककाजा । 
. गर्जगर्जो तडक विजा । वायोबळें ॥ ११॥ चंद्र सूर्य नक्षत्रमाळा । ग्रहमंडळें 
मेघमाळा । ये नह्मांडी नाना कळा । वायोकरितां ॥ १२॥येकवटलें ते निवडेना । 
कालवले तें वेगळें होयेना । तेसें हे बेचाड नाना । केंवी कळे ॥ १३॥ वायो 
सुटे सरारां । असंभाव्य पडती गारा । तेसे जीव हे नीरा सरिसे पडती 
॥ १९ ॥ वायुरूपें कमळकळा । तोचि आधार जळा । तया जळाच्या आधारें 
भूगोळा । शेषें धरलें ॥ १५ ॥ शेषास पवनाचा आहार । आहारें फुगे 
शरीर । तरी मग घेतला भार । भूमंडळाचा ॥ १६ ॥ महाकूर्माचें शरीर 
भलें । त्रह्मांड पाल्थें घातलें । येवढें गरीर तें राहिले । वायोचेनी ॥ १७॥ 
हें याचे कर्म. अपान गुदस्थानीं राहतो व मळाचा उत्सगे हे याचे कम. व्यान सवागी राहतो व देहांतीळ साऱ्या सांध्यांस 
मार्गे पुढे करगे, हें याचे कमे. उदान कंठस्थानीं राहतो व अन्नरसाचे विभाग करणें, हितानामक नाडींतून उचकी उत्पन्न 
करणे, स्वझ पाडणे हीं याचीं कर्मे. समान नाभिस्थानीं राहतो व नाड्यांच्या हारे अन्न रोमरोमांत पोंचवणें ईं याचे कर्म. 
नागादि पंच उपप्राण आहेत, नागापासून ढॅकर येतो, कूमापासून डोळ्यांची उघडांप होते, कुकलापासून शिंक येते, 
देवदर्तापासून जांभई येते व घनंजय एारीर पुष्ट करितो व प्रेतांत असून त्यास फुगवतो ). वायु आधीं ब्रह्मांडांत प्रगट 
झाळा व ब्रह्मांडदेवतांस पुरून मग नानाविध पिंडांत नानाप्रकारे प्रगट झाळा (१-५), स्वगींचे देव, प्रतापी दानव, राजा- 
पासून रंकापयंत सारे मानव, नानाविध श्वापदे, आनंदाने क्रीडा करणारे वनचर, जळचर, खेचर ह« सर्व प्राण्यांत वायु खेळत 
असतो. अभ्नीचे लोट (उमाळे, उबाळे ) वायूपासून उत्पन्न होतात. वायु मेघांत वाफ भरून तयार करितो व वायूच त्यांना 
ढकलून पाणी पाडतो व पुन्हां रिकामे करितो. वायूसारखा कारभारी दुसरा कोणीच नाहीं. आत्म्याच्या सत्तेनेंच वायु 
शरीरांत नाना खेळ करितो, पण ब्यापकपणांत वायूची बरोबरी कोणीच करीत नाहीं. गिरिशिखरावरून ळोकांच्या कायासाठी 
मेघांच्या फोजा उठून विजांचा कडकडाट करितात. तो सारा वायूचा प्रताप होय. चंद्र, सूर्य, नक्षत्रमाळा, तारांगणे, 
मेघमंडळें हीं सारों वायुसुळेंच ( ६-१२ ), पंचभूतांचा जो हा खिचडा झाळा आहे. की ज्यांतून तीं वेगव्रेगळी 
करून दाखवितां येत नाहोंत - तें सारं बेंचाड ( जुंबाड, कालवाकालव ) वायूमुळेंच होय. सोसाठ्याचा वारा सुटतो, प्रचंड 
गारांची वृष्टि होते, व पर्जन्यांतून असंख्य गारा पडतात, वायुरूप कमळकळा हो. जळाचा आधार आहे, व जळाच्या 


आश्रयाने शेषाने भूगोल शिरावर धारण केला आहे. दोष वायु भक्षण करून पुष्ट होतो घ म्हणून भूगोळघारणास समर्थ 
होतो. महाकूरमार्चे शरीर वायूसुळेंच प्रचंड होऊन त्याने ब्रह्मांड पाल्ये घातळें. वराहारने प्रथ्वी दंतांवर घरिळी हॅ सामर्थ्य 


समास ६] सार्थ श्रीदासबोध ४४३ 


वाराहें आपुले दंती । परथ्वी धरिली होती । तयाची येवढी शक्ती । वायुबळें 
॥ १८॥ ज्या विष्णु महेश्वर । चोथा आपण जगदेश्वर । वायोस्वरूप 
विचार । विवेकी जाणती ॥ १९ ॥ तेतिस कोटी सुरवर । अठ्यासी सहस 
कुषेश्वर । सिद्ध योगी भारेंभार । वायोकरितां ॥ २० ॥ नव कोटी 
कात्यायणी । छपन्न कोटी चामुंडिणी । ओट कोटी भूतखाणी । वायोरूपें 
॥ २१ ॥ भूतें देवतें नाना शक्ती । वायोरूप त्यांच्या व्यक्ती । नांना जीव 
नेणों किती । भूमंडळीं ॥ २२॥ पिंडी ज्रक्मांडी पुरवला । बाहेर कंचुकास 
गेला । सकळां ठाई पुरवला । समर्थ वायु ॥ २२॥ ऐसा हा समर्थ पवन । 
हनुमंत जयाचा नंदन । रघुनाथस्मरणीं तनमन । हनुमंताचे ॥ २४ ॥ 
हनुमंत वायोचा प्रसिद्ध । पित्यापुत्रास नाहीं भेद । म्हणोनी दोघेहि अभेद । 
पुरुषार्थविषी ॥ २५ ॥ हनुमंतास बोलिजे प्राणनाथ । येणें गुणें हा समर्थ । 
प्राणेंविण सकळ व्यर्थ । होत जाते ॥ २६ ॥ मागे ग्रत्य आला हनुमंता । 
तेव्हां वायो रोधला होता । सकळ देवांस अस्थावस्ता । प्राणांत मांडले 
॥ २७॥ देव सकळ मिळोन । केलें वायूचें स्तवन । वायो प्रसन्न होऊन । 
मोकळें केलें ॥ २८ ॥ म्हणोनि प्रतापी थोर । हनुमंत ईश्वरी अवतार । 
याचा पुरुषार्थ सुरवर । पाहतचि राहिले ॥ २९ ॥ देव काराग्रही होते । 
हनुमंते देखिले अवचितें । संव्हार करूनी लंकेभोंवतें । विटंबून पाडिले 
॥ ३० ॥ उसिणें घेतलें देवांचे । मूळ शोधिलें राक्षसांचें । मोठें कौतुक 
पुच्छकेताचें । आश्चर्य वाटे ॥ ३१ ॥ रावण होता सिंहासनावरी । तेथें 


वायूचेंच, हरिहराह्या व चौथा अंतरात्मा हे वायुरूप आहेत - हे विवेकबंतांना ठाऊक आहे. तेहतीस कोटो देव, अहयांयशीं 
सहस्त्र तर्षीशधवर, सिद्ध, योगी हे सारे पुरे वायुरूप आहेत; नऊ कोटी कात्यायनी, छपन्न कोटी चामुंडिणी, साडेतीन कोटी 
भूतयोनींतळे प्राणी, भूर्ते, दैवतं अनेक शक्ति वायुरूपच आहेत. आणि झा ब्रह्मांडी किती जीव वायुरूप आहेत हें कोणीं 
सांगावें ) पिंडी व घ्रह्मांडी भरून मह्यांडाबहेर त्याला आवरण ( कंसुक ) करणारा हा समर्थ वायु सवेस्थळीं भरून 
राहिला आहे ( १३-२४ ). असा हा वायु परम समर्थ आहे, त्याचा पुत्र हनुमान, हनुमानाने तनमन रामचरणीं अर्पिळे, 
बापासारखा'च प्रसिद्ध ब तसाच पराक्रमी. हा पुन्न बापाहून अणुभर कमी नाहीं, दोघे अगदीं अभेद एकरूप आहेत. दोघेही 
पुरुषार्थी, हनुमंताळा प्राणनाथ म्हणतात यावरून याचे सामथ्ये सिद्ध आहे. ( मारुतीराय जन्मल्याबरोबर सूर्गबबिंब 
ग्रासायळा धांवले तेव्हां इंद्राने त्याजवर वस्र फेकलं. ते वज हनुवटीला लागलें तेव्हां ) हनुमंताचा मृत्यूच जवळ आला 
अस वाट होतें. मारुतीने ब्रह्मांडाचा प्राण रोधून घरिळा होता. सर्वे देव घाबरणे होले, त्यांनीं मारुतीचे स्तवन केले तेव्हां 
ब्रह्मांडाचा प्राण मोकळा झाला, म्हणून हनुमंत महाप्रतापी आहेत. इंश्वराचा अवतारच ते. देव स्यांचा पराकऊम पाहून थक्क 
झाळे. देव रावणाच्या बंदिबासांत पडळे होते ते पाहून हनुमंताळा करुणा आली ब त्यांनीं छंकेळा वेढा देऊन राक्षसांचा 
संहार केछा व त्यांची दुदेशा केळी. याप्रमाणे देवांचा छळ केल्याबद्दल राक्षसांचं उद्ध काढळें, त्यांचें सूळ शोधून 
फडशा प!डिळा. ऊध्वेपुच्छ अशा मारुतिरायाची धन्यता चाटते. सिंहासनावर बसलेल्या गर्विष्ठ रावणाला ठोसे मारून 


४४४ साथ श्रीदासबोध [ दशक १६ 


जाऊन ठोंसरे मारी । ल॑केमध्यें निरोध करी । उदक केंचें ॥ ३२ ॥ देवास आधार 
वाटला । मोठा पुरुषार्थ देखिला । मनामध्ये रघुनाथाला । करुणा करिती 
॥ ३३॥ देत्य अवघे संव्हारिले । देव तत्काळ सोडिले । प्राणिमात्र सुखी 
जाले । त्रेलोक्यवासी ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वायो- 
स्तवननिरूपणनाम समास षष्ठ ॥६॥ 


॥ श्रीराम ॥ पृथ्वीचे मूळ जीवन । जीवनाचें मूळ अम । अभीचें मूळ 
पवन । मागां निरोपिलें ॥ १॥ आतां ऐका पवनाचें मूळ । तो हा 
अंतरात्माचि केवळ । अत्यंतचि चंचळ । सकळांमध्यें ॥ २॥ तो येतो जातो 
दिसेना । स्थिर होऊन बैसेना । ज्याचें रूप अनुमानेना । वेदश्वुतीसी ॥३॥ 
मूळी मूळींचें स्फुरण । तेचि अंतराल्म्याचें लक्षण । जगदेश्वरापासून त्रिगुण । 
पुढें जाले ॥ ४ ॥ त्रिगुणापासून जालीं भूतें । पावलीं पष्ट दरोतें । त्या 
भूतांचें स्वरूप तें । विवेके वोळखार्वे ॥ ५ ॥ त्यामध्ये मुख्य आकार । चौ 
भूतांमर्ध्ये विशोष । याच्या प्रकारीं प्रकाद । सकळ कांहीं ॥ ६ ॥ येक विष्णु 
महद्धत । ऐसा भूतांचा संकेत । परंतु याची प्रर्चीत । पाहिली पाहिजे 
॥ ७॥ विस्तारें बोलिलीं भूतें । त्या भूतांमध्यें न्यापक तें । विवरोन 
पाहातां येतें । प्रत्ययासी ॥ ८ ॥ आत्मयाच्या चपळपणापुढें । वायो तें 
किती बापुडे । आल्याचे चपळपण रोकडे । समजोन पाहावें ॥ ९ ॥ 
आत्म्यावेगळें काम चालेना । आत्मा दिसेना ना आडळेना । गुप्तरूपें विचार 
नाना । पाहोन सोडी ॥ १०॥ पिंड ब्रह्मांड व्यापून धरिले । नाना शरीरीं 
विलासले । विवेकी जनासि भासले । जगदंतरीं ॥ ११ ॥ आत्म्याविण देह 


त्याची कणोक मऊ केळी, लकेला वेढा दिछा किंवा प्राणनिरोध केळा तेव्हां पाणो राहिलें नाहीं. आपळा कैवारी आला असें 
वाटून देवांना धीर आला, त्यांनीं त्याचा पराक्रम पाहिला. तेव्हां त्याला आयुरारोग्य मिळावें म्हणून त्यांनीं मनांत परमात्मा 
राम त्याची प्राथना केळी. मारुतिरायार्ने सारे देत्य मारिळे, देव बंधसुक्त केळे व त्रेळोक्यांतील प्राणिमात्रांना सुखी केलें 
(२४-३४). [ द० १६, स० ६ ] 

पृथ्वीचे मूळ जळ, जळार्चे अशनि, व अभिरचे वायु व वायुचे मूळ अंतरात्मा - हा सकळांत असून अत्यंत चंचळ आहे. 
तो येतो जातो पण दिसत नाहीं, स्थिरही राहात नाहों, त्याच्या ख्पार्चे श्रृतिशाख्राळाही अनुमान होत नाहो. अह्माच्या 
ठिकाणीं मूळ स्फुरण झाळे, तो आदिलंकल्प हेंच अंतरात्म्यारचे स्वरूप होय. जगदोश्वर तो. त्यापासून पुढें सस्व, रज, तम, 
हे तीन गुण झाले. त्रिगुणापासून भूते स्पष्टदशेळा आलीं -त्या भूतांचे स्वरूप नीट जाणावें, पेचभूतांमर्ध्ये चार भूतांपेकींही 
विषेश असे सवेप्रकाशक आकाश होय. “ एको विष्णुमंहमूतम्‌ ' अर्ल त्या आकाशाला (अंतरात्म्याळा ) म्हणतात. तें सदोत 
ष्यापक़ असून विवरतां प्रत्ययास येतें ( १-८ ). त्याच्या यपळपणापुरढे वायूचा चपळेंपणा काय होय ! तो समजून घ्यावा. 
आत्मा दिसत नाहीं, सांपडत नाहों, पण त्यावांचून कांड्रोंच काम चाछत नाहो. तो गुप्त राहून सर्व विचार करितो. तो 
पिंडबरह्मांडांत असून अनंत शरीरांत खेळून राहिला आहे. विषेकी छोक त्याळा जगदंतरीं पाहतात. त्याच्यावांचून देह 'वाळत 


समास ७ ] सार्थ श्रीदासबोध ४४५ 


चालती । हें तों न घडे कल्पांती । अश्घा प्रकृतीच्या व्यक्ती । रूपासी 
आल्या ॥ १२ ॥ मूळापासून सेवखरी । सकळ कांही आत्माच करी । 
आम्मांपेलीकडे निर्विकारी । परनक्ष तें ॥ १३ ॥ आता शरीरीं वर्ततो । 
इंद्रियग्राम चेष्टवितो । नाना सुखदुःखे भोगितो । देहात्मयोगें ॥ १४ ॥ सपत- 
कंचुक हें ब्रह्मांड । त्यामध्यें सप्तकंचुक पिंड । त्या पिंडामध्ये आत्मा जाड । 
विवेकें वोळखावा ॥ १५ ॥ शब्द ऐकोन समजतो । समजोन प्रत्युत्तर देतो । 
कठीण ख्रूदू 'सीतोष्ण जाणतो । त्वचेमध्ये ॥ १६ ॥ नेत्री भरोनी पदार्थ 
पाहणें । नाना पदार्थ परीक्षणे । उंच नीच समजणे । मनामध्ये ॥ १७ ॥ 
क्रदृष्टी सोम्यदृष्टी । कपटदृष्टी कृपादृष्टी । नाना प्रकारींच्या दृष्टी । भेद 
जाणे ॥ १८ ॥ जिव्हेमध्ये नाना स्वाद । निवडू जाणे भेदाभेद । जे जे जाणे 
तें तें विशद । करुनी बोले ॥ १९ ॥ उत्तम अन्नाचे परिमळ । नाना सुगंध 
परिमळ । नाना फळाचे परिमळ । प्राणंद्रियें जाणे ॥ २० ॥ जिव्हेनें स्वाद 
घेणें बोलणें । पाणीइंद्रियें घेणें देणें । पादइंद्रियें येणें जाणें । सर्वकाळ 
॥ २१ ॥ शिरूइंद्रिये सुरतभोग । गुदइंद्रिये मळोत्सर्ग । मनेकरूनी 
सकळ सांग । कल्पून पाहे ॥ २२ ॥ ऐसे व्यापार परोपरी । त्रिभुवनी 
येकलाचि करी । त्याची वर्णावया थोरी । दुसरा नाहीं ॥ २२ ॥ त्यावीण 
दुसरा केंचा । जे माहिमा सांगावा तयाचा । व्याप आटोप आत्मयाचा । न 
भूतो न भविष्यति ॥ २९॥ चोदा विद्या चोसष्टी कळा । धूर्तपणाच्या नाना 
कळा । वेदशास्त्रपुराणजिव्हाळा । तेणेंविण केंचा ॥ २५ ॥ येहलोकींचा 
आचार । परलोकी सारासारविचार । उभय लोकींचा निर्धार । आत्माच 
करी ॥ २६॥ नाना मतें नाना भेद । नाना संवाद विवाद । नाना निश्चय 
भेदाभेद । आत्माच करी ॥ २७ ॥ मुख्य तत्व विस्तारले । तेणें तयास रूप 
आणिलें । येणेंकरितां सार्थक जालें । सकळ कांहीं ॥ २८ ॥ लिरिणें वाचणे 


नाहीं. अष्टधाप्रकृतीपासून झाळेळे अनंत ज्ञीव त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष दिसत आहेत. मूळमायेपासून शेवटपर्यंत ( एखाद्या 
जीवदेहाप्येत ) सवे कांहीं आत्माच करितो. त्याच्यापळीकडे फक्त निर्विकार परब्रह्म आहे. आत्मा शरीरांत वतेतो, इंद्रियांना 
चालवितो, देहसंगतीर्ने अनेक सुखदुःखे भोगतो - सप्तकंयुक पिंड व तसच अह्यांड या सवोत आत्मा भ्रष्ट आहे. 
तो विवेकार्ने ओळखून घ्यावा, तो शब्द ऐकतो, त्यांचा अथ समजतो, समजून उत्तर देतो; त्वचेने कठिण शीत 
उष्ण जाणतो, डोळे भरून पदार्थ पाहतो, त्यांची परिक्षा करितो, त्यांत श्रेष्ठ कनिष्ट जाणतो; नेत्नांत क्रता, 
सोस्यता, कापठ्य, दया हइ० वृत्तिभिद त्याला दिसदात ( ९-१७ ). जिव्हा, घाण, गुद, शिस्न यांचे प्रेळोक्यांत 
एकछा'च व्यापार करितो ( १८-२३ ), त्याचा व्याप आटोप अवर्णनीय आहे. से विद्या, कला, इहळोकींचा ब्यापार ब 
परछोकींचा विचार जाणतो. नाना मर्ते, नाना भेद, संवाद बिवाद, सर्वाचा निणय तोच करितो. सुर्य तस्व म्ह० महत्तत्ज 
_ अंतरात्मा ) याचा विस्तार झाला म्हणून त्याच्या रूपाबद्दळ एवढें सांगर्ता आळे. लिहिणे वाचणे, चरणे लोडणें, सुखदुःख, 


४४६ सार्थ भश्रीदासबोध [ दशक १६ 


पाठांतर करणें । पुसणें सांगणें अर्थ करणें । गाणें वाजवणें नाचणे । 
आल्म्याचकरितां ॥ २९॥ नाना सुखें आनंदतो । नाना दुःखे कष्टी होतो । 
देह धरितो आणी सोडितो । नाना प्रकारें ॥ २० ॥ येकलाचि नाना देह 
घरी .। येकलाचि नटे परोपरी । नट नाव्य कळा कुसरी । त्यावीण नाहीं 
॥ ३१ ॥ येकलाचि जाला बहुरूपी । बहुरूपी बहुसाक्षपी । बहुरूपे 
बहुप्रतापी । आणी लंडी ॥ ३२॥ येकलाचि विस्तारला केसा । पाहे 
बहुविध तमासा । देपत्येविण केसा । विस्तारला ॥ ३३ ॥ ख्रियांस पाहिजे 
पुरुष । पुरुषासी पाहिजे ख्रीवेष । ऐसा आवडीचा संतोष । परस्परे ॥ ३४ ॥ 
स्थूळाचें मूळ ते॑ठिंग । ठिंगामध्यें हे. प्रसंग । येणेंप्रकारे जग । प्रत्यक्ष 
चाले ॥ २५ ॥ पुरुषांचा जीव स्रियाची जीवी । ऐसी होते उठाठेवी । परी 
या सूक्ष्माची गांवी । समजली पाहिजे ॥ ३६ ॥ स्थूळाकरितां वाटे भेद । 
सूक्ष्मां अवघेचि अभेद । ऐसे बोलणें निरुद्ध । प्रत्ययास आलें ॥ ३७ ॥ 
बायकोने बायकोस भोगिलें । ऐसें नाहीं कीं घडलें । बायकोस अंतरी 
लागलें । ध्यान पुरुषाचें ॥ ३८ ॥ स्रीसी पुरुष पुरुषास वधु । ऐसा आहे हा 
संमधु । याकारणें सूक्ष्म संवादु । सूक्ष्मींच आहे ॥ ३९ ॥ पुरुषइच्छेमध्ये 
प्रकृती । प्रकृतीमध्ये पुरुषव्यक्ती । प्रकृतीपुरुष बोलती । येणें न्यायें ॥ ९० ॥ 
पिंडावरून नह्यांड पाहावें । प्रचीतीनें प्रचीतीस घ्यावें । उमजेना तरी उमजावें । 
विवरषिवरों ॥ ४१ ॥ द्वेतइच्छा होती मूळी । तरी ते आली भूमंडळी । 
भूमंडळीं आणी मूळीं । रुजु पाहावें ॥ ४२ ॥ येथें मोठा जाला साक्षेप । 
फिटला श्रोतयांचा आक्षेप । जें प्रकृतीपुरुषाचें रूप । निवडोन गेलें ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे महद्रतनिरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७ ॥ 


नटनाव्य, कळाकुसरी सवं त्याचे विलास आहेत. अनेक देहांत एकळाच नटतो, असा हा बहुरूपी, बहुरंगी आहे. प्रतापी 
तोच व लडी (भित्रा) तोच, एकलाच विस्तारळा आहे, व त्याचो मोज तोच पाहतो. तो दंपत्यभावावांचून विस्तारला 
आहे. स्त्रीस पुरुष व पुरुषास स्थर पाहिजे, म्हणजे परस्पर आनंद होतो; पग लिंगभेदासुळे स्थूळ शरीरांत स्त्रीपुरुष हा भेद 
आहे, एरवी दोनी ठिकाणीं अभेदानें तो एकळाच नांदत आहे. पुरुषांचा जीव ( आत्मा ) व स्त्रियांची जीवी (आत्मी ) अखे 
अज्ञ जीव बोलतात; पण याचा सुक्ष्म विचार पाहिला पाहिजे, स्थूळाच्य़ा दृष्टीनें भेद वाटतो. पण सुद्षमांत साराच अभेद 
आहे, हें बोलणें निश्चित प्रत्ययास येतें. खो खोस भोगीत नाहीं, तिच्या अंतरीं पुरुषाचे ध्यान असते व पुरुषास ख्ीर्चे 
घ्यान असते, म्हणून सूद्ष्मांत खोळ विचार करून पाहावा. पुरुषाच्या इच्छेंत प्रकृति व प्रकृतीच्या इर्छेंत पुरुष आहे. 
पिंडावरून श्रह्मांड पाहावे, प्रचीतीने प्रचीति घ्यावी, कळेना तरी पुनः पुन्हां मनन करावें. द्वैतहच्छा मूळमायेंतच आहे 
( मूळमाया प्रकृतिपुरुषात्मक आहे) म्हणूनच ती स्थूळ पिंडांतही तशीच दिसते. भूमंडळीं जीवसष्टींत स्त्रीपुरुष हा भेद 
दिसतो तो मूळांतही तसाच आहे हा हिशेब पाहावा. थोर विचाराचा साक्षेप केला पाहिजे. प्रकृतिपुरुषांचें रूप येथे स्प 
झाल्यानें श्रोत्यांचे शंकानिरसन झाळें (२४-४१). [द० १६, स० ७] 


समास ८] सार्थ श्रीदासबोध ४४७ 


॥ श्रीराम ॥ नमूं गणपती मंगळमूर्ती । जयाचेनि मतिस्फूती । ठोक 
भजती स्तवन करिती । आत्मयाचें ॥ १ ॥ नमूं वेखरी वागेखरी । 
अभ्यंतरीं प्रकाश करी । नाना भरोवरी विवरी । नाना विद्या ॥२॥ 
सकळ जनांमध्यें नाम । रामनाम उत्तमोत्तम । श्रम जाउनी विश्राम । 
चंद्रमोळी पावला ॥ ३ ॥ नामाचा महिमा थोर । रूप केसें उत्तरोत्तर । 
परात्पर परमेश्वर । त्रेलोक्यघर्ता ॥ ४ ॥ आत्माराम चहूंकडे । लोक वावडे 
जिकडे तिकडे । देह पडे स्रृत्य घडे । आत्मयाविण ॥ ५॥ जीवात्मा 
शिवात्मा परमात्मा । जगदात्मा विश्वात्मा गुप्तात्मा । आत्मा अंतरात्मा 
सूक्ष्मात्मा । देवदानवमानवीं ॥ ६ ॥ सकळ मार्ग चालती बोलती । अवतार- 
पंगतीची गती । आल्म्याकरितां होत जाती । जह्यादिक ॥ ७ ॥ नादरूप 
ज्योतिरूप । साक्षिरूप सत्तारूप । चेतन्यरूप सस्वरूप । द्रष्टारूप जाणिजे 
॥ ८॥ नरोत्तमु वीरोत्तमु । पुरुषोत्तमु रघोत्तमु । सर्वोत्तमु उत्तमोत्तमु । 
त्रेलोक्यवासी ॥ ९ ॥ नाना खटपट आणी चटपट । नाना लटपट आणी 
झटपट । आत्मा नस्तां सर्व सपाट । चहूंकडे ॥ १० ॥ आम्म्याविण वेडे 
कुडे । आल्म्याविण मड बापुडे । आल्म्याविण थडें रोकडे । शरीराचे 
॥ ११ ॥ आमज्ञानी समजे मनीं । पाहे जनीं आत्मयालागुनी । भुवनी 
अथवा त्रिभुवनी । आलत्म्याविणें वोस ॥ १२॥ परम सुंदर आणी चतुर । 
जाणे सकळ सारासार । आल्म्याविण अंधकार । उभय लोकीं ॥ १३॥ सर्वांगी 
सिद्ध सावध । नाना भेद नाना वेध । नाना खेद आणी आनंद । तेणेंचि- 
करितां ॥ १४॥ रंक अथवा जह्मादिक । येकचि चालवी अनेक । पाहावा 
नित्यानित्यविवेक । कोणीयेकें ॥ १५ ॥ ज्याचे घरीं पद्मिणी नीरा । आत्मा 


मंगळमूर्ती गणेश, जो बुद्धिमेरक असून ज्याचे गुणानुवाद सारे कोक गात आहेत त्या अंतरात्म्याळा नमन अलो. 
अंतरीं बुद्धिप्रकाश देणाऱ्या व नाना विद्यांचे विवरण करण्यास स्कर्ति देगाऱ्या सरस्वतीकळा वदन असो. सवे जगांत रामनाम 
ह श्रेष्ठ आहे, ते घेऊन शंकरांच्या अंगाचा दाह कमो होऊन त्यांना आराम मिळाला. नामाचे माहात्म्य व रूप उत्तरोत्तर 
चढते प्रत्ययास येतें, परात्पर परमेश्वर, त्रेळोक्यघतो आत्माराम 'वहुंकडे भरळा आहे असा अनुभव येतो. प्राणिमात्र वावरतात 
तिथे तिर्थ हा भाहेच-त्यावांचून देह मढे होय. शिबात्मा, परमात्मा, जगदाव्मा, विश्वात्मा, सूक्ष्मात्मा, इ० नांवें अंतरात्म्याचींच 
आहेत -- देवदानवमसानवांत तोच एक वावरतो, सवंसामान्यांच्या न्यवहारांत व अवतारी महात्म्यांच्या कृत्यांत तोच कर्ता 
माहे, ब्रह्मादिक त्याच्यासुळ होतात जावात ( १-७ ). नाद, ज्योति, साक्षित्व, खरत्ता, सवे त्याजकडे - नरोत्तम, वीरोत्तम, 
पुरुषोत्तम, रघूत्तम, सर्वातम सर्व कांहीं तो आहे. जब खटफ्टी व 'बळबळी त्याच्या. ती नाहीं अशी कल्पना केल्यास सव 
सपाट, झन्य, जड होईळ, आत्मा नाहीं तर नुसते मढे, थडगे होय, आत्मज्ञानी पुरुष जर्नी त्याळा पाहतात. त्रेळोक्य 
त्यावांयून शून्य होय. भमका मोठा सुंदर, चतुर ब सारासारबिचारी आहे अर्स आपण म्हणतों पण आत्मा अंतरीं आहे 
म्हणून हें बोळणे, लिदध, सावध, वेधक, सुखदुःखभोक्ता हे आरोप त्याच्यासुळे होतात. अह्मदेवापासून रंकापर्यंत सर्वांना तो 


४४८ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १६ 


तंवरी आवडी धरी । आत्मा गेलियां शरीरीं । तेज केंचें ॥ १६॥ आत्मा 
दिसेना ना भासेना । बाह्याकारें अनुमानेना । नाना मनाच्या कल्पना । 
आत्मयाचेनी ॥ १७॥ आत्मा शरीरीं वास्तव्य करी । आवघे जह्यांड विवरी 
भरी । वासना भावना परोपरी । किती म्हणोनी सांगान्या ॥ १८ ॥ मनाच्या 
अनंत वृत्ती । अनंत कल्पना धरिती । अनंत प्राणी सांगों किती । अंतर 
त्यांचें ॥ १९ ॥ अनंत राजकारणे धरणें । कुबुद्धी सुबुद्धी विकरणें । कळों 
नेद्णे चुकावणें । प्राणिमात्रांसी ॥ २० ॥ येकास येक जपती टपती । 
येकास येक खपती लपती । दात्रूपणाची स्थिती गती । चहुकडे ॥ २१ ॥ 
पृथ्वीमध्यें परोपरी । येकास येक सिंतरी हारी । कितेक भक्त परोपरी । 
परोपकार करिती ॥ २२ ॥ येक आत्मा अनंत भेद । देहपरतें घेती स्वाद । 
आत्मा ठाईचा अभेद । भेदही धरी ॥ २३ ॥ पुरुषास स्त्री पाहिजे । ख्रीस 
पुरुष पाहिजे । नवरीस नवरी पाहिजे । हें तो घडेना ॥ २४ ॥ पुरुषाचा 
जीव स्तरियांची जीवी । ऐसी नाहीं उठाठेवी । विषयसुखाची गोंवी । तेथें 
भेद आहे ॥ २५॥ ज्या प्राण्यास जो आहार । तेथेंचि होती तत्पर । 
पशूचे आहारीं नर । अनादर वर्तती ॥ २६ ॥ आहारभेद देहभेद । मुप्त 
प्रगट उदंड भेद । तैसाचि जाणावा आनंद । वेगळाला ॥ २७ ॥ सिंधु- 
भूगर्भीची नीरें । त्या नीरांमधील शरीरें । आवरणोदकाचीं जळचरें । अत्यंत 
मोठी ॥ २८ ॥ सूक्ष्म दृष्टी आणितां मना । शरीराचा अंत लागेना । मग 
तो अंतरात्मा अनुमाना । केसा येतो ॥ २९ ॥ देहात्मयोग शोधून पाहिला । 
तेणें कांहीं अनुमानला । स्थूळ सूक्ष्माचा गळबला । गथागोंबी ॥ ३० ॥ 


एकला खाळवितो. याचा प्रत्यय आत्मज्ञानी जनांना असतो. पति सुंदरीवर आसक्त असतो पण तिच्या देहांत आत्माराम 
नांदत आहे तोंवरच ; तो गेल्यावर तो सुंदरी नव्हे ते प्रेत होय (८-१६ ). आत्मा दिसत नाहीं, भासत नाहों, बाहेरच्या 
जूने पाहतां त्याचें अनुमान होत नाहीं, त्याच्या बळावरच नाना कल्पना मन करीत असते, आत्मा शरीरांत राहतो व साऱ्या 
ब्रह्मांडाचा विचार करितो, नानाविध वासना व भावना करितो. अनंत प्राण्यांच्या अनंत कल्पना; राजकारण, सुबुडधि, कुबुद्धि, 
गुस विचार, फसवणूक सवे आत्म्यासुळे. एक एकास जपतात, टपतात, खपतात, लपतात, दात्रुत्वारने वागतात, कोणी दुसऱ्यांस 
फसवितात व कोणी परोपकारांत दंग असतात, पण या सवे भेदमय कारभारांत आत्म्याचे अभेदत्व ढळत नाहीं. 
पुरुषास खत्रोर्चे व स्त्रीस पुरुषार्चे वेळ असते, पण विषयसुखाच्या गोडींत भेद असळा तरी गोडी भोगणारा अंतरात्मा 
दोहींकडे एकच आहे. ज्या प्राण्याचा जो आहार तेर्थेच तो तत्पर असतो, पक्चूचा जो आहार त्याविषयी माणलें उदासीन 
असतात. आहारांत, देहांत, भोगांत, सुखानुभवांत भेद असतो पण सव भेदांत आत्मा अभेद एकरूपच बतंतो. 
ससुद्राच्या पोटांत अनंत प्राणी असतात त्यापेक्षां आवरणोदकांतळों जळचरे फार मोठों. सूद्व्म दृष्टीनें पाहतां अपरिमित 
असंख्य शरीरं आहेत त्यांचा अंत लागत नाहीं मग त्या अनंताचा अंत कल्ला छागाबा ? देह आणि आत्मा यांच्या 
संयोगांनं जीं जीं कार्ये दिसतात त्यांचा सूक्ष्म शोध घेतल्याने अंतरात्म्याचं अनुमान होतें, नाहीं तर स्थूळ व सूक्ष्म 


समास ९ ] साथे भश्रीदासबोध ४४९ 


गथागोंवी उगवाब्याकारणें । केलीं नाना निरूपणें । अंतरात्मा कृपाळुपणें । 
बहुतां मुखें बोलिला ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे आत्माराम- 
निरूपणनाम समास अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ पृथ्वीमध्यें लोक नाना । त्यांस नाना उपासना । भावार्थ 
प्रव्तलळे भजना । ठाई ठाई ॥ १ ॥ आपुल्या देवास भजती । नाना स्तुती 
स्तवनें करिती । जे ते निर्गुण म्हणती । उपासनेसी ॥२॥ याचा केसा 
आहे भाव । मज सांगिजेजी अभिप्राव । -अरे हा स्तुतीचा स्वभाव । ऐसा 
आहे ॥ ३॥ निर्युण म्हणिजे बहुगुण । बहुगुणी अंतरात्मा जाण । सकळ 
त्याचे अंगा हें प्रमाण । प्रचीत पाहा ॥ ४॥ सकळ जनांसी मानावें तें । येका 
अंतरात्म्यास पावतें । अधिकारपरलत्ें तें । मान्य कीजे ॥ ५ ॥ श्रोता म्हणे 
हा अनुमान । मूळीं घालावें जीवन । तें पावे पानोपान । हे सध्यां प्रचीती 
॥ ६॥ वक्ता म्हणे तुळसीवरी । उदक घालावे पात्रभरी । वरी न थिरे 
निमिषभरी । भूमीस भेदे ॥७॥ थोरा वृक्षास केसें करावें । सेंड्या पात्र केसें 
न्यावें। याचा अभिप्राव देवें। मज निरोपावा ॥ ८॥ पर्जन्याचे उदक पडतें । 
तें तों मुळाकडे येतें । हाताचे पावेना तेथें । काय करिती ॥ ९ ॥ सकळास 
मूळ सांपडे । ऐसें पुण्य केचें घडे । साधुजनाचे पवाडे । विवेकी मन ॥ १०॥ 


यांच्या गोंधळांत कांहीं कळायचं नाहीं. तो गोंधळ मोडावा. अंतरात्मा प्रत्ययास यावा यासाठीं हीं सराळीं निरूपणे 
चाळली आहेत. तींसुद्धा अंतरात्म्यानेंच अनेक संतसजनांच्या मुखांनी केळी आहेत ( १७-३१ ). [द« १६, स० ८ ]. 

प्रश्न--ह्या परथ्वीमध्ये अनेक लोक आहेत व त्यांच्या अनेक उपासना आहेत. आपापल्या भावाप्रमाणे लोक ठायीं 
ठायीं पूज्यमाव ठेवून भजत असतात व जे ते ' आपला देव नियुंण आहे, आपो उपालना निगुणाची भाहे ' असें म्हणत 
असतात. याचा मेळ कसा घालायचा ? उन्तर--अरे ! हा स्तुतीचा स्वभाव असाच असायचा. बरे, त्यांत कांहीं 
बिघडते अलं नाहीं. हे पहा. निर्गुण म्हणज बदुगुण, व बहुगुणी आहे एक अंतरात्मा. सगळ्यांचे सगळे देव म्ह० सर्व 
उपास्ये त्याचेच अंश आहेत व कोणत्याही देवाची उपासना केली तरी ती तत्त्वतः त्या अंतरात्म्यालाच पावत. म्हणून 
कोणत्याही देवाळा आपल्या अधिकाराप्रमाणे कोणीही भजळा तरी सर्वाचे मूळ जो अंतरात्मा त्याचेंच त॑भजन होत 
असल्यामुळे त्याला मान्यता द्यायळा तुझे काय जातें ? तात्पथे, आपापल्या उपास्य देवांचे भजन करोत असतांना आम्ही 
निगुणाला भजतो असें सगळेच म्हणत असले तरी त्यांत हानि कोठे आहे ? प्रश्न--निगुणाची उपासनाच श्रेष्ठ म्हणून 
तीच सर्वांनों करावी, अनेक देवदेवतांच्या नादीं लागूं नये. वृक्षाच्या मूळाशी पाणी घातळें कॉ ते पानापानाला जाते, 
त्याप्रमाणे निगुणाची' उपासना केळी कीं त्यांत देवदवता आल्याच. उत्तर--मी म्हणतों कॉ तुळशीवर पाणी घातळें स्ह« 
तिच्या पानांवर व शेंड्याबर ब कोठेही पाणी घातर्ळे तरो ते वर क्षणभरही न थारतां मुळाकडेच जाते, त्याप्रमाणे 
देवदेवतांची पूजा केळी तरी मुख्य परमेश्वराछा पावते. प्रश्ष--ळहान झाडांच्या वर पाणी घालतां आळे तरी वडासारख्या 
मोठ्या झाडांबर पाणी कर्स घाळतां येईल, कळशी शेंड्यापर्यंत कशी नेतां येईळ ? यारचे वमे मळा सांगा. उच्तर---कळझी 
शेंड्यापर्यंत हात न पोंचल्यासुळें नेतां न आली तरो पजेन्याचें उदक तर मोठ्या झाडांवर पडतेना ? तेंही सूळाकडेच घांदत 


येतें अर्स आपण पाहतों. सर्वांनाच मूळ सांपढेळ असें कर्से होडेळ ? फार पुण्यसंग्रह पदरीं असल्याक्रिवाय मूळ सांएडत नाहीं, 
दा. २९ 


४५० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १६ 


तथापी वृक्षांचेन पडिपाडे । जीवन घालितां कोठें पडे । ये गोष्टीचें सांकडे । 
कांहींच नाहीं ॥ ११ ॥ मागील आडंकेचें निरसन । होतां जालें समाधान । 
आतां गुणास निर्गुण । केसे म्हणती ॥ १२॥ चंचळपणें बिकारलें । सगुण 
ऐसें बोलिलें । येर तें निर्गुण उरलें । गुणातीत ॥ १३॥ वक्ता म्हणे हा 
विचार । शोधून पाहावें सारासार । अंतरीं राहातां निर्धार । नांव नाहीं 
॥ १४ ॥ विवेकेंचि तो मुख्य राजा । आणी सेवकाचें नांव राजा । याचा 
विचार समजा । विवाद खोटा ॥ १५ ॥ करल्पांतप्रळई जें उरलें । ते निर्गुण 
ब्रह्मसें बोलिलें । येर ते अवधेंचि जालें । मायेमध्यें ॥ १६ ॥ सेना शाहार 
बाजार । नाना यात्रा लहानथोर । शब्द उठती अपार । केसे निवडावे 
॥ १७॥ काळामध्ये पर्जन्यकाळ । मध्यरात्री होतां निवळ । नाना जीव 
बोलती सकळ । कैसे निवडावे ॥ १८ ॥ नाना देश भाषा मतें । भूमंडळी 
असंख्यातें । बहु कषी बहु मतें । केसी निवडावी ॥ १९ ॥ वृष्टि होतांच 
अंकुर । सृश्‍्विरी निघती अपार । नाना तंतु लहानथोर । केसें निवडावे 
॥ २०॥ खेचरे भूचर जळचरें । नानाप्रकारींची दारीरे । नाना रंग 
चित्रविचित्रे । केसी निवडावी ॥ २१॥ केसें हश्‍य आकारले । नानापरी 
विकारलें । उदंडचि पैसावलें । केसें निवडावे ॥ २२॥ पोकळीमध्यें गंधर्वनगरे । 


नाना रंग लाहानथोरें । बहु व्याक्ति बहु प्रकारें । केसी निवडावी ॥ २३ ॥ 


साधुजनांचीच विवेकी दृष्टि मूळाळा जाऊन भिडते. तथापि वृक्षाच्या दृष्टान्तावरून हॅ स्पष्ट होतें कीं, पाणी कोठेही घातळे तरी 
मूळाकडे जातें त्याप्रमाणे भक्तिभावाने देवदेवतांची उपासना केळी तरी ती मुख्य परमात्म्याला पोंचते ( १-१२ ). 
प्रश्न -- लोक सयुणाला नियुण कसें म्हणतात ते सांगा. निरयुणाच्या ठिकाणीं प्रथम स्फूर्ति ( वंचळपणा ) झाली ते सगुण. 
गुणाच्या पळीकडे निरगुण आहेच आहे. उत्तर -- तें खरे आहे. सारासारविचार पाहावा. असार टाकून सार म्ह० शाशत 
परब्रह्म घ्यावे म्ह० “ तत्वमसि ' बोधानें अह्मा्शी ऐक्यत्वाचा निर्धार झाल्यावर सगुण व निर्युंण हा भेदच उरत नाहीं, पण 
या नांवांचा तेथे पत्ता काय ळागणार ! हें विवेकाचे काम आहे. सेवकाचे नांव * राजा ' ठेवळें म्हणून तो कांहों खरा राजा 
होत नाहीं. ही कोतुकाची भाषा आहे, त्याप्रमाणें सगुणाळाच निगुण म्हटल्याने सगुण कांहीं निर्गुण होत नाहीं, कोणीं 
कोतुकार्न तसें म्हटळेंच तर त्यांत कांहीं हानीही नाहीं. कल्पांतप्रळय झाल्यावर जे उरते ते निर्गुण अह्य, त्यांवेगळें सारे 
मार्येत येतें ( १३-१६ ). सगुण व निगुण यांचा विवेक फार सूक्ष्म आहे, शब्दांपळीकडचा आहे. आतां जगांत अनेक 
उपासना ( संप्रदाय, पंथ, घम ) असल्या तरी शब्दांत जोंवर घोंटाळताहेत तोंवर त्यांत निवडानिवड करीत कोणीं बसावें! 
मतामतांचा गळबळा हा चाळतच असतो. ळष्कर, दाटवस्तीर्चे शहर, किंवा बाजार यांत अनंत शब्द उठत असतात, पण 
त्या गळबल्यांतील शब्द निवडायचे कसे व त्यांचा विचार करायचा कसा ? मोठा सुसळधार पाऊस पढून मध्यरात्री जरा 
निवांत झाळें कीं अनेक जीवांच्या बोलण्याचे राब्द ऐकू येतात ते शब्द कसे निवडायचे ? झा एथ्वीवर अनेक देश, अनेक 
भाषा, अनेक करषींचीं ब अनेक विचारवंतांची अनेक मर्ते आहेत त्यांत निवड कशी करायची ? खेचर, भूचर, जळखर 
अश्या अलेक प्राज्यांचो अनेक भिश्नभिक्च प्रकारची चित्रविचित्र रंगांची व विविध आकृतींची अनंत शरीरं आहेत त्यांत निवड 
काय करावी ? पहिळा पाऊस पडल्यावर सवंत्र सष्टोंत जमिनीतून अनंत प्रकारचे अंकुर बाहेर पडतात त्यांत काय निवड 
करणार ? फंचभूतत्रिगुणांची सृष्टि मुळमार्येतून प्रगटतेळा येत येत अनंत विकारांनी विस्तार पावळी आहे त्यांत काय काय 
निवडावे ! आकाशांत गंधबनगरें म्ह० ळहानमोठ्या आकारांच्या अनंत आकृति उत्पन्न झाळेल्या दिसतात त्यांत कशा प्रकारची 


समास १० ] साथ श्रीदासबोध ४५१ 


दिवसरजनीचे प्रकार । चांदिणें आणी अंधकार । विचार आणी 
अविचार । केसा निवडावा ॥ २४ ॥ विसर आणी आठवण । नेमस्त आणी 
बाष्कळपण । प्रचीत आणी अनुमान । येणें रीती ॥ २५ ॥ न्याय आणी 
अन्याय । होय आणी न होय । विवेकेंविण काय । उमजो जाणे ॥ २६॥ 
कार्यकर्ता आणी निकामी । शूर आणी कुकर्मी । धर्मी आणी अधर्मी । 
कळला पाहिजे ॥ २७ ॥ धनाढ्य आणी दिवाळखोर । साव आणी तस्कर । 
खरें खोटें हा विचार । कळला पाहिजे ॥ २८ ॥ वरिष्ट आणी कनिष्ठ । भ्रष्ट 
आणी अंतरनिष्ट । सारासारविचार पष्ट । कळला पाहिजे ॥ २९॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नानाउपासनानिरूपणनाम समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ पंचभूते चाले जग । पंचभूतांची ठगबग । पंचभूते 
गेलियां मग । काय आहे ॥ १ ॥ श्रोता वक्तयास बोले । भूतांचे महिमे 
वाढविले । आणि त्रिगुण कोठें गेळे । सागा स्वामी ॥२॥ अंतरात्मा 
पांचवें भूत । त्रिगुण त्याचें अंगभूत । सावध करूनियां चित्त । बरें पाहे 
॥ ३॥ भूत म्हणिजे जितुर्के जालें । त्रिगुण जाल्यांत जालें । इतुकेन मूळ 
खंडलें । आरांकेचे ॥ ९ ॥ भूतांवेगळें कांहीं नाहीं । भूतजात हँ सर्वही । 
येकावेगळें येक कांहीं । घडेचिना ॥ ५॥ आल्म्याचेन जाला पवन । पवनाचेन 
प्रगटे अम । अम्ीपासून जीवन । ऐसें बोलती ॥६॥ जीवन अवघें 
डबाबिलें । ते रविमंडळें आळलें । वन्हीवायोचेन जाठें । भूमंडळ ॥७॥ 


निवड करायची ? दिवस आणि रात्र, प्रकाश आणि अंधकार, विचार आणि अविचार, स्मरण आणि विस्मरण, नेमस्तपणा 
आणि बाष्कळता, प्रचीति ब अनुमान ( अनुभव व तक ), न्याय आणि अन्याय, होय आणि न होय ( होते आणि होत 
नाहीं, आहे आणि नाहीं, होणारें जाणारं आणि शाश्वत ), असा खिचडा सृष्टींत सवकाळ चाळलाच आहे. विवेकावांचून 
सत्य कळायचे आहे काय ? कार्यकता आणि निकामी पुरुष, खूर आणि विषयकिंकर; धर्मिष्ठ आणि भघर्मळंड, घनाढ्य आणि 
दिवाळखोर, सभ्य आणि चोर, सत्य व असत्य, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ, भ्रष्ट आणि अंतर्निष्ठ, यांचा तरवमभाव स्पष्ट कळला 
पाहिजे. तात्पय, सष्टींत विविधत्व सवत्र भरळेळें आहे, त्यांतच नानाविध संप्रदायडपासनांचीही विविधता आहे. विविधत्व 
हं सारे मार्येवीळ आहे, असार आहे. ते विवेकाने टाकून देऊन - सार, शाश्वत, नियुण स्वीकारावे ( १७-२९ ), 
[द० १६, स० ५ ] 

पंचभूवांच्या योरॉकरून जग चाळते, सारी चळवळ त्यांची आहे. पंचभूते गेल्यावर मग काय आहे ? यावर कोणी 
शंका काढील, “ भूतांची एवढी प्रतिष्ठा सांगतां मग गुणांचे महत्त्व कांहींच नाहीं काय ?! ? याळा उत्तर असे आहे - 
आकाझ्य म्ह० अंतरात्मा हें पांचर्धे भूत आहे व त्रिगुण त्याचे अंगभूत आहेत अर्थात त्रिगुणांचा अंतमीव आकाशांतच होतो 
शिवाय * भूत ' झाळे ( भू--होणे ) ते त्रिगुण झाळेल्यांत आहेत अर्थांत. त्यांचा समावेज्ञ भूतांतच होतो. म्हणून फ्वभू्ता- 
वेगळें कांडी नाहीं, सर्व भूतात्मक आहे अस वर म्हटले तेंच यथार्थ आहे. एकाशिवाय एक होत नाहीं असा भूतांचा 
परस्परसंबंध आहे. आल्म्यापासून आकाक्ष, त्यापासून वायु, वायूपासून अभि, अप्नीपासून आप असं झाळें आहे. सारे पाणीच 
उबाबळें ( भरळें होतं ) ते सूयवेजानें आळले, तेव्हां त्याची वायु व अभि यांच्या साह्याने एथ्वी झाळी. वन्हि, वायु व रवि 


'४५२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १६ 


000 मा ०२३२७६. र्त मावा 10 
वन्ही वायो रवी नस्ता । तरी होते उदंड सीतळता । ते सीतळतेमध्यें 
उष्णता । येणें न्यायें ॥ ८ ॥ अवघें वमोसी वर्म केलें । तरीच येवढे फांपावलें । 
देहमात्र तितुर्के जाठें । वर्माकरितां ॥ ९॥ अवघें सीतळचि असतें । तरी 
प्राणिमात्र मरोन जातें । अवघ्या उष्णेंचि करपतें । सकळ कांहीं ॥ १० ॥ 
भूमंडळ आळोन गोठलें । तें रविकिरणें वाळोन गेलें । मग सहजचि देवें 
राचिठें । उपायासी ॥ ११॥ म्हणोन केला पर्जन्यकाळ । थंड जालें भूमंडळ । 
पुढें उष्ण कांहीं सीतळ । सीतकाळ जाणावा ॥ १२॥ सीतकाळें कशले 
लोक । कर्पोन गेठे वृक्षादिक । म्हणोन पुढें कोतुक । उष्णकाळाचें ॥ १३॥ 
त्याहीमध्यें प्रातःकाळ । माध्यानकाळ सायंकाळ । सीतकाळ उष्णकाळ | 
निर्माण केले ॥ १४॥ ऐसें येकामागें येक केलें । विलेनें नेमस्त लाविलें । 
येणेकरितां जगले । प्राणिमात्र ॥ १५ ॥ नाना रसें रोग कठीण । म्हणोनी 
औषधी केल्या निर्माण । परंतु सृष्टीचे विवरण । कळलें पाहिजे कॉ ॥ १६ ॥ 
देहमूळ रक्त रेत । त्या आपाचे होती दांत । ऐसीच ७ प्रचीत । 
नाना रत्नांची ॥ १७ ॥ सकळांसी मूळ जीवन बांधा । जीवने चाळे सकळ 
घंदा । जीवनेंवीण हरिगोविंदा । प्राणी केंचे ॥ १८ ॥ जीवनाचे मुक्ताफळ । 
शुक्रासारिखे सुढाळ । हिरे माणिके इंद्रनीळ । तेजाळ जाले ॥ १९ ॥ महिमा 
कोणाचा सांगावा । जाळा कर्दमुचि आधवा । वेगळवेगळु निवडावा । कोण्या 
प्रकारें ॥ २०॥ परंतु बोलिलें काँहयिक । मनास कळावया विवेक । जनांमध्ये 
तार्किक ठोक । समजती अवघें ॥ २१ ॥ अवर्धे समजलें हें घडेना । 
म्हणून स्टिविस्तार झाला आहे, व म्हणून पंचभूतात्मक देह झाले आहेत. सारी पाण्याची क्षीतळताच असती तर प्राणी 
थंडीरनेंच कांकडून मेळे असते, सारी उप्णताच असती तर सारं करपून गेळें असतें. प्रथ्वी आळून घट्ट गोळा बनली ती 
सुर्यतेजाने वाळून निघाली व त्यावर पुन्हां उपाय म्हणून देवाने पजन्यकाळ उत्पन्न करून ती थंड केली. कांहीं उष्ण व 
कांहीं शीतळ असा मग हिंबाळा केला. थंडीने प्राणी त्रासळे व वृक्ष करपे म्हणून मग उन्हाळा केला. त्यांत पुन्हां सकाळ 
दुपार, संध्याकाळ असे तीन काळ करून उष्ण व शीतळ यांचे तारतम्य ठेवलें. याप्रमाणे एकामार्गे एक व्यवस्था केल्यामुळें 
जीव जगळे आहेत, नानारससेवनानें कठिण रोग झाले म्हणून त्यावर तोड देण्यासाठीं औषधी निर्माण केल्या. याप्रमाणे 
यकापासून एक व एकार्चे वमे एक अशी सृष्टि कशी केली हें विचाराने पाहिळे पाहिजे ( १-१६ ), देहाचें मूळ म्ह० ( ख्रीचें) 
रक्त व ( पुरुषाचे ) रेत - त्याच आपापासून दांत झाळे आहेत, आपापासून अशींच रत्ने झालीं आहेत. सवोर्चे मूळ आप "ह 
जीवन-सबे देह पाण्यापासून तयार झाले, त्यानेच ते वाढले व जगले भाहेत. जीवनावीण जीव कसचे जगतात ! शुक्राच्या 
चांदणीसारखीं मोत्ये, हिरे, माणके पाण्यापासून झाल्यामुळेच तेजाळ म्ह० कांतिमान्‌ झालीं आहेत. उदकाचा महिमा 
सांगितळा पण बाकीच्या भूतांचा महिमाही असाच थोर आहे. सृष्टि पंचभूतांच्या करदमापासून ( कदम - चिखल, 


मिश्रण ) झाळो आहे. त्यांत भूते परस्परापासून वेगळीं करून दाखवितां येत नाहींत, विचाराची दिशा दाखविछी 
आहे; त्यावरून शहाण्यांनी वम जाणावे ( १७-२१ ). सवे पूर्णत्वे कळणे कोणासच शक्‍य नाहीं, म्हणून तर विविध शाखे 


समास १०] साथे श्रीदासबोध ४५२३ 


शास्त्राशास्रांसी पडेना । अनुमानें निश्चय होयेना । काँहीयेिक ॥ २२ ॥ अगाध 
गुण भगवंताचे । दोष वर्णू न दाके वाचे । वेदविधी तेहि काचे । देवेविण ॥ २३ ॥ 
आत्माराम सकळां पाळी । आवघे त्रेलोक्य सांभाळी । तया येकेंविण धुळी । 
होय सरवत्रांची ॥ २९ ॥ जेथें आत्माराम नाहीं । तेथें उरो न रके कांही । 
त्रेलोकींचे प्राणी सर्वही । प्रेतरूपी ॥ २५ ॥ आत्मा नस्तां येती मरणें । 
आम्म्याविण कैचें जिणें । बरा विवेक समजणें । अंतर्यामी ॥ २६ ॥ समजणे 
जें विवेकाचें । तेंही आत्म्यावीण केचें । कोणीयेकें जगदीशारचें । भजन 
करावें ॥ २७ ॥ उपासना प्रगट जाली । तरी हे विचारणा कळली । याकारणें 
पाहिजे केली । विचारणा देवाची ॥ २८ ॥ उपासनेचा मोठा आश्रयो । 
उपासनेवीण निराश्रयो । उदंड केलें तरी जयो । प्राप्त नाहीं. ॥ २९ ॥ 
समर्थाची नाहीं पाठी । तयास भलताच कुटी । याकारणें उठाउठी । भजन 
करावें ॥ २० ॥ भजन साधन अभ्यास । येणें पाविजे परलोकास । दास 
म्हणे हा विश्वास । धरिला पाहिजे ॥ ३१॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे 
गुणभूतनिरूपणनाम समास दराम ॥ १० ॥ 





ही) 


च्च 
ग 


परस्परांशी पुर्णपर्णे मिळत नाहींत व म्हणून अनुमानाने (कारण शाखे आनुमानिक आहेत) निश्चय होत नाहीं. 
भगवंताचे अगाध गुण शेषही वानू शकत नाहीं, वेध व विधि (ब्रह्मदेव) सुद्धां वणन करण्यास असमथ आहेत 
(२२-२३ ). अंतरात्मा ( नारायण) सवोर्चे पाळण करितो, सारे त्रेलोक्य सांभाळतो, त्यावांचून सारेच धुळीस 
मिळतील. आत्माराम नाहीं तेथें कांहींच राहात नाहीं, त्यावांचून त्रेळोक्यांतीळल सारे प्रेतरूप आहेत. तो नाहीं म्हणजे 
मृत्यु, तो आहे म्हणजे जगणे, याचा विचार पाहावा. विवेकार्चे समजणे, हेंहो आत्म्यामुळे; म्हंणून त्या आत्मारामार्चे - 
जगदीशाचें - भजन करावे. उपासना प्रगट झाली कीं हा आत्मविचार कळतो, म्हणून देव जो अंतरात्मा त्याचा विचार 
करावा. उपासनेचा आश्रय फार मोठा आहे, तिच्याबांचून जीव निराश्रित आहेत, पुष्कळ खळवळी केल्या पण उपासनेचे 
बळ नाहों तर त्या निष्फळ होतात. समर्थ ( आत्माराम ) जर पाठीराखा केला नाहीं तर वाटेळ तो (भूतें काय व मनाचे 
कामादि विकार काय) यथेच्छ ठोकतो म्हणून तात्काळ देवाला ओळखून त्याचें भजन करावे. भजन-साधनाच्या अभ्यासाने 
परळोकाची ( प्रकृतिपर ब्रह्मस्थितीची ) प्राह्षि होते, पण यावर अरद्धा ठेवळो पाहिजे (२४-३१), [द० १६, स« १०] 


(स 


॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


॥ साथ श्रीदासबोध ॥ 


>” क्वाऱ>- 


॥ ददाक सतरावा प्रकृतिपुरुषांचा |॥ १७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ निश्चळ जक्षीं चंचळ आत्मा । सकळांपर जो परमात्मा । 
चेतन्य साक्षी ज्ञानात्मा । षडगुणेश्वरु ॥ १ ॥ सकळ जगाचा ईश्वर । 
म्हणोनी नामे जगदीश्वरु । तयापासून विस्तारु । विस्तारला ॥२॥ 
शिवशक्ति जगदीथवरी । प्रक्ृतिपुरुष परमेश्वरी । मूळमाया गुणेशवरी । 
गुणक्षोभिणी ॥ २ ॥ क्षेत्रज्ञ द्रष्टा कूटस्थ साक्षी । अंतरात्मा सर्वलक्षी । 
शुद्धसत्व महत्तत्व परीक्षी । जाणता साधु ॥ ९ ॥ जह्या विष्णु महेश्वर । 
नाना पिंडी जीवेश्वरु । त्यास भासती प्राणीमात्र । लहानथोर ॥ ५॥ 
देहदेउळामध्ये बेसला । न भजतां मारितो देहाला । म्हणोनी त्याच्या भेणे 
तयाला । भजती लोक ॥ ६ ॥ जे वेळेसी भजन चुकले । तें तें तेव्हां 
पछाडिळें । आवडीनें भर्जा लागले । विश्वजन ॥७॥ जें जें जेव्हं 
आक्षेपिलें । तें तें तत्काळाच दिधले । त्रेलोक्य भजों लागलें । येणें प्रकार 
॥८॥ पांचा विषयांचा नेवेय । जेव्हां पाहिजे तेव्हां सिद्ध । ऐसेंन 
करितां सद्य । रोग होती ॥९॥ जेणें काळें नेवेद्य पावेना । तेणें काळें देव राहेना । 
भाग्य वेभव पदार्थ नाना । सांडरन जातो ॥ १०॥ जातो तो कळों 
देईना । कोणास ठाउक होयेना । देवेंबिण अनुमानेना । कोणास देव ॥ ११ ॥ 
लाला वतात आता स म ता ला पकी मे 
त्याला परमात्मा, चैतन्य, साक्षी, ज्ञानात्मा, षडगुणेश्वर अशीं नांवे आहेत. तो सवे जगाचा इंश आहे म्हणून त्याला जगदीश्वर 
म्हणतात, त्यापासून सृष्टिविस्वार झाळा आहे. शिवशक्ति, जगदीश्वरी, प्रकृतिपुरुष, मूळमाया, गुणमाया, क्षेत्रज्ञ, द्रष्टा, कूटस्थ, 
शुद्धसत्व, महत्त्व इ० सवे नांव त्या चंचळ आत्म्याची म्ह० अंतरात्म्याची आहेत. तो ब्रह्मा, विष्णु, हर, अनंत पिंडांतीळ 
जीव, सवे प्राणिमात्र यांना जाणतो (१-५). देहदेवळांत बसून जे देह त्याला भजत नाहींत त्यांना तो शिक्षा करितो 
म्हणून त्याच्या भयाने छोक त्याळा भजतात ; भजनांत कुचराई करणारांना तो ठोकतो म्हणून खारे छोक त्याच्यापुढे नमतात ; 
बरे त्याच्यापाशी जे जे मागावे तें ते तो देतो म्हणून प्राणिमात्र त्याला हरण जातात. झब्दादि पांच विषयांचा नेवेद्य 
त्याच्यासाठी सवदा दयार ठेवावा लागतो; नाहींतर तो देहाच्या मार्गे नाना रोग ळावून देतो. त्याला नेवेद्य मिळाळा नाहीं 


कीं तो नाराज होऊन नानाप्रकारचे भोग्य पदार्थ, वैभव वगैरे सारे सोडून जातो. जातो तें कळूं देत नाहीं. कोणास समजत 
नाहीं, त्याशी अनन्य झाल्यावांचून तो स्वतःचे रूप कोणास दाखवीत नाहीं. ( याप्रमाणे अंतरात्मा बळात्कारानें आपळा 





समास १] सार्थ श्रीदासबोध ४५५ 
0009000. व क 0.00. तवा व ताल 


देव पाहावयाकारणें । देउळें ठागती पाहर्णे । कोठें तरी देउळाच्या गुणें । 
देव प्रगटे ॥ १२॥ देउळें म्हणिजे नाना शारीरें । तेथें राहिजे जीवेशवरें । 
नाना शरीरें नाना प्रकारें । अनंत मेदे ॥ १३॥ चालतीं बोलती क देउळें । 
त्यामध्यें राहिजे राउळें । जितुकीं देउळें तितुकी सकळें । कळलीं पाहिजे 
॥ १४ ॥ मत्स्य कूर्म वराह देउळें । भूगोळ धरिला सर्वकाळें । किक्राळे 
निर्मळें । कितियेक ॥ १५ ॥ कितेक देउळीं सोख्य पाहे । भरीते अवघे 
सिंधु आहे । परी तें सर्वकाळ न राहे । अशात ॥ १९॥ अद्याश्वताचा 
मस्तकमणी । जयाची येवढी करणी । दिसेना तरी काय जालें धणी । 
तयासीच म्हणावें ॥ १७ ॥ उद्भवोन्मुख होतां अभेद । विमुख होतां उदंड 
खेद । ऐसा अधोर्ध्व संवाद । होत जातो ॥ १८ ॥ सकळांचे मूळ दिसेना । 
भव्य भारी आणी भासेना । निमिष येक वसेना । येके ठाई ॥ १९ ॥ 
ऐसा अगाध परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिमा । तुझी ठीळा सर्वोत्तमा । 
तूंच जाणसी ॥ २० ॥ संसारा आलियाचें सार्थक । जेथें नित्यानित्यविवेक । 
इहलोक आणी परलोक । दोनी साधिले ॥ २१ ॥ मननसीळ लोकांपासीं । 
अखंड देव अहनिशीं । पाहतां त्यांच्या पूर्वसंचितासी । जोडा नाहीं ॥ २२॥ 
अखंड योग म्हणोन योगी । योग नाहीं तो वियोगी । वियोगी तोही योगी । 
योगबळें ॥ २३ ॥ भल्यांची महिमा ऐसी । जे सन्मार्ग लावी लोकांसी । 
पोहणार असतां बुडतयासी । बुडा नेदावें ॥ २९ ॥ स्थूळसूक्ष्मतत्वझाडा । 


कार्यभाग साघून घेतो ). तो देव भेटावा म्हणून देवळें पाहावी लागतात, म्हणजे कोठें तरी ( संतसदुरूच्या ठिकाणीं ) 
तो प्रगटतो ( त्याचो ओळख पटते ). देवळें म्ह» शरीरें व त्यांत जीवेश्वर राहतो; झरीरे अनेक व भिक्नभिक्न आहेत. 
चाढत्या बोलत्या देवळांत देव ( राऊळ ) राहतो. सर्वे देवळांत ( शरीरांत ) देव ( अंतरात्मा ) राहतो हें कळले पाहिजे. 
मत्स्य, कूम, वराह, भूगोळावरीळ सवे प्राणी, त्यांत कित्येक भयंकरही असतात, सवोत तो नांदत आहे. कित्येक देवळांत 
तो सोड्परच पाहतो इतकें कों, जणूं काय ससुद्राळा भरतोच आलो आहे, पण तं सुख सर्वकाळ टिकत नाहीं, अज्ञाचत 
असतें. अनित्य सृष्टीच्या मस्वकावरचा मणि म्ह० मूळ पुरुष, ज्याची कृति एवढी थोर आहे असा हा अंतरात्मा डोळ्यांत 
दिसला नाहों म्हणून काय झाळें 0 - त्याळाच जीवांनी आपला धणी ( माळक ) मानर्ळे पाहिजे. त्या सवांच्या उज्नवाकडे 
( मूळपुरुष, वडीळ त्याकडे ) तोंड वळविले कीं त्याचा आपला अभेद आहे, त्याच्याकडे पाठ फिरविळी ( विसुख झालो ) कीं 
सारे दुःखच आहे, असा त्याच्या संबंधाने अध आणि ऊर्ध्व म्ह० सुख व दुःख यांचा संबंध आहे. सकळांचे मूळ ( अंतरात्मा ) 
दिसत नाहों, व फार भव्य ( सवेब्यापी व प्रकाशरूप ) असून भासत नाहीं, निमिषभरही कोठे स्थिर राहत नाहीं. असा 
हा परमात्मा अगाध आहे. त्याचा महिमा कोण जाणत असेल तो जाणे. सर्वोत्तमा ! तुझी ळीळा तुलाच ठाऊक ( ६-२० ). 
नित्यानित्यनिबेकार्न इहळोक आणि परळोक ( प्रपंच ब परमार्थ ) हे दोन्ही ज्याने साधले त्याच्या जन्माचं साथक झाले. 
मननशीळ ळोकांजवळ अखंड म्ह० अनाद्यनंत परमेश्वर अहर्निश असतो, नित्ययुक्त असतात - त्यांचे पूर्वपुण्य अगाध होय. 
देवाचा त्यांचा अखंड योग असतो म्हणून ते योगी खरे; योग नाहीं तो नियोगी म्ह० देवापासून दूर पडळेळा असेळ 
तोही योगवळाने ( मनननिदिभ्यासबळानें ) योगी ( देवाशी अखंड सयुक्त ) होतो. अखा मनुष्य भळा खरा. कांकीं, तो 
इतरांनाही सन्मार्गाळा ( देवाच्या मार्गाळा ) छावतो. ज्याळा पोइतां येतं त्यानें बुडणारास बुडू देऊ नये. स्थूळ आणि 


४५६ सार्थ श्रीदासबोध [ दराक १७ 


पिंडनह्माडाचा निवाडा । प्रचीत पाहे ऐसा थोडा । भूमंडळीं ॥ २५ ॥ 
वेदांतीचें पंचीकरण । अखंड तयाचें विवरण । महावाक्‍यें अंतःकरण । 
रहस्य पाहे ॥ २९ ॥ ये पृथ्वीमध्यें विवेकी असती । धन्य तयांची संगती । 
श्रवणमात्रे पावती गती । प्राणिमात्र ॥ २७ ॥ सत्संग आणी सच्छास्त्रश्रवण । 
अखंड होतसे विवरण । नाना सत्संग आणी उत्तम गुण । परोपकाराचे ॥२८॥ 
जे सत्कीतींचे पुरुष । ते परमेश्वराचे अंग । धर्मस्थापनेचा हव्यास । तेथेंचि 
वसे ॥ २९ ॥ विदोष सारासारविचार । तेणें होय जगदुद्धार । संगत्यागें 
निरंतर । होऊन गेले ॥ ३०॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देव- 
बळात्कारनाम समास प्रथम ॥ १ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ जह्ष निर्मळ निश्चळ । जस गगन अंतराळ । निराकार 
केवळ । निर्विकारी ॥ १॥ अंतचि नाहीं तें अनंत । शाश्वत आणि सदोदित । 
असंत नव्हे तें संत । सर्वकाळ ॥ २॥ परब्रह्म तें अविनाठदा । जेसें आकाठदा 
अवकाश । न तुटे न फुटे सावकास । जैसें तेसें ॥ ३॥ तेथें ज्ञान ना 
अज्ञान । तेथें स्मरण ना विस्मरण । तेथें अखंड निर्गुण । निरावलंबीं ॥ ४॥ 
तेथें चंद्र सूर्य ना पावक । नव्हे काळोखे ना प्रकाराक । उपाधीवेगळें 
येक । निरोपाधी नरह्म ॥ ५ ॥ निश्चवळीं स्मरण चेतलें । त्यास चैतन्य ऐसें 
कल्पिले । गुणसमानतें जालें । गुणसाम्य ऐसें ॥ ६॥ गगनीं आली अभ्रच्छाया । 
तेसी जाणिजे मूळमाया । उद्धव आणी विल्या । वेळ नाहीं ॥७॥ 


सूक्ष्म तत्त्वांचा झाडा करून पिंडबह्मांडाचा विचाराने निरास करून आत्मानुभव पाहणारा पुरुष विरळ होय. तो वेदांतील 
पॅचीकरण म्ह० मुळमायेपासून पिंडापयत सर्व सृष्टीचा नित्यविचार करून अंतरांतील देव महावाकयाच्या विवरणानें पाहात 
असतो. अशा विवेकी जनांची संगति धन्य होय. त्यांच्या मुखाने निरूपण ऐकून प्राणिमात्र उद्धरतात, तेथ सत्संग व 
सच्छार्त्रश्रवण घडून परोपकाराचे उदार गुण अंगीं जडतात. असे सत्कीर्तींचे पुरुष ते देवाचेच अंश होत, त्यांनाच 
घर्मस्थापनेची आवड असते. सारासारविवेकाने जीवांचा उद्धार होऊन असंगत्वाने ते स्वरूपाकार होतात ( २१-३० ). 
[ द« १७, स« १] 

आकाशासारखें ब्रह्म निश्चळ, निर्मळ, निराकार व निर्विकार आहे. ते अंत नाहीं म्हणून अनंत ; असंत ( अशाश्वत ) नाहीं 
म्हणून संत, सदोदित आहे ते अविनाश आहे; आकाशासारखेंच फुटत नाहीं, तुटत नाहीं, सदोदित आहे तसं आहे. तेथें 
छान नाहीं व अज्ञानही नाहीं, स्मरण नाहीं ज विस्मरणही नाहीं; निरावळंबी म्ह० प्याळा कशाचा आश्रय नाहीं म्ह” 
तें स्वयंभू आहे, अखंड आहे, निगुण आहे. तेथें सूयंचंद्राझि नाहींत, तेथे प्रकाश नाहीं, व अंधारही नाहीं, असे ते द्वेतरहित, 
अद्य, निरुपाधिक आहे म्ह सकळउपाधिरहित आहे ( १-५ ). त्या निश्चळों चळण, स्मरण चेतलळें - त्यावर चेतन्य 
अशी कल्पना केळी तेथे सत्वरजतम हे त्रियुण समान राहिले म्हणून त्याळा गुणमाया असें नांव ठेविळें. त॑ स्मरण, चेतन्य 
किंवा संचळ - त्याळाच मूळमाया म्हणतात. मूळमाया म्हणजे काय? आकाश निश्लळ असतां वर ढग पसरावे त्यांना 
पसरायला व नाहींसे ग्हायळाही वेळ छागत नाहीं - तशी वह्मों मुळमायेचें आवरण उभे राहिलें. निरुणाच्या ठिकाणीं हा जो 


समास २] सार्थ श्रीदासबोध ४५७ 


निर्युणीं गुणविकारु । तोचि पहुणेश्वरु । अर्धनारीनटेश्वरु । तयास 
म्हणिजे ॥ ८ ॥ आदिशक्ति शिवशक्ति । मूळीं आहे सर्वशक्ति । तेथून पुढे 
नाना व्यक्ती । निर्माण जाल्या ॥ ९ ॥ तेथून पुढे शुद्धसत्व । रजतमाचें 
गूढत्व । तयास म्हणिजे महत्तत्व । गुणक्षोभिणी ॥ १० ॥ मूळी असेचिना 
व्यक्ती । तेथें केंची शिवशक्ती । ऐस म्हणाल तरी चित्ती । सावधान असावे 
॥ ११ ॥ जह्मांडावरून पिंड । अथवा पिंडावरून जद्यांड । अधोर्ध्व पाहातां 
निवाड । कळा येतो ॥ १२ ॥ बीज फोडून आणिलें मना । तेथें फळ तों 
दिसेना । वाढत वाढत पुढें नाना । फळें येती ॥ १३॥ फळ फोडितां बीज 
दिसे । बीज फोडितां फळ नसे । तेसा विचार असे । पिंडबह्मांडीं ॥.१४ ॥ 
नरनारी दोनी भेद । पिंडीं दिसती प्रसिद्ध । मूळीं नस्तां विशद । होतील 
केसी ॥ १५॥ नाना बीजरूप कट्पना । तींत काय येक असेना । सूक्ष्म 
म्हणोनि भासेना । येकायेकीं ॥ १६ ॥ स्थूळाचें मूळ ते वासना । ते वासना 
आधीं दिसेना । स्थूळावेगळें अनुमानेना । सकळ कांही ॥ १७ ॥ कल्पनेची 
सृष्टी केली । ऐसीं वेदशास्त्रे बोलिली । दिसेना म्हणोन मिथ्या केली । न पाहिजेत 
कीं ॥ १८॥ पडदा येका जन्माचा । तेथें विचार कळे केंचा । परंतु गढत्व हा 
नेमाचा । ठाव आहे ॥१९॥ नाना पुरुषांचे जीव । नाना स्त्रियांचे जीव । येकाचे 
परी देहस्वभाव । वेगळाले ॥ २० ॥ नवरीस नवरी नलगे । ऐसा भेद दिसो 
लागे । पिडावरून उमगे । त्रह्मांडबीज ॥ २१॥ नवरीचें मन नवऱ्यावरी । 


ढग - विकार त्याळाच मूळमाया, षड्युगेश्वर, अर्धनारीनटेश्वर, आदिशक्ति, शिवशक्ति, इ० नांवे आहेत. त्या मूळमार्यंतच 
पुढीळ सृष्टिरचनेची सर्वेज्ञक्ति - सर्वबीजे असून तिच्यापासूनच अनेक तत्वें आकारास आलों. तेथून झुद्ध सत्व ( यांतच 
रजतमही सूक्ष्मबीजरूपार्ने होते ), महत्त्व किंवा गुणमाया झाळी. आतां मूळमायाच जर अन्यक्त आहे, तर तेर्थे शिवशक्ति 
कोठून आल्या अर्ख म्हणाळ तर सावधपणानें याचा विचार पाहावा ( ६-११ ). पिंडावरून ब्रह्मांड किंवा ब्रह्मांडावरून पिंड, 
खालून वर किंवा वरून खाळॉ कलाही विचार करून पाहा म्हणजे कळेळ ( आपण पिंडावरून ब्रह्मांडाचा विचार करीत 
शिवशक्तीपर्यंत जाऊं ). आंब्याची कोय फोडून पाहिली तर तींत कांहीं फळ दिसत नाहीं, पण तो कोय जमिनींत लावून 
निगा राखून त्याचें मोठें झाड वाढविळे म्हणजे शेबटीं फळे येतात. फळ फोडून पाहिर्ळे तर त्यांत बोज दिसते, पण बीज 
फोडून पाहिलें तर त्यांत कांहीं फळ दिसत नाहीं - असाच पिंडब्रह्मांडाचा विचार करावा. स्त्रीपुरुष हा भेद पिंढांत दिसतो, 
पण मूळांत हा भेद नसता तर पिंडांव कोठून विसता ? बीजरूप कल्पनेच्या पोटांत अनंत कल्पना असतात, त्या सूक्ष्म म्हणून 
भासत नाहींत इतकेच, स्थूळारचे मूळ वासनेंत आहे ( वासनेसुळेंच हा स्थूळ देह निर्माण होतो ) पण वासना कोठे दिसते ? 
सांगायचे इतकेच कॉ स्थूळावरून सूद्ष्माची -- इष्टावरून अददष्टाची -- कल्पना करावी लागते. कह्पनेपासून सष्टि झालो असे वेदशास्त्र 
सांगतात पण कड्पना दिसत नाहीं म्हणून वेदशास्त्रांचे सांगणे कांहीं खोटं नाहीं. एकेक जन्म हा एकेक पडदा आहे, म्हणून अनेक 
पडदे मध्यें आल्यासुळें आपणांस मूळाचा विचार कळत नाहीं, पण निश्चित रहस्ये अशोंच गूढ अतततात, तीं विवेकाशिवाय 
उमगत नाहींत, खोपुरुषांचे अनेक जीव आहेत पण देहस्वभाव भिन्नभिन्न आहेत. नवरीला नवरो नको असते, नवराच 
पाहिज असतो हा पिंडांत नियम दिसतो; यावरून, तरह्मांडबोज जी मूळस!ःया तिचा विचार करा. नवरोचें मन नवऱ्यावर व 


४५८ सार्थ श्रीदासबोध [दरक १७ 


नवऱ्याचें मन नवरीवरी । ऐसी वासनेची परी । मूळींहून पाहावी ॥ २२॥ 
वासना मूळींची अभेद । देहसंमंधें जाला भेद । तुटतां देहाचा समंध । भेद 
गेला ॥ २३ ॥ नरनारीर्चे बीजकारण । दिवदाक्तीमध्यें जाण । देह धरितां 
प्रमाण । कळों आलें ॥ २९ ॥ नाना प्रीतीच्या वासना । येकाचे येकास 
कळेना । तीक्ष्ण दृष्टीनें अनुमाना । कांहींसें येतें ॥ २५ ॥ बाळकास वाढवी 
जननी । हें तों नव्हे पुरुषाचेनी । उपाधी वाढे जयेचेनी । ते हे वनिता 
॥ २६॥ वीट नाहीं केटाळा नाहीं । आलस्य नाहीं त्रास नाहीं । इतुकी 
माया कोठेंचि नाहीं । मातेवेगळी ॥ २७॥ नाना उपाधी वाढवू जाणे । नाना 
मायेने गोंवूं जाणे । नाना प्रीति लावूं जाणे । नाना प्रपंचाची ॥ २८ ॥ 
पुरुषास स्त्रीचा विश्वास । ख्रीस पुरुषाचा संतोष । परस्पर वासनेस । बांधोन 
टाकिले ॥ २९ ॥ इश्वरें मोठें सूत्र केलें । मनुष्यमात्र गुंतोन राहिलें । 
लोभाचें गुंडाळें केलें । उगवेना ऐसें ॥ २० ॥ ऐसी परस्परे आवडी । 
खीपुरुषांची महागाडी । हे मूळींहून चालिली रोकडी । विवेकें पाहावी ॥ ३१॥ 
मूळी सूक्ष्म निमाण जालें । पुढें स्पष्ट दिसोन आलें । उतपत्तीचें कार्ये चाले । 
उभयतांकारितां ॥ ३२ ॥ मूळी शिवशक्ती खरें । पुढें जालीं वधुवरें । 
चीऱ्यांसे लक्ष विस्तार । विस्तारली जे ॥ ३३२॥ येथें शिवशक्तीचें रूप 
केलें । श्रोतीं मनास पाहिजे आणिलें । विवरलियांविण बोलिलें । तें व्यर्थ 
जाणावें ॥ २४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शिवशक्तिनिरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥२॥ 


नवऱ्याचं नवरीवर अशी पिंडांत भिन्न वासना दिसते; तिचा पत्ता मूळमार्येत लावावा, वासना अभिन्न पण देहसंबंधासुळे 
भद होतो, देहसंबंध सुटला कीं भेद गेला, पिंडांत नरनारींचा जो भेदसंबंध दिसतो तोच मूळमार्येत शिवशक्तिरूपानें सूक्ष्मतः 
असला पाहिजे अर्से स्थूळावरून सूक्ष्माकडे मागें जातां जातां आढळून येतें ( १२-२० ). प्रीतीच्या सूक्ष्म वासना अनेक 
असतात, त्या एकाच्या एकास कळत नाहींत, बारकाईने विचार केळा म्हणजे कांहींसं ध्यानांत येते, आई बाळाला बाढविते, 
ते काम पुरुषाकडून होणार नाहीं. सारी उपाधि वाढते खीसुळेंच. आळस नाहीं, बोट नाहीं, कंटाळा नाहीं, त्रास नाहीं, 
ममता अत्यंत - हें आहेवांचून कोणाच्याही हातून होणार नाहीं. अनेक उपाधि वाढवणे, मायेत गोंवून ठेवणे, प्रेमप्रीतीनें 
प्रपंचाशी बांधून टाकणें हे आहेच करूं जाणे, पुरुषाचा विश्वास सखोोवर व खीच्या संतोषार्च स्थान पुरुष अर्स वासनेने 
उभयत्तांस एकत्र बांघर्ळे आहे. इश्वराने मोठे सूत्र केळें आहे व मनुष्यमात्रांस सोडवावयाला दुर्घट अश्या प्रेमजाळांत गुंतविले 
आहे. ख्त्रीपुरुषांची ही परस्पर गोडी मूळांतून ( मूळमायेपासूनच ) चाळत आली आहे, याचा प्रत्यक्ष अनुभव पाहावा, 
मूळमार्येत शिवशक्तिरूपाने सूक्ष्म भेद आहे तोच सृष्टींत पुढें चाळळा असून उत्पत्तिकाये दोघांसुळें होत आहे. सूक्ष्मांत 
शिवशक्ति तीच स्थूळांत वधूवर होतात. ८४ लक्ष योनि त्यामुळेच निमोण झाल्या आहेत, शिवशक्तीचें रूप येथें केळे आहे 
ते नीट विवखून पाहावे, मननाशिवाय ऐकर्णे ब्यथे होय ( २५-३४ ). [ द० १७, स« २] 


समास ३] सार्थ श्रीदासबोध ४५९ 


॥ श्रीराम ॥ थांबा थांबा ऐका ऐका । आधींच ग्रंथ सोड नका । सांगितले 
तें एका । सावधपर्णे ॥ १॥ श्रवणामध्यें सार श्रवण । ते हे अध्यात्मानेरूपण । 
सुचित करून अंतःकरण । ग्रन्थामध्यें विवरावें ॥ २॥ श्रवणमननाचा विचार । 
निजध्यासें साक्षात्कार । रोकडामोक्षाचा उधार । बोलोंचि नये ॥ २॥ नाना रत्ने 
परीक्षितां । अथवा वजनें करितां । उत्तम सोनें पुटीं घालितां । सावधान असावें 
॥४॥ नाना नाणीं मोजून घेणें । नाना परीक्षा करणें । विवेकी मनुष्यासी बोलणें । 
सावधपणें ॥ ५ ॥ जेसें ठाखोलीचे धान्य । निवडून वेंचितां होतें मान्य । 
सगट मोजितां अमान्य । देव क्षोभे ॥ ६ ॥ येकांती नाजुक कारभार । 
तेथें असावें अतितत्पर । त्याच्या कोटिगुणें विचार । अध्यात्मग्रन्यी ॥७॥ 
काहण्या कथा गोष्टी पवाड । नाना अवतारचरित्रे वाड । त्या समस्तांमध्यें 
जाड । अध्यात्मविद्या ॥ ८ ॥ गत गोष्टीसी ऐकिले । तेणें काय हातास 
आलें । म्हणती पुण्य. प्राप्त जालें । परी तें दिसेना कीं ॥ ९॥ तेसें नव्हे 
अध्यात्मसार । हा प्रचीतीचा विचार । कळतां अनुमानाचा संव्हार । होत 
जातो ॥ १०॥ मोठे मोठे येऊन गेले । आत्म्याकरितांच वतेले । त्या 
आत्म्याचा महिमा बोले । ऐसा कवणु ॥ ११ ॥ युगानुयुगे येकला येक । 
चालवितो तिनी लोक । त्या आत्म्याचा विवेक । पाहिलाच पाहावा ॥ १२॥ 
प्राणी आले येऊन गेले । ते जेसे जेसे वर्तले । ते वर्तणुकेचें कथन केलें । 
इच्छेसारिखे ॥ १३॥ जेथें आत्मा नाहीं दाट । तेथें अवर्धे सरसपाट । 
आत्म्याविण बापुडे काष्ट । काय जाणे ॥ १४ ॥ ऐसें वरिष्ठ आमकज्ञान । 


सांगतों त॑नोट ऐकून मग ग्रंथ सोडा. सर्व श्रवणांत श्रेष्ट श्रवण अध्यात्माचे होय. मन एकाम्र करून मरा 
ग्रंथांतीळ तत्त्वांचे मनन करा. श्रवणाचे मनन करावें, मननाचा निदिध्यास ( चिंतन ) करावा व निदिथ्यास होतां 
होतां साक्षात्कार होतो. मोक्ष उधारीचा नाहीं, प्रत्ययाचा तात्काळ अनुभव घेण्याचा आहे ( १-३ ). नाना रत्ने, 
मोतीं, हिरे यांची परोक्षा किंवा वजन करितांना, सोनें सु्शीत घालतांना मनुष्य सावध असतो, विवेकी पुरुषाशी सावघ- 
पणानें बोलळातें ळागते, ळाखोळीरचे घान्य बायका निवडून वाहतांना दक्षता ठेवतात; कां कीं न मोजतां तसेंच वाहिळे तर 
देवाचा राग होतो, एकांतांत कांहीं कारभाराच्या नाजुक गोष्टींबद्ळ राजकारणी पुरुष अत्यंत सावधानता ठेवतात, त्याच्या 
कोटपट बुद्धोच्ची सूक्ष्मता अध्यात्मग्रंथांचं विषरण करितांना ळागत असते. काहण्या, कथा, गोष्टी, पवाडे, अवतारचरित्र या 
सर्वोपेक्षां अध्यात्मविद्या श्रेष्ठ ( जाड ) आहे. मार्गे होऊन गेलेल्यांच्या कथा ऐकून आपल्या हातीं काय ळागतें ? पुण्य लागतें 
म्हणतात पण पुण्य कांहीं दिसत नाहीं. अध्यात्माचा प्रकार असा नाहीं. येथल्या येथ तात्काळ मोक्ष देणार अध्यात्म होय. 
याच्या अनुभवावरोबर अलुमानिक संशयाचे ज्ञान पार नाहीस होतें ( ४-१ ० ). मोठमोठ्यांनीं आत्मळाभाकरितांच प्रयास 
केळे, त्या आत्म्याचा महिमा कोणी वणोवा!? युगाचुयुरे जो एकळा आत्मा त्रेकोक्य 'चाळवीत आहे, त्या आत्म्याचा विचार 
करावा, सष्टींत अनंत प्राणी आळे च रेळे, त्यांनीं जशी वदेणूक केळी तशी इच्छेप्रमाणे सांगून ठेविळी. आत्म्यावोण सारें 
__ स्यर्थ होय. आत्म्यावीण प्राणी काष्ठवत्‌ होय, तो काय जाणणार? अर्स आत्मज्ञान सवं जञानांत श्रेष्ठ होय, त्यासारखे दुसरे काय 


| 
| 


४६० सार्थ श्रीदासबोध [दशक १७ 


दुसरें नाहीं या समान । सृष्टीमध्ये विवेकी सजन । तेचि हें जाणती ॥ १५ ॥ 
प्रथ्वी आणी आप तेज । याचा पृथ्वीमध्यें समज । अंतरात्मा तत्वबीज । 
तें वेगळेंचि राहिलें ॥ १९ ॥ वायोपासून पेलीकडे । जो कोणी विवेकें पवाडे । 
जवळीच आसा सांपडे । तया पुरुषासी ॥ १७॥ वायो आकाशा गुणमाया । 
प्रकृतिपुरुष मूळमाया । सूक्ष्मरूपें प्रचित येया । कठिण आहे ॥ १८॥ 
मायादेवीच्या धांदली । सूक्ष्मी कोण मन घाली । समजला त्याची तुटली । 
संदेहवृत्ती ॥ १९ ॥ मूळमाया चोथा देह । जाला पाहिजे विदेह । देहातीत 
होऊन राहे । धन्य तो साधु ॥ २०॥ विचारें ऊध्वे चढती । तयासीच ऊर्ध्व 
गती । येरां सकळां अधोगती । पदार्थज्ञानें ॥ २१ ॥ पदाथ चांगठे दिसती । 
परी ते संवाचि नासती । अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होती । लोक तेणें ॥ २२॥ 
याकारणें पदार्थज्ञान । नाना जिनसींचा -क अनुमान । सर्व सांडून निरंजन । 
धुंडीत जावें ॥ २२ ॥ अष्टांग योग पिंडज्ञान । त्याहून थोर तत्वज्ञान । 
त्याहन थोर आत्मज्ञान । त पाहिलें पाहिजे ॥ २४ ॥ मूळमायेचे 
सेवटीं । हरिसंकल्प मुळीं उठी । उपासनायोगें मिठी । तेथें घातली 
पाहिजे ॥ २५ ॥ मग त्यांपेलीकडे जाण । निखळ जह्य निर्मुण । निर्मळ 
निश्चळ त्याची खूण । गगनासारिखी ॥ २६॥ येथून तेथवरी दाटलें । प्राणि- 
मात्रांस भेटलें । पदार्थमात्री लिंगटलें । व्यापून आहे ॥ २७॥ त्याऐसें 
नाहीं थोर । सूक्ष्माहन सूक्ष्म विचार । पिंडजद्यांडाचा संव्हार । होतां कळे 
॥ २८ ॥ अथवा पिडनह्यांड असतां । बिवेकप्रळय पाहों जातां । शाश्वत 
आहे? विवेकी सज्जन त्याचं महत्त्व जाणतात (११-१५). प्रथ्वी, आप, तेज यांचा परथ्वॉंत समावेश केल्यावर (कांकीं 
त्यांना रूप आहे) आकाश ( अंतरात्मा ) वेगळेच राहतें. तें स्व तत्वांचे बोज आहे. वायुतस्वाच्या पळीकड्चा जो कोणी 
विचार करील त्याला भंतरात्मा जवळच सांपडेल, वायु, पुढें आकाद, नंतर गुणमाया, नंतर प्रकृतिपुरुष म्हणजेच मूळमाया 
हॉ उत्तरोत्तर सूक्ष्म आहेत व सूक्ष्मरूपेच त्यांची प्रचीति घेतलो पाहिजे. मायेच्या गोंघळांत सांपडलेले जीव इतक्या 
सृक्ष्मांत मन घाळतांना फारसे दिसत नाहींत, पण जो विवेक समजून सूक्ष्मो प्रवेश करोळ तो निःसंदेह होहेळ. मूळमाया 
हा ब्रह्मांडाचा चोथा देह आहे, त्याचा विवेकाने निरास झाळा पाहिजे. सकळ ( अष्ट) देहातीत होऊन राहीळ तो साधु धन्य 
होय. जे विचाराने वर चढतीळ त्यांना उंच ( ऊध्ये) गति मिळेळ, इतर पदार्थक्ञानांत गुरफटलेल्यांना अघोगति होते. पदाथ 
रमणीय दिसतात पण ते नाशवंत आहेत, म्हणून प्राणी घड इथे ना तिर्थे ( देक ना संखार ) असे विफलजन्म होतात. पवार्थज्ञान 
सारे भनुमानिक, म्हणून ते सवे सोडून निरंजनाळा घुंडावे. अष्टांगयोग व पिंडज्ञान खालचे, त्यापेक्षां तस्वज्ञान त्रय ब तरवांच्या 
विचारापेक्षां आत्मज्ञान श्रेष्ठ, सर्वोत्तम; म्हणून ते अवश्य पाहावें. मूळमायेच्या शेवटॉ जे विमळब्रह्म (हरि ) आहे, त्या 
हरोच्या ठिकाणो जो आदिसकल्प उठतो तेथे उपासनाथोगाने सवेस्वार्पण केळ पाहिजे. त्यापलीकडे निखळ ब्रह्म आहे, तै. 
गगनालारखे निश्वळ व निर्मळ आहे. तें येथून तेथवर ( मूळमायेपासून पिंडापर्मंत ) घनदाट भरळें आहे, प्राणिमात्रांल व जड 


पदाथोसही ते ळिंगटछें आहे. त्याहून थोर कोणोच नाहों. अःयंत सूक्ष्म विचाराने पिंडब्रह्मांडाचा ( अष्टदेहांचा ) निरास 
झाला कीं ते आकळते ; अथवा पिंड व ब्रह्मांड असतांही विवेकप्रळय पाहतां शाश्वत ब्रह्म कळून येते. साऱ्या तरवांचा झाडा करावा, 


समास ४ ] साथ श्रीदासबोध ४६१ 


कोण हें तत्वतां । उमजो लागे ॥ २० ॥ करून अवघा तत्वझाडा । 
सारासाराचा निवाडा । सावधपणें ग्रंथ सोडा । सुखेनेव ॥ ३० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुरिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनाम समास तृतीय ॥३॥ 


॥ श्रीराम ॥ बहुत जनांसी उपाय । वक्तयास पुसतां त्रासो नये । 
बोलतां बोलतां अन्वय । सांड नये ॥ १॥ श्रोत्याने आठदंका घेतली । ते 
तत्काळ पाहिजे फेडिली । स्वगोष्टीनें स्वगोष्टी पेंचली । ऐसें न व्हावें ॥ २॥ 
पुढें धरितां मागें पंचला । मार्गे धारितां पुढें उडाला । ऐसा सांपडताचि 
गेला । ठाई ठाई ॥ ३॥ पोहणारचि गचक्‍्या खातो । जनास कैसा काढूं 
पाहातो । आशय लोकांचा राहातो । ठाई ठाई ॥ ४ ॥ आपणचि बोलिला 
संव्हार । आपणचि बोलिजे सर्वसार । दुस्तर मायेचा पार । ठाकिला पाहिजे 
॥ ५॥ जें जें सूक्ष्म नाम घ्यावें । त्याचें रूप बिंबवून द्यावें । तरीच वक्ता 
म्हणवावें । विचारवंत ॥ ६ ॥ त्रह्म कैसें मूळमाया कैसी । अप्धाप्रकृति 
शिवशक्ति केसी । षड्युणेश्वराची स्थिति केसी । गुणसाम्याची ॥ ७॥ 
अधेनारीनटेश्वर । प्रकृतिपुरुषाचा विचार । गुणक्षोभिणी तदनंतर । त्रिगुण 
केसे ॥ ८॥ पूववपक्ष कोठून कोठवरी । वाच्यांश लक्ष्यांशाची परी । सूक्ष्म 
नाना विचार करी । धन्य तो साधु ॥ ९॥ नाना पाल्हाळीं पडेना । बोलिलेंचि 
बोलावेना । मोन्यगभ अनुमाना । आणून सोडी ॥ १० ॥ घडीं येक विमळ 
ब्रह्म । घडी येक म्हणे सर्वे जद्म । द्रष्टा साक्षी सत्ता जह्म । क्षण येक ॥ ११॥ 


सारासारविचाराने झुद्ध ब्रह्म तं भोळखावें आणि मग सावधपणे सुखेनेव ग्रंथ सोडावा ( १६-३० ). [द० १७, स« ३ ] 





बहुत जनांच्या उद्धाराचे मागे कोणते असं श्रोत्यांपैकीं कोणी वक्त्यास मध्येच विचारें तर त्यानें त्याचा त्रास 
( कंटाळा किंवा भय ) मानूं नये व बोलतां बोलतां विषयाचा पूर्वापार संबंध सोडून बोलूं नये. श्रोत्याने कसलीही शांका 
घेतली तर त्यानें समाधान केळें पाहिजे. आपण सांगितठेल्या एका गोष्टीने दुसरी गोट आपणास नडळी असे होऊं नये. 
पुढे घरिळा तर मार्गे पंचांत सांपडला किंवा मागें धरिळा तर पुढें उडाला असा जागोजाग वक्ता सांपडत गेला तर श्रोत्यांनी 
काय करावें ? पोहणाराच गटांगळ्या खाऊं लागला तर तो दुसऱ्यांस ( बुडणारांस ) कसा तारील ? अर्से होऊं लागळें तर 
लोकांच्या ठिकठिकाणीं शका तशाच राहून जातीळ. एकदां सृष्टीचा अशा प्रकारे संहार होतो असं बोलून वक्ता पुन्हां 
* सवेब्रह्म ' प्रतिपार्दू ळागळा तर मायेची पे७थडी पाबायचा उपाय धोत्यांस कोण सांगेळ ? जे जें सूक्ष्मांतीळ नास घ्यावे 
त्यार्चे त्याचें रूप श्रोत्यांच्या मनावर त्यानें बिंबवून द्यावे तरच विवेकवंत वक्ता म्हणून पुढे आल्याचा उपयोग, ब्रह्म करस, 
मूळमायेर्च रूप कसे, पुढे अष्टयाप्रहूति, शिवशक्ति, षडयुणेश्वर इ० नांवे मूळमायेला कां पडलीं, गुणसाम्य जिच्यांत आहे 
ती गुणमाया कोणती, त्रिगुण कोणते, पूर्वपक्ष कोठून कोठवर, वाच्यांश काय, लक्ष्यांश कोणता, ह० सूक्ष्म बिचारांचा स्वच्छ 
उलगडा ज्याळा झाडा आहे तो साधु धन्य होय ; वक्तृत्वाचा अधिकार त्याळाच खरोखर आहे. तो पाल्हाळ किंवा चर्वित- 
'चर्वेण करीत नाहीं, वाचा जेथें विसांवून मौन घरिते त॑ अहम ोत्यांच्या आटोक्यांत आणून सोडतो ( ५१-१० ). एकदां 
ब्रह्म विमळ व निव्वळ आहे असें सांगतो, एकदां सर्व बह्म प्रतिपादितो, एकदां साक्षित्व व सत्ता ब्रह्माच्या माथी मारतो, 


४६२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १७ 


निश्चळ तेंचि जालें चंचळ । चंचळ तेंचि ज्म केवळ । नाना प्रसंगी खळखळ । 
निवाडा नाहीं ॥ १२॥ चळतें आणि निश्चळ । अवघें चेतन्याचे केवळ । 
रूपें वेगळाली प्रांजळ । कदापी बोलवेना ॥१३॥ उगीच करी गथागोंवी । तो 
लोकांस केसें उगवी । नाना निश्चये नाना गोंवी । पडत जाते ॥ १४ ॥ भ्रमास 
म्हणे परजह्म । परज्रह्मास म्हणे भ्रम । ज्ञातेपणाचा संभ्रम । बोलोन दावी ॥ १५ ॥ 
घाली शास्रांची दडपण । प्रचीतीविण निरूपण । पुसो जातां उगाच सीण । 
अत्यंत मानी ॥ १६ ॥ ज्ञात्यास आणि पदार्थमिडा । तो काय बोलेल बापुडा । 
सारासाराचा निवाडा । जाला पाहिजे ॥ १७ ॥ वेद्य मात्रेची स्तुति करी । 
मात्रा गुण कांहींच न करी । प्रचीतीवीण तेसी परी । ज्ञानाची जाली ॥ १८॥ 
जेथें नाहीं सारासार । तेथें अवघा अंधकार । नाना परीक्षेचा विचार । 
राहिला तेर्थे ॥ १९ ॥ पाप पुण्य स्वर्ग नर्क । विवेक आणि आविवेक । 
सर्वनक्मीं काय येक । सांपडलें नाहीं ॥ २० ॥ पावन आणि ते पतन । 
दोनीं मानिलीं तत्समान । निश्चयो आणि अनुमान । ब्रह्मरूप ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मरूप जालें आधवें । तेथें काय निवडावे । अवघी साकरचि टाकावे । 
काय कोठें ॥ २२ ॥ तेसें सार आणि असार । अवघा जाला येककार । 
तेथें बळावला अविचार । विचार केचा ॥ २३ ॥ वंद्य निंद्य येक जालें । 
तेथें काय हाता आलें । उन्मत्त द्रव्ये जें भुललें । तें भलतेच बोठे ॥ २९॥ 
'तेसा अक्ञानभ्रमें भुलला । सर्व ज्म म्हणोनी बेसला । महापापी आणि 
भला । येकाचे मानी ॥ २५ ॥ सर्वसंगपरित्याग । अव्हासवा विषयभोग । 


एकदां निश्चळ तेंचि चंचळ व चंचळ तेंच निश्चळ अह्म म्हणून म्हणतो, असा अनेक प्रसंगीं असंबद्ध बोळत जातो व 
निश्चयात्मक कांहींच सांगत नाहीं तो वक्ता कसचा ? चंचळ व निश्चळ सारेच चेतन्य भ्हणून म्हणतो, दोन्ही वेगवेगळी 
आहेत असें त्याला स्पष्ट सांगतां येत नाहो. उगाच स्वतःच गोंघळांत पडतो तो श्रोत्यांल निश्चयात्मक जान काय देणार | 
अनेक निश्चय सांगत सुटळा तर सारा गोंधळच होतो. भ्रमाळा म्हणतो परब्रह्म व परत्रह्माळा म्हणतो अम, आणि होल 
आणतो ज्ञातेपणाचा, शास्त्रवचनांचे आधार पुर्ढे करून धोत्यांना दडपून टाकतो पण अनुभवाच्या नांवार्ने शून्य. त्याचा एक- 
निश्चय नसल्यामुळें कोणीं कांहीं शंका काढिळी कीं तो त्रासून जातो. दब्यादि पदार्थाची चाड ठेवणारा हा पामर ब्रह्मज्ञान 
काय सांगणार ? सारासारविचार स्वच्छ असला पाहिजे. वेद्य आपल्या मात्रेची तारीफ करितो पण मात्रेचा गुण रोग्यास 
येत नाहीं, तसा हा ज्ञान बडबडतो पण श्रोत्यांस प्रचीति येत नाहीं तर त्याचा काय उपयोग ?) (११-१८ ). सार व 
असार यांचा निःसंदेह निवाढा जेथे झाळा नाहो, त॑ अनुमानिक ज्ञान म्हणजे अज्ञानच होय, तेर्थे सत्यमिथ्या परीक्षा 
कोठची ? ' सवंब्रह्म ' वाद्यांना पापपुण्य, स्वगनरक, विचार अविचार, पतन पावन सारींच सारखीं, त्यांना नित्लय व संशय 
दोन्ही जह्मारूपच ! त्यांना सारेच व्रह्मरू्प, सारीच साखर मग त्यांत निवडानिवड कलची होते ? सार आणि असार दोन्ही 
त्यांना एकरूप; तात्पर्य, या एकंकार करणाऱ्या सर्वबरह्मवाद्यार्य सारेच बोळणे अविचाराचे असल्यासुळें त्यांच्या बोळण्यांत 
विचाराचा ळेशही नसतो, वंद्य आणि निंद्य दोन्ही एकच म्हटल्यावर निश्चय कोणता हातीं येणार ? अंमळ चढल्यावर मलुष्य 
भळतेंच बरळतो तसा भज्ञानभ्रमाने सळळळा हा मूर्ख, महापापी व साधु एकच मानतो. सर्वसंगपरित्याग व स्वेच्छाचाराचा 





समास ५ ] सार्थ श्रीदासबोध ४६३ 


दोघे येकचि मानितां मग । काय उरलें ॥ २६॥ भेद इश्वर करून गेला । 
त्याच्या वाचेन न वचे मोडिला । मुखामध्यें घांस घातला । तो अपानी 
घालावा ॥ २७ ॥ ज्या इंद्रियांस जो भोग । तो तो करी यथासांग । 
ईश्वराचे केळें जग । मोडितां उरेना ॥ २८ ॥ अवघी भ्रांतीची भुताटकी । 
प्रचीतीवीण गोष्टी लटकी । वेड लागलें जे बटकी । ते भलतेंचि बोले 
॥ २९॥ प्रत्ययक्नाता सावधान । त्याचें ऐकावे निरूपण । आतमसाक्षात्काराची 
खूण । तत्काळ बाणे ॥ ३० ॥ वेडे वांकडें जाणावें । आंधळे पाउलीं 
बोळखावें । बाष्कळ बोलणें सांडावे । वमन जेसें ॥ ३१ ॥ इति श्रीदासबोधे 
गुरुशिष्यसंवादे अनुमाननिरसननाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ येकवीस सहस साहरों जपा । नेमून गेली ते अजपा । 
विचार पाहातां सोपा । सकळ कांददीं ॥ १ ॥ मुखीं नासिकीं असिजे प्राणें । 
तयास अखंड येणें जाणें । याचा विचार पाहाणें । सूक्ष्मदृष्टी ॥ २ ॥ मुळीं 
पाहातां येक स्वर । त्याचा तार मंद्र घोर । त्या धोराहून सूक्ष्म विचार । 
अजपाचा ॥ ३ ॥ सारिगमपदर्नीस । सरीं मातृका सायास । प्रथम स्वरं 
मातृकांस । म्हणोन पाहावें ॥ ४॥ परेवाचेहून अर्ते । आणि पश्यंतीखालतें । 
स्वराचे जन्मस्थान तें । तेथून उठे ॥ ५॥ येकांतीं उगेंच बेसावें । तेथें 
हें समजोन पाहावें । अखंड घ्यावें सांडावे । प्रभंजनासी ॥ ६ ॥ येकांतीं मोन 
घरून बैसे । सावध पाहातां केसें भासे । सोहं सोहं ऐसे । शब्द होती ॥७॥ 


विषयभोग दोन्ही एकच मानल्यावर त्यांत साधकार्ने घ्यावयाचे काय 0 भेद हेश्वरानेंच केला आहे. तो याच्या बाळा 
मोडतां येणार नाहीं. तोंडांत घालायचा घांस अपानांत घातळा तर कर्स होईल ? ज्या ज्या इंद्रियाळा जो जो भोग 
योग्य, तोच त्याळा दिला पाहिजे. देवाचे नियम मोडतां येत नाहींत. यांचें बरळणे भ्रमांतळे, अनुभवावांचून बडबड ती, 
वढ्याचें तें बरळणें, स्वानुभवी व सावध अश्या वक्त्याचे सुख ज्ञान ऐकावे म्हणजे स्वरूप्ाभाची खूण तात्काळ बाणते, 
वेडेबांकडें जाणावे, चाळण्यावरून आंधळे जाणावे, तर्से बाष्कळ भाषण एेळून वनासारखें टाकावे ( १९-३१ ). 
[ द० १ ७, स० ४ ] 


२१६०० श्वाखो च्क्ञास प्रत्येक प्राण्याचे प्रत्यही होतात. त्यांकडे एकाम्रतेन लक्ष ठेवणें याळा ' अजपा ' जप म्हणतात, 
विचार केळा म्हणजे हा साधणे कांहीं कठिण नाहीं. मुखांत व नाकांत प्राण असून त्याचे श्रास व उच्छाल एकसारखे होत 
असतात, ते सूक्ष्म इष्टीनें पाहावेत, मूखांत पाहू जातां स्वर एकच आहे पण त्याचे तार ( वरचा षडज ), मंद्र ( मधघळा 
षदज ) ब घोर ( खाळचा षड्ज, खजे ) असे तीन भेद आहेत; त्यांतल्या घोरापेक्षांही अजपेचा विचार सूक्ष्म आहे. 
सा, री, ग, म, प, ध, नि हे सप्तस्वर. या सवं मातृका म्हणून पाहा. ससस्वरांपेकी कोणताही स्वर प्रथल धरून तेथून पुढचे 
म्हणून पाहा. नाभिस्थानी असळेल्या परावाणीच्या अळीकडे म्ह० वरतीं व हृदयस्थानो असळेल्या पश्यन्ती बाणीच्या खाली 
भेथोत. नाभि व हृदय यांच्यामध्ये स्वराचे जन्मस्थान आहे, तेथून स्वर उठतो, निवांत स्थळीं उगीच स्थिर बसून याचा 
अनुभव पाहावा, थायु आंत घ्यावा व सोडावा, एकांती मौन धरून बसार्वे व सूद्ष्मपर्णे पाहाजे म्हणजे सोहं सोहं असे झब्द 


४६४ सार्थ श्रीदासबोध [दशक १७ 
क 


उच्चारॅविण जे शब्द । ते जाणावे सहज शाब्द । प्रत्यया येती परंतु 
नाद । कांहींच नाहीं ॥ ८॥ ते शब्द सांडून बेसला । तो मोनी म्हणावा 
भला । योगाभ्यासाचा गल्बला । याकारणे ॥ ९॥ येकांतीं मोन धरून 
घेसला । तेथें कोण शब्द जाला । सोहं ऐसा भासला । अंतर्यामी ॥ १०॥ 
धरितां सो सांडितां ह । अखंड चाले सोहं सोहं । याचा विचार पाहाता बहु । 
विस्तारला ॥ ११ ॥ देहधारक तितुका प्राणी । स्वेदजउद्रिजादिक खाणी । 
श्वासोड़ास नस्तां प्राणी । केसे जिती ॥ १२ ॥ ऐसी हे अजंपा सकळांसी । 
परतु कळे जाणत्यासी । सहज सांडून सायासी । पडोंच नये ॥ १३॥ 
सहज देव असतचि असे । सायासें देव फुटे नासे । नासिवेत देवास विश्वासे । 
ऐसा कवणु ॥ १४ ॥ जगदेतराचें दर्शन । सहज घडे अखंड ध्यान । 
आत्मइच्छेनें जन । सकळ वर्तती ॥ १५॥ आत्मयाचें समाधान । घडे तेसेंचि 
अठान । सांडलें फिटलें समपण । तयासीच होय ॥ १६ ॥ अमिपुरुष पोटी 
वसती । तयास अवदानें सकळ देती । लोक आत्तिमध्ये असती । आत्मयाचे 
॥ १७॥ सहज देवजपध्यानें । सहज चालणे स्तुती स्तवनें । सहज घडे तं 
भगवानें । मान्य कीजे ॥ १८ ॥ सहज समजायाकारणें । नाना हटयोग 
करणें । परंतु येकायेकीं समजणें । घडत नाहीं ॥ १९ ॥ द्रब्य चुकतें दरिह 
येतें । तळीं लक्ष्मी वरी वर्तते । प्राणी काय करील तें । ठाउके नाहीं ॥ २०॥ 


होत असलेले ऐकूं येतात. उच्चारावांचून हे शब्द होतात म्हणून यांना सहजराब्द म्हणतात. हे प्रत्ययाला येतात पण यांचा 
माद होत नाहीं. तेही शब्द सांडून बसतो तो खरा मोनी होय. योगाभ्यासाची जी एवढी खटपट करायची असते ती 
त्यासाठींच होय. एकांतीं याप्रमाणे मोन घरून बसलें असतां कोणता शब्द होतो ? * सोहं ' शब्द आंत होत असल्याचा 
भास होतो. श्वास आंत घेतांना ' सः ' व बाहेर सोडतांना ' अहम्‌ ' अश्या सोहं सोहं हा जप अखंड चालळलेळा आहे. 
याचा आणखी विचार सांगितल्यास विस्तार फार होईल ( १9-११ ). जारज, अंडज, स्वेदज व उद्भमिज असे चार प्रकारचे 
प्राणी आहेत, त्या सव प्राण्यांचा हा जप सहज चाळलेला आहे, या श्वासाशिवाय ते जगायचेच नाहींत. असा हा अजधाजप 
सर्व प्राण्यांचा अखंड चाळळाच आहे. पण जाणत्यांना तो कळत असतो. हा सहजजप सोडून सायासाचा जप करूंच नये. 
सहज निश्चळ देव आहे तसा आहेच, सायासानें घडविलेला देव फुटतो, तुटतो ; अश्या नाशवंत देवावर कोण विश्वास ठेवील ? 
जगदंतर जो अंतरात्मा त्याचें दर्शन घेतळें असतां सहजध्यान अखंड होतच अल्लत. त्याच्याच इच्छेप्रमाणे प्राणिमात्र वागत 
असतात. आपळें अशन म्ह० खाणेपिणे, भोग असेच घडतात कों जेणेकरून त्याचे समाधान होतें. बुद्धिपुरस्सर अपेण केलेळेंच 
नव्हे, तर 'चुकलें माकलेलें सवे कांहीं त्या आत्मारामाळाच समर्पण होत असतें. आपल्या उदरीं वैश्वानररूप जो यक्षपुरुष आहे 
त्याळाच आपण आहुति देत असतों; त्याच्याच आज्ञेंत आपण सवे वागत असतों ; जपध्यान, स्तुतिस्तवन आपल्या हातून 
सहज'च होत असतें. सहज जे जें कांहो. आपण करीत असतो ते ते भगवंताला मान्य होत असतें. हे सर्व सहज होत असते हँ 
कळण्यासाठी छोक हटयोग करितात, पण एकाएकीं समजणें कठिण आहे. दव्य कोर्ठे पुरले आहे हे. बरोबर ठिकाण न 
कळल्यासुळें मनुष्य विनाकारण दारिश्यांत दिवस कंठीत बसतो. हा बसतो त्याच्या खाळींच ठेवा पुरळेळा असून हा वर 
. बसून उपवास करितो ! काय करीळ, निघान आपल्याजबळय आहे हें बिचाऱ्याळा ठाऊक नाहीं, तळघरांत दब्य आहे, 


समास ६ ] सार्थ श्रीदासबोध ४८६५ 


तळघरांमध्यें उदंड द्रन्य । भिंतीमध्ये घातलें द्रव्य । स्तंभी तुळवर्टी द्रन्य । 
आपण मध्यें ॥ २१ ॥ लक्ष्मीमध्ये करंटा नांदे । त्याचें दरिद्र अधीक 
सांदे । नवल केलें परमानंदें । परमपुरुषें ॥ २२॥ येक पाहाती येक खाती. । 
ऐसी विवेकाची गती । प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति । येणेंचि न्यायें ॥ २२ ॥ 
अंतरीं वसतां नारायणें । लक्ष्मीस काय उणें । ज्याची लक्ष्मी तो आपणें । 
बळकट घरावा ॥ २४॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अजपानिरूपण- 
नाम समास पंचम ॥५॥ 


॥ श्रीराम ॥ आत्मा देहामध्यें असतो । नाना सुखदुःखे भोगितो । सेवटी 
ठरीर सांडून जातो । येकायेकीं ॥ १ ॥ शरीरीं शक्ति तारुण्यपणीं । नाना 
सुखें भोगी प्राणी । अठाक्त होतां वृद्धपणीं । दुःखं भोगी ॥ २॥ मरावेना 
ऐसी आवडी । हातपाय खोडून प्राण सोडी । नाना दुःखें अवघडीं । 
वृद्धपणीं ॥ ३ ॥ देहआत्मयाची संगती । कांहींयेक सुख भोगिती । चर्फड- 
चर्फडून जाती । देहांतकाळीं ॥ ४ ॥ ऐसा आता दुःखदायक । येकांचे प्राण 
घेती येक । आणी शेवटी निरर्थक । कांहींच नाहीं ॥ ५ ॥ ऐसा दों दिसांचा 
भ्रम । त्यास म्हणती परत्रह्म । नाना दुःखांचा संभ्रम । मानून घेतला 
॥ ६॥ दुःखी होऊन चर्फेडून गेले । तेथे कोण समाधान जालें । कांहींयेक 
मुख भोगिलें । तों सवेंचि दुःख ॥ ७ ॥ जन्मादारभ्य आठवावें । म्हणिजे 
अवघें पडेल ठावें । नाना दुःख मोजावे । काय म्हणोनी ॥ ८॥ ऐसी 
आत्मयाची संगती । नाना दुःखें प्राप्त होती । देन्यवाणे होऊन जाती । 


भिंतींत द्रव्य आहे, खांबांत व तुळवटांत याप्रमार्णे साऱ्या वाढ्यांत सर्वत्र दव्य पुरळेळे आहे, पण अशा ळक्ष्मीनिवासांत 
बसून करंटा अधिकच दारिद्र्य भोगतो ( सांदर्ते-पूर्ण होतं ), परमानंद परमार्म्याने हें केवढ नवळ केळ आहे ! एक खातात, 
एक नुस्तेंच पाहात राहतात, पण हे अंतर पडण्याचे बीज विवेकांत आहे. विवेक किंवा जाणीव अधिक तेथें भाग्य अधिक, 
जाणीव कमी म्हणून दारिद्य जास्त, प्रव्रत्तींत किंवा निवृत्तींत माणसांमाणसांत अंतर दिसते त॑केवळ जाणीव कमी किंवा 
अधिक म्हणूनच होय. असो. अंतरीं नारायण ( जाणोवरूप अंतरात्मा ) असल्यावर लक्ष्मोळा काय उर्णे, म्हणून ळद्ष्मी 
ज्याची दासी तो नारायण अंतरीं धरावा ( १२-२४ ), [ द० १७, स« ५] 

अंतरात्मा देहांत राहून अनेक सुख-दुःख भोगतो ब शेवटीं एकदम शरोर सोडून जातो. तारुण्यांत शक्ति असतांना 
सुखे भोगतो व म्हातारपणी शक्तिक्षय झाळा कीं दुःखे भोगतो. तों दुःखं फार दुःघेर असतात. मरणे प्रिय नलल्यासुळे 
देहत्यागसमर्यो हातपाय झाडून प्राण सोडतो. देह व आत्मा यांच्या संगतींत कांहीं सुखोपभोग घेऊन आत्मा अंतकाळी 
चरफडत देहत्याग करितो. अला हा दुःखभाकू आहे. एकमेक पकामेकांचे प्राण ग्यर्थ घेतांनाही आढळतात. हा आत्मा दोन 
दिवसांचा अम आहे पण त्यालाच कोणी परब्रह्म मानतात, अनेक दुःखप्रसंग आत्मा ( जीव ) मानून ( गोड करून ) 
घेतो. दुःख पावुन चरफडून गेल्याचे काय समाधान आहे ? सुख अल्पकाळ भोगावे तों मागोमाग दुःख आहेच. जन्सा- 
पासून कितीतरी दुःखे भोगावी ळागळीं माचा बिचार कराबा. अनेक जोबांच्या संगतींत अनेक दुःखे प्राप्त होतात, व प्राणी 

दा. १० 





४६६ साथे श्रीदासबोध [ दशक १७ 


प्राणिमात्र ॥ ९ ॥ कांहीं आनंद कांहीं खेद । जन्मवरी पडिला संमंध । 
नाना प्रकारीं विरुद्ध । तडातोडी ॥ १० ॥ निद्राकाळीं ढेकुण पिसा । नाना 
प्रकारा करिती वळसा । नाना उपायें वळसा । त्यांस होय ॥ ११ ॥ 
भोजनकाळीं माद्या येती । नाना पदार्थ उंदीर नेती । पुढें त्यांचीहि फजीती । 
मार्जरें करिती ॥ १२॥ उवा चामवा गोंचिड । गांधेलें कानटें उदंड । येकांस 
येक चर्फड । दोहींकडे ॥ १३ ॥ विंचु सर्प वाग रिसें । सुसरी लांडिगे 
माणसांस माणसें । परस्परे सुखसंतोषें । येकहि नाहीं ॥ १४ ॥ चोऱ्यांसि 
लक्ष उत्पत्ती । येकांस येक भक्षिती । नाना पीडा दुखणीं किती । म्हणोनी 
सांगावें ॥ १५ ॥ ऐसी अंतरात्म्याची करणी । नाना जीव दाटले धरणी । 
परस्परे संव्हारणी । येकयेकांची ॥ १६ ॥ अखंड रडती चर्फडिती । विवळ- 
विवळों प्राण देती । मूर्ख प्राणी त्यास म्हणती । परज्रह्म ॥ १७॥ परब्रह्म जाणार 
नाहीं । कोणास दुःख देणार नाहीं । स्तुति निंदा दोनी नाहीं । परब्रह्मी 
॥१८॥ उदंड शिव्या दिधल्या । तितुक्‍या अंतरात्म्यास लागल्या । विचार पाहतां 
प्रत्यया आल्या । यथातथ्य ॥ १९ ॥ धगडीचा बटकीचा लवंडीचा । गधडीचा 
कुतरीचा वोंगळीचा । ऐसा हिदोब सिब्यांचा । किती म्हणोनि सांगावा 
॥ २० । इतुकें परजक्षी लागेना । तेथें कलत्पनाचि चालेना । तडातोडीचें 
ज्ञान मानेना । कोणीयेकासी ॥ २१ ॥ सृष्टीमध्ये सकळ जीव । सकळांस 
केचे वेभव । याकारणें ठायाठावं । निर्मिला देवें ॥ २२॥ उदंड लोक 
बाजाराचे । जें जें आलें तें तें वेंचे । उत्तम तितुके भाग्याचे । लोक घेती 
॥ २३ ॥ येणेंचि न्यायें अन्नवसन । येणेंचि न्यायें देवतार्चन । येणेंचि न्यायें 


दोन होऊन जातात. कांहों सुख, कांहीं दुःख असा अनुभव जन्मभर येतो, पुष्कळ गोष्टी मनाविरूद्ध होतात, पुष्कळांचे 
वियोग सोसावे लागतात. निजतांना ढेकूण, पिसा त्रास ( वळला ) देतात, व त्यांनो त्रास न द्यावा असे उपाय योजावे 
तर त्यांना त्रास होतो. पानावर बसून जेवतांना माशा सतावतात, घरांतळे अनेक पदार्थ उंदीर बिळांत भोडून नेतात, पुर्ढे त्या 
उंदरांना मांजर गट्ट करितात. उवा, पांढऱ्या चामबा, गोचीड, गांघिळमाशा, कानर्ट ( सपे ) इ० प्राणी जीवांस परस्पर 
त्रास देतात. विंचू, सर्प, वाघ, अस्वळें ( रिखं ), सुसरी, लांडगे व माणसांस माणसें याप्रमाणे प्राणिमात्र एकमेकांस 
गांजतात, मारतात; परस्पर सुखसंतोषार्ने राहत नाहींत. ८४ ळक्ष कोटी प्राणी पाहा, एकास एक भक्षितात ( जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ ), नाना केश व दुखणी आहेतच. अनंत प्राण्यांची पृथ्वीवर दाटी झाळी असून परस्पर एकमेकांचा संहार 
करितात. भशी हो अंतरात्म्याची करणी आहे ! रडणे, चफेडरणे, विवळून प्राण देणे हे अंतरात्मा करीत व करवीत 
असतांना त्याळा मूढछोक परब्रह्म म्हणतात ! ( १-१७ ). परब्रह्म अचळ आहे, ते कोणाळा दुःस्ब देत नाहीं, तेथें 
निंदास्तुति दोनो पोंचत नाहींत; हजारों प्रकारच्या शिब्या आहेत पण त्या त्याळा छागत नाहींत. तेर्थे कसळीच कल्पना 
चाळत नाहीं, विसंगत ज्ञान कोणाळाच मानवत नाहों. सृष्टीतल्या सव जीवांना व्रेभव कोठचें ? म्हणून देवाने जे केळे आहे 
ते ठीक, यथायोग्य ( ठायाठाय ) केलें आहे. बाजारांत सवच वस्तु विकायळा येतात व साऱ्याच खपतात. पण ब्यांतल्या उत्तम 
वस्तु सभाग्य ळोक घेऊन जातात. याच न्यायार्ने अन्नवख, देवताचन, ब्रह्मज्ञान प्रारधानुसार जीवांना मिळत असतें. आतां 


समास ७ ] साथ श्रीदासबोध ४६७ 
लततक 6000:50000000 रल तडतड 


ब्रह्मज्ञान । प्राप्तव्यासारिखें ॥ २४ ॥ अवघेच लोक सुखी असती । संसार 
गोड करून नेती । महाराजे वैभव भोगिती । ते करंत्यास केचे ॥ २५ ॥ 
परंतु अंतीं नाना दुःखें । तेथें होतें सगट सारिखे । पूर्वी भोगिलीं नाना 
सुखें । अंतीं दुःख सोसवेना ॥ २६ ॥ कठिण दुःख सोसवेना । प्राण शरीर 
सोडीना । सरृत्युदुःख सगट जना । कासावीस करी ॥ २७॥ नाना अवेवहीन 
जालें । तेसेंचि पाहिजे वर्तले । प्राणी अंतकाळी गेळें । कासावीस होउनी 
॥ २८ ॥ रूप लावण्य अवघें जातें । दारीरसामर्थ्य अवघें राहतें । कोणी 
नस्तां मरते । आपदआपदों ॥ २९ ॥ अंतकाळ देन्य दीन । सकळिकांस 
तत्समान । ऐसें चंचळ अवलक्षण । दुःखकारी ॥ ३० ॥ भोगून अभोक्ता 
म्हणती । हे तों अवघीच फजिती । लोक उगेंच बोलती । पाहिल्याविण 
॥ ११ ॥ अंतकाळ आहे कठिण । शर्रार सोडिना प्राण । बराड्यासारिखें 
लक्षण । अंतकाळी ॥ ३२ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे देहात्म- 
निरूपणनाम समास षष्ठ ॥६॥ 


॥ श्रीराम ॥ मूळीं उदक तीक्ष्ण असतें । नाना वलींमध्यें जातें । संगदोषें 
तेसें होतें । आंब्ल तीक्षण कडवट ॥ १ ॥ आत्मा आत्मपणें असतो । 
देहसंगें विकारतो । साभिमानें भरी भरतो । भलतीकडे ॥ २॥ बरी संगती 
सांपडली । जेसी उंसास गोडी आली । विषवछी फांपावली । घातकी प्राणी 
॥ ३ ॥ अठराभार वनस्पती । गुण सांगावे ते किती । नाना देहांचे संगती । 
आत्मयास होय ॥ ४ ॥ त्यांमध्ये कोणी भले । ते संतसंगे निवाले । देहाभिमान 


सारेच ससार गोड करून घेतात व सुखो राहतात. तथापि राजाचें वैभव करंठ्याळा कोठून मिळणार ? तथापि सर्वांना 
शेवटर्ये ( मरणाचे ) दुःख सारखेंच भोगावे लागतें. तारुण्यांत सुखें भोगळों असल्यासुळें अखरचॉ हों दुःखे जड जातात, 
खुषीने शरोर सोडून प्राण जात नाहींत, ख्सत्युदुःख सर्वांनाच छेद्यकारक होतें. रूपळावण्य जाते, झरीरसामध्य क्षीण होते, 
अवयव कमीजास्त झाळे तर तर्सेख सोसावे लागते, ब जवळ कोणीच नसतां स्विवपून मरावे लागते. अंतकाळी सर्वच दोन 
होतात. असा हा अंतरात्मा ( चंचळ ) अवलक्षण व दुःखकारक आहे. त्या अंतरात्म्याळा ळोक “ भोगून अभोक्ता * म्हणतात 
हें अगदीं 'सुकीचे आहे, कोक पाहिल्यावांचून बोळतात. अंतकाळ कठोण आहे, प्राण शरीर सोडून जातां जात नाहीं, अंतकाळी 
प्राण्यांची आझ्वाळभूत भिकाऱ्यासारखी केविलवाणी स्थिति होते ( १८-३२ ). [ द« १७, स« ६] 

पाणी मुळांत निर्मळ असतें, पण तें अनेक वेळॉमर्ध्य जाऊन त्यांच्या संगतीने आंबट, तिखट, कडवट बगेरे होत; 
तसा आत्मा आत्मपणार्ले लिर्बिकार व निमळ आहे, पण तो देहसंगतीने विकार पावतो व अभिमानाच्या भरी भरून 
भलत्याच मागाळा छागतो. सत्संगती मिळाली म्हणजे उंसाळा गोडी याबी तसा भला होतो, व घातक्यांची संगत मिळाळी 
म्हणमे विषवल्ली फॉफावते तसा परमनष्ट होतो. अठराभार वनस्पति आहेत त्यांचे गुण कितो सांगावेत ? अनेक 
देहांच्या संगतीने आव्माही अनेक विकारांनी तसाच गजब्रजतो. त्यांत कोणी भळे असतात ते सस्संगतीने 
सुख पावतात व देहबुद्धि विवेकाने तोडून पेळ्पार जातात, ग्रेथवर ठदकाचा दृष्टांत आत्म्यात दिळा पण 


४६८ साथे श्रीदासबोध [ दरक १७ 


सांडून गेठे। विवेकबळें ॥ ५॥ उदकाचा नाशचि होतो । आत्मा विवेकें निघतो । 
ऐसा आहे प्रत्यय तो । विवेकें पाहा ॥ ६॥ ज्यास स्वहितचि करणें । त्यास किती 
म्हणोनी सांगणें । हे ज्याचें त्याने समजणे । सकळ कांही ॥ ७ ॥ आपला आपण 
करी कुडावा । तो आपला मित्र जाणावा । आपला नाश करी तो समजावा । 
वेरी ऐसा ॥ ८ ॥ आपलें आपण अनहित करावे । त्यास आढवें कोणें 
निघावे । येकांतीं जाऊन जीवें । मारी आपणासी ॥ ९ ॥ जो आपला आपण 
घातकी । तो आत्महत्यारा पातकी । याकारणें विवेकी । धन्य साधु ॥ १०॥ 
पुण्यवंतां सत्संगती । पारपिष्टां असत्संगती । गाते आणि अवगती । संगती- 
योगें ॥ ११ ॥ उत्तम संगती धरावी । आपली आपण चिता करावी । अंतरीं 
बरी विवरावी । बुद्धि जाणत्याची ॥ १२॥ इहलोक आणि परलोक । जाणता 
तो सुखदायक । नेणत्याकरितां आविवेक । प्राप्त होतो ॥ १३ ॥ जाणता 
देवाचा अंश । नेणता म्हणिजे तो राक्षस । यामध्यें जें विशेष । तें जाणोन 
घ्यावें ॥ १४ ॥ जाणता तो सकळां मान्य । नेणता होतो अमान्य । जेणें- 
करितां होईजे धन्य । तेंचि घ्यावें ॥ १५ ॥ साक्षपी श्ाहण्याची संगती । 
तेणें साक्षपी शाहाणे होती । आळसी मूरखाची संगती । आळसी मूर्ख 
॥ १६॥ उत्तम संगतीचें फळ सुख । अधम संगतीचें फळ दुःख । आनंद 
सांडनियां शोक । केसा घ्यावा ॥ १७॥ ऐसें हे प्रगटचि दिसे । जनामध्यें 
उदंड भासे । प्राणिमात्र वर्ततसे । उभययोगें ॥ १८ ॥ येकायोगें सकळ योग । 
थकायोगें सकळ वियोग । विवेकयोगें सकळ प्रयोग । करीत जावे ॥ १९॥ 


तो अपुरा आहे, कांकी उदक नाश पावर्ते पण आत्मा विवेकार्ने देहबुद्धीच्या आवरणांतून बाहेर पडतो असा अनुभव 
आहे त्याचा प्रत्यय घेऊन पाहावा ( १-६ ). ज्याला स्वहित करणें आहे त्याला फार सांगणे नको, ज्याचें त्यानें समजून 
शहाणे व्हावे. जो आपलें आपण रक्षण ( कुडाबा ) करितो तो आपळाच आपण मित्र होतो, व नाश करून घेईळ तर तो 
स्वत:चाच शत्रु समजावा. जो स्वतःचाच नाश करून घ्यायला उद्युक्त झाळा त्याला कोण वारोळ ? तो एकीकडे जाऊन 
आत्महत्या करीलच. जो आपळा आपण घात करितो तो आत्मघातकी व पातकी होय; म्हणून विवेकाने आपळा उद्धार 
करून घेईळ तो साधु धन्य होय ( ७-१० ). पुण्यबंतांना सत्संग व पाप्यांना दुःसंग मिळतो, सद्वति व अधोगति यांना 
कारण संग होय. म्हणून सत्संग धरावा, आपल्या सुटकेची काळजी आपणच करावी व जाणता पुरुष स्वबुद्धीनें कसा 
तरून जातो यारचे मनन करावें. प्रपंची अथवा परमाथी जाणत्याचा संग सुखकारक होतो व नेणत्याच्या संगतींत अविवेकच 
वाढीस लछारातो. जाणता देवांश व नेणता दैत्यांश समजावा, व यांत श्रेयस्कर तो संग धरावा. जाणता सर्वमान्य होतो, 
नेणता अमान्य होतो म्हणून ज्या संगतीने जन्मसाफल्य होतें तीच संगति करावी. उद्यमशीळ शाहण्यांची संगत केळी तर 
मनुष्य उद्योगी व शाहणा होतो व आळशी मूर्खांची संगत केळी तर आळशी ध मूर्ख होतो. उत्तम संगतीपासून सुख होतें, 
अधम संगतीपासून दुःख होतें. आनंद सोडून दुःख व शोक कां पत्करावा? हे उघडं आहे व प्रत्यक्ष दिसते, दोन्ही प्रकारांनी 
प्राणिमात्र वागतात. एकाच्या ( विवेकी पुरुषाच्या ) संगतोनें सव सुखखयोग मिळतात व दुसऱ्याच्या ( मूखांच्या ) संगतीने सर्व 
कार्मे फिसकटत जातात, म्हणून विवेक्याच्या मसळतीरने सवे कर्मे ( प्रयोग ) करीत जावी ( ११-१९ ). अकस्मात 


समास ८ ] सार्थ श्रीदासबोध ४६९ 


अवचितें सांकडींत पडिलें । तरी तेथून पाहिजे निघार्ठे । निघोन जातां 
जालें । परम समाधान ॥ २० ॥ नाना दुर्जनांचा संग । क्षणक्षणा मनभंग । 
याकारणें कांहीं रंग । राखोन जावें ॥ २१ ॥ शाहाणा यत्न त्याच्या गुणें । 
पाहों जातां काय उणें । सुखसंतोष भोगणें । नाना मलाव्यता ॥ २२॥ आतां 
ठोकीं ऐसें आहे । सृष्टीमध्ये व्तेताहे । जो कोणी समजोन पाहे । त्यास घडे 
॥ २३॥ बहुरत वसुंधरा । जाणजाणों विचार करा । समजल्या प्रत्ययो अंतरा-! 
माजी येतो ॥ २४॥ दुर्बळ आणी संपन्न । वेडे आणि व्युत्पन्न । हें अखंड देडाय- 
मान । असतचि असे ॥ २५॥ येक भाग्यपुरुष मोडती । येक नवे भाग्यवंत 
होती । तेसीच विद्या व्युत्पत्ती । होत जाते ॥ २६ ॥ येक भरे येक 
रितें । रितें मायुतें भरतें । भरतेंही रितें होतें । काळांतरीं ॥ २७ ॥ ऐसी 
हे सृष्टीची चाली । संपत्ति दुपाराची साउली । वयसा तरी निघोन गेली । 
हळुहळू ॥ २८ ॥ बाळ तारुण्य आपलें । वृधाप्य प्रचीतीस आलें । ऐसें 
जाणोन साथक केलें । पाहिजे कोणीयेकें ॥ २९ ॥ देहें जेसें केलें तैसे होतें । 
यत्न केल्यां कार्य साधतें । तरी मग कष्टावें तें । काय निमित्य ॥ २० ॥ इति 
श्रीदासबोधे गुरुगिष्यसंवादे जगजीवननिरूपणनाम समास सप्तम ॥७॥ 


॥ श्रीराम ॥ नाभीपासून उन्मेषवृत्ती । तेचि परा जाणिजे श्रोतीं । 
धवनिरूप पश्यंती । हृदई वसे ॥ १ ॥ कंठापासून नाद जाला । मध्यमा 


संकटांत पडल्यास त्यांतून निघाळें पाहिजे म्हणजे समाधानसुख प्राप्त होतें ( म्हणून जाणत्याचा संग करावा म्हणजे संकटसुक्ततेचा 
उपाय सुचतो ). अनेक प्रकारच्या दुःसंगतोंत क्षणोक्षणी मनोभंग होऊन दुःख होतें म्हणून आपले महत्त्व ( रंग ) राखून 
वागाव. शाहणा प्रयत्नशीळ असतो, त्याळा कांहीं कमी पडत नाहीं, सुखसंतोष व श्हाघ्यता म्ह ० छोकिकांत अळेपण मिळतें. 
हे पाही त्याळा सवंत्र दिसेळ -ही वसुंधरा (पृथ्वी ) बहुरस्ना आहे म्ह० पथ्वीवर अनेक जाणते व शहाणे लोक असतात, 
म्हणून जाणत्यांचा विचार करा म्हणजे ह्या म्हणण्याचा अनुभव येईल. ह्या जगांत दुर्बळ व संपन्न, वेडे व शहाणे ( व्युत्पन्न, 
पंडित ) असे दोन्ही प्रकारचे लोक असतातच. कांहीं संपन्न ळोक धुळीस मिळतात ( मोडती) व कांडो दरिद्री लोक भाग्याळा 
चढतात ; विद्याब्युत्पत्तीचाही भलाच प्रकार आहे. एक भरते, एक रिकामे होतें; भरते तेही कालांतराने रिकार्मे होते असं हॅ 
सृष्टीचे चक्र ( रहाटगाडगे ) सारखे फिरत आहे ( कुटुंबे व राष्ट्रे चक्रनेमिक्रमाने उदयास्त पावतात ). संपत्ति दुपारची सावळी 
(क्षणभंगुर ) आहे, आयुष्य क्षीण होणारं आहे, बाळ तारुण्य बृद्धाप्य इ० अवस्था संपून खृत्यु उमा आहे ईे जाणून मनुष्यानें 
भायुष्य साथेकीं छावावे. देहाने जे कसवे तं होते, यत्नाने का्येखिद्धि होते हे जाणत असून मनुष्याने दुःख कां भोगावे ? 
(२०-४०). [द० १७, स०७] 


( ह्या समासांत पंचीकरण सांगितर्छ आहे. अंतःकरणपॅचक, प्राणपंचक, झानेंद्रियपेचक, करमद्रियपंचक व विषयपंचक 
मिळून पांचा पंचकांचा सूक्ष्म देह झाळा आहे हें पहिल्या २२ ओंब्यांत सांगितलें आहे. प्रथम 'चार वाणी सांगून मग अंतःकरण, 
मन, बुद्धि, चित्त ब अहंकार मिळून होणाऱ्या अंत:करणपॅचकाचा विश्वार सांगिवलळा आहे. याप्रमाणे पुढीळ पंचकांचाही विःवार 
केळा आहे. सूद््मभेदारचे कोष्टक पुढें दिळें भाहे त्यावरून सूद्ष्मदेहबणंनाच्या २२ ओंब्या 'चांगल्या उद्छाडतीक, ) 


४७० सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १७ 


वाचा बोलिजे त्याला । उच्चार होतां अक्षराला । वेखरी बोलिजे ॥२॥ 
नाभिस्थानीं परा वाचा । तोचि ठाव अंतःकरणाचा । अंतःकरणपंचकाचा । 
निवाडा ऐसा ॥ ३ ॥ निर्विकल्प जें स्फुरण । उगेंच असतां आठवण | तें 
जाणावें अंतःकरण । जाणती कळा ॥ ४ ॥ अंतःकरण आठवलें । पुढें होय 
नव्हेसे गमले । करूं न करूं ऐसें वाटलें । तेंचि मन ॥ ५ ॥ संकल्प विकल्प 
तेंचि मन । जेणेंकरितां अनुमान । पुढें निश्चयो तो जाण । रूप बुद्धीचे ॥६॥ 
करीनचि अथवा न करी । ऐसा निश्चयोचि करी । तेचि बुद्धि हे अंतरी । 
विवेकें जाणावी ॥ ७ ॥ जे वस्तूचा निश्चयो केला । पुढें तेचि चिंतू लागला । 
तें चित्त बोलिल्या बोला । यथार्थ मानावे ॥ ८॥ पुढें कार्याचा अभिमान 
धरणें । हं कार्य तों अगत्य करणें । ऐसा कार्यास प्रवर्तणे । तोचि अहंकार 
॥ ९॥ ऐसें अंतःकरणपंचक । पंचवृत्ती मिळोन येक । कार्यभागें प्रकारपंचक । 
वेगळाले ॥ १० ॥ जेसे पांचाहि प्राण । कार्यभागें वेगळाले जाण । नाहीं तरी 




















सूक्ष्मदेहाचीं तत्त्वे 
प॑च- पंच... आकाशाचे | वायूचे तेजाचे"  आपार्चे | पृथ्यीचे | वायूचे । तेजाचे.  आपार्चे पृथ्वीचे 
महाभूते अंतःकरणपंचक ।  प्राणपंचक | झ्ञानिंद्रियपंचक । करमैद्रियपंचक । विषयपंचक 
| भती वाचा |... 
अंतःकरण व्यान । शब्द ऐकतो शब्द बोलतो 
ग काता । प्रथम स्फुरण सर्वांगी त्याशिवाय त्याशिवाय ह्य 
| बहिरा जीव मुका 
तंगी | मन | न वाहे. ___ स्वचा र्‍ हस्त 
केरयतिकरच शोतोष्णादि 
वायु संकल्पविकलत्प ' नाभिस्थानीं जाणतो | पदार्थ उचलतो स्फ्टा 
जा हक. पी ण ता _ ्् ह. _ 
| | चक्षु | पाद 
तेज ।  खुद्धि | खप पाहतो चालतो 
निश्चया व्मकत करीं त्याशिवाय त्याशिवाय 
1 । आंधळा पांगळा 
ल 
जागं चित्त अपान जिव्हा मूत्र व रतिभोग 
| चिंतन गुदस्थानीं रसास्वाद घेतो त्याशिवाय 
क्म नपुसक 
पृथ्वी अहैकार प्राण सुगंध दुर्ग गुद यं 
कार्याभिमान ' मुखीं नासिकीं वयोजनी मळोत्सगे 








नाभिस्थानीं जी प्रथम स्फुरण होते ती परा वाणी, हृदयस्थानीं तीच ध्वनिरूपता पावळी कीं पश्यन्ती, कंठीं येऊन 
नादरूप झाली कीं मध्यमा व जिह्ठेवर येऊन उदार पावळी करी वैखरी. नाभिस्थानीं परावाणी हेच अंत:करणार्चे स्थान 
होय. अंत:ःकरणांत सहज प्रथम स्फुरण होतें, होय कीं नाहीं - करूं को न करूं अर्ल खंचळपण तें मन, करीन अथवा करणार 
नाहीं असा निश्वय करिते ती बुद्धि, ज्याचा निश्चय केला त्याचे चिंतन करिते ते चित्त ब कार्याचा अभिमान घरून कार्यास 


समास ८ ] सार्थ श्रीदासबोध ४७१ 


वायाच लक्षण । येकचि असे ॥ ११॥ सर्वांगी व्यान नाभी समान । कंठीं 
उदान गुदीं अपान । मुखीं नासिकीं प्राण । नेमस्त जाणावा ॥ १२॥ बोलिलें हे 
प्राणपंचक । आतां ज्ञानइंद्रियॅपचक । श्रोत्र तवचा चक्ष जिव्हा नासिक । ऐसी 
हीं ज्ञानेंद्रिये ॥ १३ ॥ वाचा पाणी पाद शिर गुद । हीं कर्मेंद्रिये प्रसिद्ध । 
शब्द स्पर्श रूप रस गंध । ऐसें हें विषयपंचक ॥ १४ ॥ अंतःकरण प्राण- 
पेचक । ज्ञानेंद्रिये कर्मेद्रियें पंचक । पांचवे विषयपंचक । ऐसीं हीं पांच पेचके 
॥ १५॥ ऐसे हे पंचविस गुण । मिळोन सूक्ष्म देह जाण । याचा कर्दम बोठिला 
श्रवण । केठें पाहिजे ॥ १६ ॥ अंतःकरण व्यान श्रवण वाचा । दाब्दविषयो 
आकाशाचा । पुढें विस्तार वायोचा । बोलिला असे ॥ १७॥ मन समान 
त्वचा पाणी । स्प्दी रूप हा पवनीं । ऐसे हे अडाखे साधुनी । कोठा करावा 
॥ १८ ॥ बुद्धि उदान नयन चरण । रूपविषयाचें दर्शन । संकेतें बोलिलें 
मन । घालून पाहिजे ॥ १९ ॥ चित्त अपान जिव्हा शिर । रसविषय आप 
जाण । पुढें एका सावधानां । पृथ्वीचे रूप ॥ २० ॥ अहंकार प्राण प्राण । 
गुद गंधविषय जाण । ऐसे केलें निरूपण । शास्त्रमते ॥ २१॥ ऐसा हा 
सूक्ष्म देह । पाहातां होईजे निसंदेह । येथें मन घालुनी पाहे । त्यासीच हें 
उमजे ॥ २२ ॥ ऐसें सूक्ष्म देह बोलिलें । पुढें स्थूळ निरोपिठें । आकारा 
पेचगुणें वतलें । कैसें स्थूळीं ॥ २१॥ काम क्रोध शोक मोहो भय । हा 
पंचविध आकाशाचा अन्वय । पुढे * पंचाविध वायो । निरोपिळा ॥ २९ ॥ 
चळण वळण प्रसारण । निरोध आणि आकुंचन । हें पंचविध लक्षण । 
प्रभंजनारचे ॥ २५॥ क्षुधा तृषा आलस्य निद्रा मेथुन । हे तेजाचे पंचविध 
गुण । आतां पुढें आपलक्षण । निरोपिलें पाहिजे ॥ २६ ॥ शुक्लीत श्रोणीत 
लाळ मूत्र स्वेद । हा पंचविध आपाचा भेद । पुढें पथ्वी विशद । 
केली पाहिजे ॥ २७ ॥ आस्थि मांस त्वचा नाडी रोम । हे पृथ्वीचे 
पंचविध धम । ऐसें स्थूळ देहाचें वर्म । बोलिलें असे ॥ २८ ॥ पृथ्वी आप 
तेज वायो आकाश । हे पांचाचे पंचविस । ऐसे मिळोन स्थूळ देहास । 


जलक समम प अत कड यह कामडी ीलनकीनया ने वेदवती 30 
प्रवृत्त होणे हा अहंकार, हें अंतःकरणपंचक. इतर पंचकांचें रूप कोंटकावरून समजे. पांचा पेचकांचे पंचवीस गुण मिळून 
सूक्ष्म देह ( 9१-१६ ). अंतःकरण, सर्वांगी राहणारा व्यान वायु, श्रवणदेबता, वाची देवता व शब्द हे पांच आकाद्याचे विषय 
म्ह० 'घसे आहेत ( १७ ), मन, समानवायु, त्यचा, इस्त, स्पर्श हे वायूचे विषय ( १८). बुद्धि, उदान, चक्षुदेबता, पाददेवता 
व रूप हे तेजाचे विषय (१९), चित्त, अपान, जिव्हा, शिभ्ष व रस हे आपाचे विषय (२० ) व अहेकार प्राण, जाण, 
गुद ब गंध हे एथ्वीचे विषय (२१ ). यापुढें स्थूळ देहाची तत्त्व ओंव्या २४ ते २९. पर्यंत सांगितरीं आहेत. 


४७२ सार्थ श्रीदासबोध [ दशक १७ 


बोलिजेतें ॥ २९ ॥ तिसरा देह कारण अज्ञान । चौथा देह महाकारण 
ज्ञान । हे च्यारी देह निरसितां विज्ञान । परत्रह्म तें ॥ ३० ॥ विचारें 
चोंदेहावेगळें केलें । मीपण तत्वांसरिसें गेलें । अनन्य आत्मनिवेदन जालें । 
परनरह्मीं ॥ ३१ ॥ विवेके चुकला जन्म म्रृत्य । नरदेही साधिले महत्कृत्य । 
भक्तियोगें कृतकृत्य । सार्थक जालें ॥ ३२ ॥ ड्राति श्रीपैचीकरण । केलेंचि 
करावे विवरण । लोहाचें जालें सुवण । परिसाचेन योगें ॥ ३३ ॥ हाही 
दृष्टांत घडेना । परिसाचेनी परीस करवेना । शरण जातां साधुजना । 
साधुच होइजे ॥ ३४ ॥ इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे तत्त्वनिरूपणनाम 
समास अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ स्थूळ सूक्ष्म कारण महाकारण । ऐसे हे चत्वार देह जाण । 
जाग्रति स्वम्न सुषुपि पूर्ण । तुर्या जाणावी ॥ १॥ विश्व तेजस प्राज्ञ । 
प्रत्यगात्मा हे अभिमान । नेत्रस्थान कंठस्थान हृदयस्थान । मूधंनी ते ॥२॥ 
स्थूळभोग प्रविविक्तमोग । आनंदभोग आनंदावभासभोग । ऐसे हे चत्वार 


आकाशाची वायूची 








स्थूळ देहाची २५ तरव व सूक्ष्म देहाची २५ तस्वे सांगिवळीं. याशिवाय तिसरा कारणदेह भजशान व चौथा 
महाकारणदेह ज्ञान, या चारी देहांचा निरास झाला, विचाराने देहांहून आत्मा वेगळा आहे अर्से कळळें व मीपण 
( अहंकार ) तत्त्वांबरोबर गेळा म्हणजे रजे परब्रह्म उरळें त्याशी अनन्य होणें हॅ. आत्मनिवेदन होय. या विवेकाने 
जन्मस्त्यु चुकला, नरदेहाच सार्थक झाळें व परब्रह्मी अनन्यता म्ह० भक्ति तिच्यायोरगे सार्थक झाळें. या पंचीकरणारचे 
वारंवार विवरण करावें. म्हणजे परीसाच्या संगतीने ळोहाच सुवणे होतें त्याप्रमाणे परबह्माशीं अनन्यता पावल्याने जीवाची 
घन्यता होते, पण हा दृष्टांतही अपुरा आहे. छोखंडाचें सोनें होतें पण परीस होत नाहीं, येर्थे जीव प्रत्यक्ष परबह्मच 
होतो, संतकृपेने मुसुक्ष संतच होतो ( ४०-१४ ), [ द« १७, स« ८ ] 

स्थूळ, सूक्ष्म, कारण व महाकारण हे चार देह होत ; जागृति, स्वम, सुषुसि व तुर्या झ्या या चार देहांच्या अवस्था 
होत; विश्व, तैजस, प्राज व प्रस्यगात्मा हे या चार देहांचे अभिमानी होत ; नेत्रस्थान, कंठस्थान, हवयस्थान व मूधेक 
( मस्तक ) हीं त्यांचीं स्थाने होत; स्थूळभोग, प्रक्विक्तभोग ( स्वझभोग ), आनंदभोग व आमंदाबभासभोग हे या 


समास ९ ] सार्थ श्रीदासबोध ४७२ 


भोग । चोंदेहांचे ॥ २ ॥ अकार उकार मकार । अर्धमात्रा तो ईश्वर । ऐका 
मात्रा चत्वार । चोंदेहाच्या ॥ ४ ॥ तमोगुण रजोगुण । सत्वगुण शुद्धसत्वगुण । 
ऐसे हे चत्वार गुण । चेंदिहाचे ॥ ५ ॥ क्रियाशक्ति द्रव्यशक्ती । इच्छाशक्ति 
त्नानशक्ती । ऐदा चत्वार शक्ती । चोंदेहाच्या ॥ ९॥ ऐसीं हीं बत्तिस तरले । 
दोहींचीं पन्नास तले । अवघीं मिळोन ब्यांसि तले । अक्ञान आणी क्ञान ॥७॥ 
ऐसीं हीं तत्वें जाणावी । जाणोन माइक वोळखावीं । आपण साक्षी निरसावी । 
येणें रिती ॥ ८॥ साक्षी म्हणिजे ज्ञान । ज्ञाने वोळखावे अज्ञान । ज्ञानाक्ञानाचें 
निरसन । देहासरिसें ॥ ९॥ जह्मांडीं देह कल्पिले । विराट हिरण्यगर्भ 
बोलिलें । तें हें विवेकें निरसे । आसमक्ञानें ॥ १०॥ आत्मानात्मविवेक करितां । 
सारासारविचार पाहातां । पंचभूतांची माइक वार्ता । प्रचीत आली ॥ ११ ॥ 
अस्थि मांस त्वचा नाडी रोम । हे पांचही प्रथ्वीचे गुणधर्म । प्रत्यक्ष शरीरीं 
हें वर्म । शोधून पाहावें ॥ १२ ॥ शुक्कीत श्रोणीत लाळ मूत्र सेद । हे 
आपाचे पंचभेद । तत्वें समजोन विशद । करून घ्यावी ॥ १२॥ क्षुधा तृषा 
आलस्य निद्रा मेथुन । हे पांचाहि तेजाचे गुण । या तत्वांचे निरूपण । 
केलेंचि करावें ॥ १४ ॥ चळण वळण प्रसारण । निरोध आणि आकुंचन । 
हे पांचह्दि वायोचे गुण । श्रोतीं जाणावे ॥ १५ ॥ काम क्रोध शोक मोहो 
भय । हा आकाशाचा पारियाय । हें विवरल्यावीण काय । समजों जाणे 
॥ १६॥ असो ऐसें हें स्थूळ शरीर । पंचवीस तत्वांचा विस्तार । आतां 
सूक्ष्मदेहाचा विचार । बोलिजेल ॥ १७॥ अंतःकरण मन बुद्धि वित्त 
अहंकार । आकारापंचकाचा विचार । पुढें वायो निरुत्तर । होऊन ऐका 
॥ १८ ॥ व्यान समान उदान । प्राण आणी अपान । ऐसे हे पांचही गुण । 





चार देवांचे वार भोग होत; अकार, उकार, मकार व अधेमात्रा या त्यांच्या चार मात्रा होत; तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ब 
झुद्धसत्वगुण हे या चार देहांचे गुण होत; व क्रियाशक्ति, दरब्यशक्ति, इच्छाशक्ति व ज्ञानशक्ति अश्या सार 
देहांच्या 'चार शक्ति होत. याप्रमार्णे या चार देहांचीं हीं ८, ४- ३२ त्वे झालीं. मागे सांगितळेलीं स्थूळ देहाची 
२५ व सूद्षमदेहाची २०५ मिळून ५० तस्वे होतात, तों यांत मिळविळीं म्हणजे ३२-- ५०-८२ तसे झालीं, 
अथोत्‌ चारी देहांचो मिळून ८२ तत्वें होतात ( नोट हिशेब पाहातां स्थूळाची २५--८- ३३ , सद्दमाची २५--८- ३३, 
कारणाची ८ व महाकारणंदेहाची ८ मिळून ८२ तर्स्वे होतात ). अक्षी हॉ. ८२ तर्स्व मायिक आहेत; तीं 
मायिक आहेत हे ओळखावे, आपण त्याचें साक्षी व्हावे म्हणजे तीं मावळतात. खाकित्व हं. ज्ञान, या जानार्ने अजान 
ओळखावे व ८२ तस्वांबरोबरच त्यांच्याविषयोंचे अज्ञान व साक्षित्वरूपार्ने त्यांचे शान हीं दोन्हीं निरसून आपर्ले निःसंगत्व 
अनुभवार्वे. विराट, हिरण्यगभे, अब्याकृत ब मूळमाया असे बह्यांडाचेही चार देह समजुतीलाठी कळ्पिळे आहेत. त्यांचेही 
विबेकानें निरसन करावे, आत्मानात्मविवेक ब सारासारविवेक ( हे पूवी सांगितळे आहेत ) पाहून पंचभोतिक पिंढब्रह्मांड 


